संगीतावर ललित लेखन करणाऱ्या पहिल्या पर्वातील (श्री ना.स. 
फडके १९२४--२५: के. गोविंदराव टेंबे १९२७; केदावराव 
भोळे १९३० ) केशवराव भोळे हे तिसरे - वसुंधरा, मोज, चित्रा, 
आद्या, हंस, आलमगीर, सकाळ, साधना या नियतका/लकोत त्यांचे 
लख प्रसिद्ध झाले आहेत. ते प्रभात चे नामांकित संगीत-[दग्7 
तुकाराम, कुंकू, ज्ञानेश्वर या चित्रपटांतील त्यांचें संगीत ` = 
वाखाणले गेळ आहे. आल इंडिया रेडियोवर ललित संगीताचे 
विदोष स्थान त्यांनी निमाण केलें, ;निःपक्षपाती परखड टीकाकार 
म्हणून ते प्रासेद्ध आहेत, तसेंच रसिक व समजदार श्रोते अ? 
समीक्षक म्हणूनहि ! 

“ बसंतकाकार्चीं पत्रे ' या पुश्तकरांत त्यांनीं पत्रलेखकाची भू! 
घेऊन संगीताचश विद्याथ्योस सव प्रकारचें मार्गद्हान कळे आहे. 
आबाज तयार करणे, मेहनत करतांना येणाऱ्या अडचणी कशा 
सोडवाव्या, रियाज डोळसपणे कसा करावा, संगीतांतील श्रवणांमध्ये 
सोंद्यस्थळे कशी निरखून टिपार्वीत इर्‍यादि प्रश्नांवर आपे विचर 
मांडले आहेत संस्कारक्षम वयांत काय घ्यावे, हेंहि स्पष्ट शब्दात्‌ 
सांगितलें आहे. बिद्याथ्याना हें पुस्तक मार्गदर्शक मित्रा्रमाणें उपरक्त 
ठरेल. पत्ररूपाने हे लेखन झाल्यामुळें लेखनांत जिव्हाळा, प्रेमळपणा 
नमं विनोद दिसून येतो; तसेंच बिद्याथ्योविषयींची लेखकाची कळकट 
आणि त्यांनीं चांगलें गायक व्हावें याविषयीची तळमळ दिसून येते. 

४. वा... 


व्हीनस प्रकाशन : पुणें २ 


वसंतकाकाचीं पत्रें 


संग्राहक 


केशवराव भोळे 


व्हीनस प्रकाशन : पुणें 


प्रथमावात्ति : फेब्रुवारी १९६४ 


८ & ८ 


6 केशवराव भोळे 


& AQ 


चित्रकार : 
अनत सालकर 


८ & ८ 


प्रकाशक : 
स. ऊ. पाध्ये 
व्हीनस प्रकादान 
'तपश्चयी? 


३८१ क, शनिवार पेठ : पुर्ण २ 


4 को ढे 


मुद्रक : 


रा. ना. सरनाईक 


सुलभ मुद्रणालय 


२९१ शनिवार पेठ ! पुणे २ 


्स्तावना 


१९५२ सालीं मोज साप्ताहिकांत हीं पत्रें प्रसिद्ध झालीं, कांहीं 
अडचणींमुळे राहिलेली कांहीं पत्रे प्रसिद्ध झालीं नाहींत. तीं या पुस्तकांत 
घातलीं आहेत. अर्थात्‌ छापण्यापूर्ती हीं पत्रें निवडली, त्यांतील संगीता- 
खेरीज बाकीचा मजकूर काढून टाकावा लागला. कांही जो राहिलेला आहे 
तो रहाणे योग्य होते म्हणूनच ठेवला आहे. वसंतकाकाच्या पत्रांत याखेरीज 
कोठेंहि फेरबदल केला नाहीं. व्हीनस प्रकाशनाचे श्री. स. कृ. पाध्ये यांना 
हीं परतरे आवडल्यावरून प्रकाशनाकरतां त्यांच्या स्वाधीन करीत आहें. 
श्री. पाध्ये यांच्या प्रकाशनाबद्दल नव्याने त्यांची स्तुति करीत नाहीं. 
रसिकांना ते परिचितच आहेत. संगीतसाधकांना हीं पत्रें उत्तम मार्गदर्दन 
करतील असे त्यांनाहि वाटतें. श्री. पाध्ये व त्यांचे सर्व सहकारी यांचे 
आभार मानतों. माझे स्नेही श्री. श्री. वा. काळे व प्रसिद्ध लेखक 
श्री. देवीदास बागूल यांनीं या प्रकाशनाबद्दळ कांहीं उपयुक्त सूचना केल्या 
त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहें. 


१५ फेब्रुवारी १९६४ आपला 
पुणे आुद्धसारंग ( संग्राहक ) 


तृसंतकाकाची पत्रे 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीर्वाद 


तूं दिल्लीस मुखरूप पोंचल्याचे वाचून काळजी दूर झाली. बरोबर कोणी 
पुरुष मनुष्य नाहीं, छोटी पजा बरोबर, प्रवास लांबचा, म्हणून काळजी 
होती. आजूबाजूला सगळी गडबड, वेगवेगळे चेहरे पाहून पद्मजा आपलें 
संगीत सुरू करून तुला त्रास देईल कीं काय हीहि एक काळजी होतीच. पण 
तुझ्यासारखी गाणारी आई, तिच्या सवालांना संगीतांतच जबाब देणारी, 
बरोबरच होती म्हणा. मोठी गानलुब्ध पोर ! त्या दिवशीं तुला यमनांतली 
अस्ताई सांगत होतों, तेव्हां कशी शान्तपणें टक लावून माझ्याकडे पहात 
हुंकार देत माझ्या मांडीवर पडली होती- पाहिलीस ना? आतांपासूनच हें 
श्रवणाचे सुख घेतां घेतां उद्यां तुझे तानपलटे घ्यायला लागून तुला चकित 
करील बघ ! कारण तुझ्याकडे तुझी मेहनत चालणार, रेडियो गात 
राहणार---हें आयतेंच सारें सतत तिच्या कानीं पडत राहिलें, तर गाण्या- 
शिवाय आणि लयबद्ध चालण्याखेरीज गत्यंतरच नाहीं तिला. आपल्या 
संगीताच्या दुनियेतील बुजुर्ग गवई म्हणतात--* सो सुनना, तो पचास 
याद होता है और पचीस गलेसे निकलता है । मगर जो कुछ सुनताही नहीं, 
उसे भगवान्‌ बचाए ! इसालिये खूप सुनना । ”? वातावरणाखेरीज तुझ्या 
रक्तांवून तुझे संगीत तिच्यांत गेलेच आहे कीं, गवयाचें पोर रडले तरी 
सुरेलच रडणार ! मग तुझी ती चिमुरडीच त्याला कशी अपवाद राहणार 
म्हणा. आपण जें ज्ञान हयातभर कष्ट करून हांसिल करतो तें आपल्या 


२ | वसंतकाकाचीं पत्र 


संततीला जन्मतःच मिळतें, असा निसर्गाचा एक नियम दास्त्रज्ञ आपल्याला 
सांगतात. 

“ बाल मनोहर ! बवे 

फार कश्याला ? आपल्या मनोहरपंत बव्योचीच गोष्ट घे ना. लहान होता 
मनोहर तेव्हां. असेल पांचएक वर्षाचा. नानासाहेब गात, नाहीं तर 
दिलरुबा वाजवीत असायचे, तेव्हां हा तिथंच खेळत बसलेला असायचा 
आजूबाजूला. एके दिवशीं ते दुपारचे असेच दिलरुन्यावर मुलतानी छेडीत 
बसले असतांना चुकून त्यांच्या हातून तीन्र निषादाऐवजीं कोमल निषादाला 
बोट लागून गेले. ही स्वारी तिकडूनच म्हणते, “ नानासाहेब, चुकलांत 
तुम्ही वाजवायला !-तसे नाहीं, असें वाजवायचे ते...” म्हणून स्याने 
'गमंपनीऽ5सां? हामुलतानीचा आरोहाचा पलटा म्हणून दाखविला. 
त्याला सारेगम माहीत नव्हती. पण त्यानें ' न 'च्या वाराखर्डीत तो पलटा 
ग्हणून दाखविला तेव्हां नानासाहेब थक्कच झाले. अन्‌ पुनः त्यांनीं त्याच 
रागांत वज्य स्त्र वाजावेळे, तर हा त्या चुका दाखवून बरोबर काय तें सांगू 
लागला. तेव्हां मात्र नानासाहेबांनी मन्याळा सरगम शिकवायला सुरुवात 
करून त्याच्या कलाकलान त्याला रागांचे शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. 
त्याला एक लाहनदी पायपेटी कशन आणली बोटें टाकायला. अन्‌ अवघ्या 
तीनचार वषात दोनअडीचदे अस्ताईंअंत्रे, दादरे, ठुंबऱ्या, केरवे तो दोन्ही 
हातांनी तालांत सफाईने वाजवू लागला. मीं आमच्या विष्णूच्या लग्नांत 
पहिल्यानेंच त्याला मुंबईस किलोस्कर भुवनम्ध्ये ऐकला तेव्हां चकितच 
झाळों—तेन्हांच नानासाहेबांनी मला त्याच्या या पहिल्या गोष्टी सांगितल्या, 
अन्‌ त्याला सरगम करायला त्यांनीं लावलें. भीहि त्याची थोडी चांचणी 
घेऊन खात्री करून घेतली स्वतः ! 
आणि “ कुमार गजाननराव जोशी ? 
ईं झाले स्वरज्ञानाचें ! पण आपल्या गजाननराव जोश्यांच्या मुलांचे 

स्वाभाविक तालज्ञान पाहून असाच एके दिवशीं मी चाकित झाळों. सध्या - 
काळचे आम्ही बसलो होतों ऐकत-कोणी तरी मात होते. अन्‌ तबळजीने 
एक लांबलचक बोळ लावून तो समेवर आला तेव्हां हा पोरगा म्हणाला, 


असतकाकार्ची पत्रे ३ 


“४ चुकलात तुम्ही पुनः वाजवा ! ' गजाननराबांचें लेक्षहि होतेच. तेहि 
म्हणाले, “ बरोबर आहे. बोल ल्यीला बरोबर आला नाहीं. तुम्ही अर्धी 
मात्रा अगोदरच सम दाखबिलीत. पुनः च्या बरें बोळ.” मग गजानन- 
रावांनीं स्वतः ताल घरला व तबलियाला तो बोल वाजवायला लावून त्याची 
चूक पटवून दिली. गजाननराव तालाचे भलतेच पक्के आहेत. त्यांनीं थिरकवा- 
ळासुद्धां एका जुगलबंदीमध्ये दाद दिली नाहीं, रंजीस आणले, हें तुला 
माहीत नाहीं. गेल्या वर्षींची मुंबईची ही हकीकत मला माझ्या एका स्नेह्याने 
मुद्दाम. सांगितली, “| तुमच्या थिरकवालाहि सव्वाशेर भेटला बुवा एक ! 
आम्हांला वाटले, एक विलायतहुसेन आग्रेवालेच त्याला दाद देत नाहींत 
बण परवां गजाननरावांनी त्याला अगदीच फिका पाडला ! ” ते म्हणाले 


हे संस्कार त्या मुलांत पिढीजात आले. कारण अनतबुवांचा नातूच कीं 
नाहीं हा ! तेव्हां तुझी छोकरी पांचब्याच वर्षी गायला लागली तर नवल 
मानू नकोस. मात्र तुझा रियाज चालू ठेव हो सतत! नाहीं तर लेकीचे 
लाड करीत बसशील येतां जातां अन्‌ आपली कला गमावझील. तुम्हा लग्न 
झालेख्या मुलींचा कांहीं नियम सांगतां येत नाहीं. मूळ होईपर्यंत नवऱ्याचे 
लाड करून त्याचे देव्हारे माजवायचे, अन्‌ मूल झालें कीं मग त्याचे. पहिली 
पुष्कळशीं मुले बिघडलेली दिसतात तीं या आयांच्या फाजील लाडांमुळेच. 
पहिलेंवहिलें मूल म्हणजे तो पहिलाच अनुभव असतो. 1151 ८114 13 n 
€x९r१८९ असे म्हटलें आहे तें उगाच कीं काय ? तेव्हां जप, आपली 
कलाहि गमावू नकोस अन्‌ तिलाहि लाडाने बिघडवू नकोस. 
जन्मभर चालू राहणारी कला 

खरें सांगायचे म्हणजे संगीत ही कला बायकांकरितांच आहे बघ; 
मग तें गायन असो. वादन असो, वा नतेन असो. या कला खास 
खियांकरितांच निर्माण झाल्या असाग्यात अर्से मला वाटतें. अर्झनानें या 
कला एका स्त्रीकडूनच मिळविल्या--उवंशीकडून--हैं तुळा माहीत असेलच 
अन्‌ भगवान्‌ दांकराने तांडव ठत्य स्वतः केले तरी अत्यंत सुदर नृत्य 
—_लास्य-पार्वतीकरितांच निमोण केलें हेंहि ध्यानांत ठेव. ख्मियांमुळे 
खंसाराळा, घराला शोभा आहे. दी शोमा त्यांच्या गोड माषणाने, वागण्यार्ने 


¥ वसंतकाकाचीं पत्र 


आहे तशीच या कळांमुळें आहे. दक्षिणेकडे घराघरांतून हैं त्रिविध संगीत 
बायकांमुळें चाळू असतें. एकदां दक्षिण भारताचा प्रवास करून ये, म्हणजे 
तिकडचे लोक किती विलक्षण कलासक्त आहेत तें तुला प्रत्यक्षच कळेल, तिकडे 
गाडींतूनच तुला कोणी विचारील, “ Have you heard our M. §. ? °° 
ही एम्‌. एस्‌. कोण म्हणून तू मला विचारशील. एम्‌. एस्‌, म्हणजे सुबुलक्ष्मी 
तिकडची अत्यंत लोकप्रिय गायिका, हैं नांव म्हणजे अगदीं भरल्या कंठानें 
लोक तिकडे उच्चारतात. कमला फडकेचें ' तिवेद्रमचा प्रवास › वाच, 
म्हणजे ही एम्‌. एस्‌. तिकडची कलासक्ति तुला कळेल तरी थोडी. आम्ही 
महाराष्ट्रीय त्यांच्या मानानें किती तरी रुक्ष! एके ठिकाणी कमलाबाईना 
एका समारंभांत कोणीं गायला सांगितलें, तेव्हां आपण या कलेची हेळसांड 
केली याबद्दल त्यांना किती हळहळ वाटली ! अन्‌ तेवढ्यांत त्यांनी आतां 
संगीत शिकायचे असा मनांतल्या मनांत निश्चय केला. तो पार पाडला कीं 
नाहीं हें मला माहीत नाहीं. पण त्यांच्या या हळहळ वाटण्यानें तूं जागी हो 
एवढेच मला सांगावचें आहे. तूं संगीत शिकली आहेस. गेल्या वर्षी तें मोठें 
थोरले बक्षीसहि मिळवून महाराष्ट्राच्या कलाप्रेमाचे निशाण फडकावत ठेवलें 
आहेस. ही एकच विद्या अशी आहे कीं जी हयातभर चाळू ठेवायची असते. 

ग्वाल्हेरची तेजस्वी परपरा 
बाळकृष्णबुवा मरेपयेत गात होते. त्यांचे आजे- गुरु हंसूखां तर गातां 
गातांच रक्त ओकून मेले- पण गवयाचें सत्त्व राखलें त्यांनीं ! त्यांचे शत्रु 
बडे महंमदखांनीं त्यांना मेफलीमध्यें [ मल्हार गातांना ] कडक बिजलीची 
तान थे म्हणून फमांश केली, त्यांनीं ती घेऊन दाखविली, पण छातीची 
फांसळी ती विजेसारखी जाणारी कडकडीत तान घेतांना वर चढली. तेव्हां 
महमदखां म्हणाले, “ हो, और एक दफा लेवो मीयाँ.?? तेव्हां रेल्याने 
छाती बांधून हंसूखां म्हणाले, “ मरूंगा मगर इस तानको फिर दूँगा ! ? 
अस म्हणून. खरच त्यांनीं पुनः ती कडक बिजलीची तान बेतली---अन्‌ 
ड सोडला ! तुझ्या ग्वाल्हेर घराण्याची ही अशी तेजस्वी 
ह जाची ह. 
चिच्या आड कांहीं येऊं शकत नाहीं, तुझी: विद्या निदान 


वसतकाकाचीं पत्रे ५ 


तुझ्या मुलीला दिल्याखेरीज गुरूचे कण फिटत नाही अशी ग्वाल्हेरची 
परंपरा आहे. म्हणूनच या परंपरेत विद्या राहिली आहे. 
कला हाच खरा अलंकार ! 

संगीतामुळे तुझा संसार आणखी लज्जतदार होईल, आणखी आनंददायक 
होईल. कष्ट करून घरीं येणाऱ्या तुझ्या अरविंदांना दाराबाहेरूनच तुझे 
मंजुळ आलाप ऐकू आले तर तेथेंच त्यांचा श्रमपरिहार होईल, अन्‌ आपलें 
घर, आपला ससार किती रम्य आहे, सुखद आहे असँ त्यांना वाटेल. इतर 
स्त्रियांच्यापेक्षां तुझं हें वेगळेपण तूं त्यांना स्वरालापांनी जाणवले पाहिजेस. 
नाई तर बहुतेक बायका नेमक्या याच वेळीं मोळक्ररणी-आचार्‍्याच्या 
कटकटी नवऱ्याला सांगून त्याचा अपेक्षाभंग करतात. तूं तशी नाहींस म्हणा ! 
तूं चतुर आहेस तशी ! पण रोज नवें पातळ, नवा पोशाख करून पतीचं 
स्वागत करतांना नवे नवे स्वराळंकार पेहरलेस तर ते तुला जास्त शोभतील ! 
खऱ्या अलंकारापेक्षांहि ! कलावतीचे अलंकार म्हणजे निरनिराळ्या राग- 
रागिण्यांचे स्वरालकार ! रोज या अलंकारानें नटून जर तूं पतीचे स्वागत 
करशील तर घराचे, संसाराचे नंदनवन होईल. 

तुझ्या बरोबरीच्या मुलींचीच गोष्ट घे ना ! किती जणी गातात ? सतार 
वाजवितात शिकूनहि ? चांगल्या थोरामोठ्यांकडे पडल्या आहेत. उपयोग 
काय ? तुझ्या त्या शान्ताच्या नवऱ्याने मला परवां कोतुकानें म्हटलें, 
“ आमची शान्ता काय छान ड्राइव्ह करते कार ! ' मीं हंसून म्हटले, 
“ तिचा डावा हात पूर्वीसारखा थांबतो का हो सतारीवर? ” तेव्हां 
दोघेहि ओशाळलीं. संगीताचे संरक्षण, संवर्धन तुझ्यानें संसार करतां करतां 
होईल-- संगीतसाधनाहि होईल अन्‌ संसारहि सुखी होईल. मला तुझ्या 
अरविंदांचें जरा नवल वाटलें. लग्नांत त्यांनीं तुझे नांव बदलून आपल्या 
आवडीचे कसें एखादें ठेवलें नाहीं ? तुझ्या लम्माला मी नव्हतो, पण आतां 
विचारतों तुला. पणते न कां बद्लीनात. तुला त्या दिवशी यमनाची 
तालीम देतांना माझ्या मनात येऊन गेलें कीं मींच तुला आतां नवीन नाव 
द्यावें. तुळा मीं रागिणी नांब दिलें तर तें सार्थ होईल. अन्‌ तुला आवड- 
ळहि. पण कळव हां ! तेव्हां रागिणीताई, आतां त्या यमनाचा रियाज चाद 


६ बसतकाकाचीं पके 
३ेबा. अगदीं सांगितल्याप्रमाणे--- अन्‌ सकाळीं खर्ज भरतेस ना! सर्द 
कळव; अन्‌ तुझ्या शका असतील तर मोकळ्या मनानें पत्रांत लिहीत जा, 
मी त्यांचें यथाराक्ति यथामति निरसन करीन. श्री. अरविंदांस सप्रेम नमस्कार. 
अन्‌ त्या छकुलीस खूप आद्चीर्वाद- तिला आठवतो का यमन ? 


पुणें तुझा 


वचसतकाकय 


;: २; 


चि. सौ. कमलाताईस सप्रेम आशीर्वाद 


तुझे पत्र पोंचळें. चि. पद्मजेला सर्दी-खोकला झाल्याचें लिहितेस- ऋतु 
बदलला किंवा हवेत कांहीं एकाएकीं फरक झाले कीं मुलांवरच -- विशेषतः 
तान्ह्या-त्याचे परिणाम होतात. तान्दीं मुलें दी हवामान जोखायचीं यत्रेच 
आहेत म्हणेनास ! पडसे-खोकला हैं त्याचेंच लक्षण ! पण त्याचा बाऊ करू 
नकोस. “ पडसे-खोकला दुखणें नव्हे अन्‌ नथ-बुगड़ी दागिना नव्हे! ही 
जुन्या बायकांची म्हण सार्थ आहे. आजीबाईचा बटवा काढून त्यांतळें औषध 
य़ातें. केशर-जायफळ उगाळून नाकावर ओढा घालावा. 


पण या गडबडीत तंबोरा हातांत धरायळासुद्धां मिळाला नाहीं म्हणतेस. 
कां १ अगदीं पंधरा मिनिटेंसुद्धा काढतां येऊं नयेत तुला यांतून ? गळा ही 
अशी चीज आहे कीं रोज जमेल तितका वेळांत वेळ काहून तो घासून 
पुसून साफ ठेवावा लागतो. त्यांत हयगय कामाची नाहीं. निदान पंधरा 
मिनिटे खच्च भरून पांचसहा पलटे निरनिराळ्या लयीत घोटावे लागतातच. 
त्याशिवाय साफ रहायचा नाहीं तो. रोज असा साफ करकरूनच त्याच्यावर 
वच्छतेची जिल्हई चढते व त्या जिल्हईत स्वरांचे प्रतिबिंब दिसू लागते. 
या साफ करण्याच्या मेहनतीतच गळ्याच्या स्नायूंना काम पडून ते मोकळे 
होतात. त्यामुळेच आवाज वळविण्यास, मनासारखा वळविण्यास हुकुमत 
येते. म्हणाल ती तान, हरकत, गमक, आलाप काढतां येतो. ही हुकुमत, 
हा गळ्यावरील ताबा रोजच्या अखंड भेहनतीनेच मिळवितां येतो. त्या 
मेहनतीला! खळ पडतांच उपयोगी नाहीं. एक बेळ जेवायला सवड काढतां 
आली नाहीं, मिळाली नाहीं तरी चालेल, पण रोजची कमीत कमी वेळाची 
ठरविलेली मेहनत चुकतांच उपयोगी नाहीं, असा कटाक्ष स्वतःच्या मनाशी 


9 वसतकाकाचीं पत्रे 
तूं बाळगशील तेव्हांच आवाजाची ही जिल्हई व त्यावरील ताबा पुला 
प्रास होईल. संसारांत मुळांबाळांचे आजार, नवऱ्याचे किंवा स्वतःचे दुखणे 
हं असायचेच. पण त्यामुळे रोजची मेहनत बद पडता उपयोगी नाहीं. 
पड्मजेचा डोळा लागल्यावर स्वैपाकघरांत जाऊन दार i लावून तंबोरा घरून 
दूं ही मेहनत करायला हवी होतीस. नाही तर तिला अरविंदराबांच्या 
स्वाधीन करून ही रोजची कसरत कां नाहीं केलीस ! 
“गाता गळा 
दूं सध्यां साधकावस्थेत आहेस हें विसरू नकोस. साधकाला मेहनत फार 
वेळ न चुकतां करावीच लागते ही हुकुमत येईपयेत--ही जिल्हई 
चढेपरयंत ! पण हैं कार्य झालं, सिद्धे मिळाली म्हणजे मेहनत सुटली तरी 
हरकत नाहीं असे तुला वाटत असेल, तर तेंहि साफ चुकीचे आहे. ही 
मिळविलेली सिद्धे शाबूत ठेवण्याकरिता, ताजीतवानी ठेवण्याकरितां 
गायकाला मेहनत ही चालू ठेवावीच लागते. असे हें संगीताचे कड़क 
अखंड ब्रत आहे. हें शिवाचेंच त्रत आहे म्हणेनास, शिव हैं देवत महान 
कडक आहे. संगीताचें हेंच देवत आहे. या ब्रतामध्यें खळ पडणें फार 
भयंकर अपराध आहे. त्याला क्षमा नाहीं. गायक असो, वादक असो, 
नतक असो, रोजचा रियाज हा त्याला ठेवावाच लागतो. गळा हा 
हॉलमधील सुबक फर्निचरप्रमाणे आहे. तुझ्यासारखी दक्ष ग्रहिणी हें फर्मिचर 
रोज पडत असलेली धूळ मऊ कापडाने पुसून कसें आरदासार खें स्वच्छ 
fe , तसेंच गळ्याचे आहे. त्याला रोज मेहनतीनेंच साफ ठेवायचें असतें. 
[ता गळा अन्‌ शिपता मळा ही म्हण तुला माहीतच असेल. गळा 
रोज गाता राहिला पाहिजे, मळ्याची शिंपण रोज ठेवली पाहिजे. तरच 
तो गळा सहज फिरेल; तो मळा साफ राहील, टबटबीत राहील. ब्रताची सांगता 
करितां काढतां येतातच आपण आपल्या व. त्री si आ 
i ` भ आपल्या मनाला अशी संवयच लावून 
ध्यावी लागते. ती लागली कीं तें मन मग कसलीच सबब शो 
वाळा मेहनत केली नाहीं तर जतभंग होई. ही सबब शोधत नाहीं. 
न अ = । टोचणी लागते, साधकाने 
’ वूनच घ्यावा ; 


वसंतकाकाचीं पत्रे ९ 


संसारांतल्या अडचणींना सगीताचाच उतारा 

तूं म्हणतेस, पद्मजा तंबोप्याचा स्वर ऐकत स्वस्थ पडते. बघ, किती 
शहाणी मुलगी ती ! अझा वेळीं जर का रडून तिला आकान्त करायची 
-संबय असती तर तुला केव्हांहि तो हातांत धरतांच आला नसता. उलट, 
मी म्हणतों तसा तिच्या नाकावर जायफळ-केशराचा ओढा घालून वूं खजे 
भर, पलटे घोटायला लाग, पहा ती स्वस्थ पडून ऐकते कीं नाहीं. तिला 
-संगीताचें बाळकडू हवेच आहे. संगीताने रोग बरे होतात असे दास्त्रज्ञ 
म्हणतात, म्हणून कांहीं हास्पिटलांतून रेडियो ठेवून हा अनुभव खरा आहे 
कीं काय हें तपाशीत आहेत. संगीत चाळू असतांना कांहीं गाइईनीं जास्त 
दूध दिल्याचंहि अमेरिकन वर्तमानपत्रांतून वाचले आहे. बाकी खरें सांगायचे 
म्हणजे पद्मजाळ। सर्दी झाली आहे म्हणून तुझ्याच मनाला बरें नाहीं- चेन 
नाहीं! हो कीं नाहीं? कबूल कर. पण अशा वेळींच तर आपल्या मनाला बरें 
वाटण्याकरितां, रिझविण्याकरितां संगीत उपयोगी पडते--अनुभव घेऊन बघ. 
मुलांच्या लहानसहान दुखण्याचा बाऊ करू नये म्हणून तर वरील बायकी म्हण 
-तुला सांगितली आहे. ती एखाद्या अनुभवी चतुर आजीबाईनें खास रचली 
-असावी ! पहिलं मूल म्हणजे हें असंच अनुभव देणारं असते, हें मागच्या 
पत्रांत मी तुला उगाच लिहिले नाहीं ! मुलांना लाडावून जसें ठेवायचे नसते 
तसेच त्यांच्या बारीक सारीक दुखण्याचा डोंगर उभा करून स्वतःचा जीव 
त्याखालीं दडपून घ्यायचा नसतो. म्हणूनच तुला तो इशारा मीं दिला होता. 
अन्‌ मेहनत चुकल्याचा परिणाम तुझ्या परवांच्या रेडियोवरील प्रोग्रेममध्येच 
मला कळला तुझें गाणें ऐकतांना. तुझें कांहीं तरी बिघडले आहे हें ओळख- 
लेंच मीं, या मुलांच्या बाबतींत मला तुला आणखी पुष्कळ सांगायचे आहे. 
पण तें पुढें, ओधाओधघाने. 
"सर्व पाहणाऱ्या स्वरांवर विजय 

तेव्हां ही मेहनत, हा रियाज रोजचा चुकतां उपयोगी नाही हें अगर्दी 
मंनावर पक्कं उसवून ठेव. आवाजदार, सहज बळणाऱ्या गळेबाजांना- 
सुद्धां ती टळत नाहीं, चुकत नाहीं. मग दूं तर म्हणतेस कीं तार सप्तकांतले 
माझे स्वर लागायला त्रास पडतो म्हणून. असें जर आहे तर ते स्वर रोज 


१० वसंतकाकाचीं पै 
ळावले पाहिजेत. खर्ज भरल्यावर वरच्या षडूजावर स्थिर होतां होतां 
रिषमाळा हात घालावाच लागतो. हळूइळू त्यालाच आजारून गोंजारून 
रोज लावलास कीं तो वठणीवर येईल्च. मग गांधाराला वेठीर्शी धर. 
अग, हे वरचे स्वर म्हणजे हट्टी मुलेच | वरच्या वगोत ( सप्तकांत ) बसलेली... 
त्यांना आपल्या स्थानाचा रुबाब वाटतोच. तेव्हां त्यांना रोज बेताबेताने 
असें आंजारावें गोंजारावें लागतें. तू हें कधीं करून पाहिलेस ? एकच 
दिवस करून सोडून दिले असशील झालें ! अशाने का ते हट्टी स्वर तुला 
वद्य होणार आहेत ? तेहि तुझी परीक्षा पाहतात. जसे कांहीं सत्त्व घ्यायला 
ते बसले आहेत. त्यांना रोजची तपश्चर्या हवी; भक्तीचा जिव्हाळा हवा. 
त्याशिवाय ते गळ्यावर चढायचे नाहींत. 
स्नायूंचे शिक्षण 
दुसरी युक्ति करून पहा. तंबोरा नेहमींच्यापेक्षां अध्या स्वराने खालीं 
उतरव, एखादे वेळीं एक सबंध स्वरहि--अन्‌ हळूहळू तार सप्तकाशीं लगट 
कर. पहा काय होतें तें. सात आठ दिवस ही मेहनत केली कीं मग पुनः 
मूळच्या, नेहमीच्या स्वरांत तंबोरा मिळवून खज भर अन्‌ मग तारसप्तका- 
कडे जा. रिषभ तर लागेलच सहज; गांधाराला जरा त्रास होईल; पण नेट 
घर. पुनः खालीं यावें, जरा वेळाने पुनः गांधारावर जावें. म्हणजे तो 
सहज लागेल. हें स्नायूंचे शिक्षण आहे. त्यांना एकदम हा ताण सहन होत 
नाहीं. सवयीने, हळूहळू, पण रोजच्या संवयीनें तो सहन होऊं लागतो , अन्‌ 
मग 6 तो न लागण,रा स्वर सहज तोळून धरूं शकतात. मोठमोठीं वजने 
उचलणाऱ्यांची ( weight-1ifting ) मेहनत तूं पाहिली नाहींस. इळूहळूच, 
क्रमाक्रमाने ते वजन वाढवितात. एकदम मोठा बोजा उचलीत नाहींत. 
तसंच आपल्या या गळ्याच्या स्नायूंचे आहे. त्यांना एकदम ताण सहन होत 
नाहीं. “अह तर असा ताण पडला कीं ते तुटतात; अन्‌ आवाज चिरकतो. 
क आपण पुन्हां तो स्वर लावायला घाबरता. मनाला ती एक 
न्यावा ह्या रोजच्या मेहनतीमध्यें मद्रसम कांत पंचमापर्यंत ब तार- 
मापयत बायकाना सहजप सगळे स्वर लावतां आले पाहिजेत ! 
म्हणून तर हा रियाज, ही मेहनत. ही मेहनत जड गळ्याइ 


| 1 तर पुष्कळच करावी 
लागते ; पण स्वाभाविक तयार गळ्यालाहि ती चुकत नाहीं. तुझा गळा 


बसंतकाकाचीं पत्रे ११ 


जड़ तर नाहींच. बराच चपल आहे. पण या रोजच्या महेनर्तातच तुझे 
चुकते आहे. तींत अळेटळं होतें आहे.असे मला नक्की वाटतें. 

संगीताच्वा कडक व्रताच्या भंगाला क्षमा नाहीं, पदवी मिळाली, आतां. 
दिक्षण सुरू कर. 


ही तुझी संवय जुनीच आहे. कारण शाळा-कॉलेज करीत तूं संगीत 
शिकत आली आहेस. साहजिकच संगीताला दुय्यम स्थान आपल्या पांढर- 
पेश्ञांच्या ठराविक विचारसरणीमुळे आलें, अन्‌ मुळापासूनच मेहनत चुकीच्या 
पद्धतीनें झाली. पायाच कच्चा राहिला. शिवाय तुमच्या विद्याल्यांत या 
गोष्टीकडे कोणीं लक्ष दिलें नसावेंः--कारण दुसऱ्या दहा मुली तुझ्याबरोबर 
असणार शिकायला. तेव्हां वैयक्तिक गाणाराकडे शिक्षक कांही झालें तरी 
वेळेच्या मानानें व ठरविलेल्या निर्मितीच्या (०७२७) आंकड्याप्रमाणे लक्ष 
देणार व करून घेणार. संगीतशाळांचा हा एक दोषच आहे. असो. पण 
तो आतां दूर केला पाहिजे. कारण वेळापत्रकाप्रमाणे द॑ भराभर संगीताच्या 
परीक्षा दिल्यास, पदब्याहि मिळविल्यास. तेव्हां आतां खऱ्या विद्यासाधनाला 
सुरुवात करायला हरकत नाहीं. कारण आतां कसलीच परीक्षा द्यायची 
नाहीं. नवराहि चांगला पटकावलास, अन्‌ संसाराचे पहिले फळहि पदरांत 
पडलें. तेव्हां ही ऐहिक कृतकृत्यता प्रात झाल्यावर, आप्तस्वर्कायांच्या 
कणांतून मुक्त झाल्यावर, विद्यासाधनाकडे वळणे क्रमप्रातच आहे. आतां 
पायाशुद्ध मेहनतीला सुरुवात कर. म्हणून तर तुला मीं यमन त्या दिवशीं 
सांगितला. तेव्हां बघितळेंच मीं कीं तुला तारसप्तकांत सहजपणे जातां येईना. 
बाळंतपणांतून तू नुकतीच उठली आहेस, हेंहि तूं विसरूं नकोस. जसजशी 
पहिली ताकद येईल तसःसे स्वर आपोआप निर्मळ, सहज लागतील, पण 
त्याकरितां रोजची मेहनत मात्र अवश्य हवी. 
लक्ष्मीबाई जाधवांची तपश्चयो 

सतत भेहनत काय करूं शकते, या बाबतींत बडोद्याच्या राजगायेका 
लश्रमीबाई जाधव यांचें उदाहरण मी मुद्दाम देतों. त्या मूळच्या कोल्हापूरच्या-- 
त्यांच्या वाडिळांची खूप इच्छा कीं मुलीला गाण्यांत तयार करावें. पण 
आवाज असा जड कीं ज्या गवयानें यावें त्यानें वर्ष सहा महिन्यांत या. 


व बसंतकाकाचीं पत्रे 
शरण यावें. दुसरें कोणी असतें तर त्यानें हा नाद 
सोडला असता. पण बापलेक सोटीं खंबीर मनाची. रोवटीं म. हैदर खॉ 
(म. अलादियाखांचे बंधु ) यांनीं ल्क्ष्मीबाईला तयार करण्याचा विडा 
उचलला. सतत सात-आठ वर्षे त्यांचा आवाजाचा खडक फोडून गुरु- 
शिष्यिणीने संगीताचा झरा बाहेर काढला. तेव्हां त्या पूर्वीच्या रारणचिठी 
दिलेल्या उस्तादांनी लक्ष्मीबाईंचें तयार स्वरेल गाणें ऐकून नवलानें तोंडांत 
बोट घातलें ! पण मेहनत काय केलीय बाईंनी ! घरांत आईवडिलांशीं कोणी 
गप्पा मारावला आलें, तर कोपऱ्याकडे तोंड करून ही बाई तंबोरा धरून 
मेहनत करायची, असें मला खुद्द के. विष्णुपंत पागनीसांनीं सांगितलें 
होतें. अशा मेहनतीने काय साध्य होणार नाहीं ? हें एका हयात ब अजून 
तयार गाणाऱ्या बाईचे उदाहरण तुला मुद्दाम देत आहें. पुरुष गवयाचें देत 
नाहीं. बाईचेंच देतों. तूं त्यांना समक्ष कधीं ऐकलें आहेस ? मीं पागनीसांच्या- 
कडे मुंबईस असतांना त्यांना खूपच ऐकले, अन्‌ १९४९ सालीं भानुविलास 
थिएटरामध्यें भरलेल्या संगीत परिषदेत पुनः एकदां त्यांचा वसत केदार 
ऐकला. खणखणीत स्वरेल आवाजांत त्यांची “ अत्तर सुगंध ? ही अस्ताई 
सुरू होतांच थिएटर एकदम शान्त झालें; अन्‌ रंगदेवता हात जोडून पुढें 
उभी राहिली. तो दमदार, भरदार अस्ताई अंत्रा ऐकत असतांना वर्षानु- 
वषे केलेली मेहनत त्या अस्ताई अंत्र्यांतून आपोआप जाहीर होत होती. 
एका बाईने केलेली भेहनत तुला स्फूर्तिदायक ठरेल म्हणून सांगतों. तिला 
जे फळ मिळाले तें तुळा कां मिळूं नवे ? असो. हैं पत्र फार लांबले, पुढील 
पत्रांत आणखी लिहितों; व तुझ्या राहिलेल्या दोंकांचे उत्तर देतोच. 
चि. पद्मजास सप्रेम आशीर्वाद. तिच्या प्रकृतीबद्दळचें कळव. श्री. अरविंद यांस 
स. नमस्कार. 


आवाजापुढें हात टेकून शर 


तुझा 
वसंतकाका 


चि. सौ. कमलाताईस सप्रेम आशीवीद-- 


मागच्या पत्रानंतर हैं पत्र लगेच मी लिहीत आहें. याचें कारण ओळखण्या- 
इतकी तूं चाणाक्ष आहेसच. तुझ्याकडून पत्राचे लगेच येणारे उत्तर आले. 
नाहीं त्यावरूनच मी ओळखळें कीं माझ्याकडून अर्धवट राहिलेला विषय 
पुरा झाल्याशिवाय आपण मध्येंच लिहा कशाला असा विचार करून तूं 
उत्तर लिहिले नाहींस. तो विषय या पत्रांत पुरा करतां येईल का पाहतों,- 
निदान त्यांत दोन पावलें पुढें तरी जाण्याचा यत्न मी करतों. 


नाहीं तर निसगे खोटा ठरेल ! 


मागच्या पत्रांत तुला बजावल्याप्रमाणं रोज खर्ज भरायला तूं सुरुवात 
केली असशीलच. तूं आज्ञाधारक आहेस, आस्थेवाईक आहेस, हैं मला 
अनुभवाने माहीत आहे, म्हणून तर येथें असतांनाच तुला यमनाची तालीम 
मुद्दाम दिली होती. त्या वेळीं तुला अगोदर मंद्र-निघादावरून धड्जावर 
अखंडपणें स्वर न तोडतां जाण्याची अत्यंत रंजक क्रिया मुद्दाम सांगून 
करवून घेतली होती. षड्जावर वारंवार मुक्काम ठेवून तो आपला मूळचा 
स्वर सारखा उच्चारल्यानें काय फायदे होतात हेंहि पटवून देऊन पुनः मंद्र 
निषादावरून मंद्र धैवत, पंचम, तीब्र मध्यमापर्येत तुझा गळा उतरविण्याची 
क्रिया पुनः पुनः कां करून घेतली होती हेंहि आतां तुझ्या ध्यानीं आलेच 
असेल. त्या वेळीं भैवतानंतर मंद्र पंचम लावतांना तुझा आवाज पुसट होऊन 
तो थरथरायचा. पण पुनः पुनः षड्जावर जाऊन पुनः खार्ली उतरून 
पंचमावर येण्याची क्रिया वारंवार केल्यावर तुझा गळा सुटला ( स्नायू 
मोकळे झाले ) ब पंचम लागला. पण तीब्र मध्यम मात्र लागताना तसेच 


वसंतकाकार्ची पणे 
१४ 
किंबहुना थोडे जास्तच हाल व्हायला लागले. अन्‌ शेवटपयत तो लागलाच 
नाही मनासारखा ! पण पंचमापयेत मात्र मंद्रसतकांत जाण्याची सिद्धि आपण 
मिळविली हूं तुला आठवत असेलच. पंचम लावतांना धीर सुटून दूं एकदां 
रेकून तो लावलास, तेव्हां मी मोठ्याने हसलों- अन्‌ तूं एकदम ओशाळून 


थांबलीस. 

कां ग, मध्येच म्हणीचीशी आठवण झाली तुळा हा कमलाताइचा- 
एका स्त्रीचा- पंचम लागला नाहीं! ' असे तुला भीं म्ह्टल नमी ते बोललो 
थट्टेंतच, पण माझें बोलणें खरें होतें व अवश्यहि होते. मग मीं तो पंचम 
माणसाच्या स्वाभाविक आवाजांत कसा लावायचा हें दोनतीनदां स्वत: 
लावूनहि दाखविले. 

“ अग, मी पुरुष. तुझ्या या काळी तीन पट्टीच्या स्वरांत तुझ्या ससकांत 
गाऊन मी मंद्र पंचम लावून दाखवितो. तो तुझा तुला लावतां आलाच 
पाहिजे. नाहीं तर निसर्ग खोटा ठरेळ ! ” असे मी पुढें म्हणालो, तेव्हां 
मात्र तूं निश्चयाने तो लावण्याची खटपट सुरू केलीस. मीहि तुझ्याबरोबर 
तो लावू लागलों, अन्‌ अखेर एक वेळ तपश्चर्या पुरी होऊन तुझा पंत्वम, 
माझा ब तंबोऱ्याचा एकजीव झाला. तेव्हां मी हळूच चूप झालों. त्वामुळे 
तुझा पचम तुला ऐकूं आला, अन्‌ तुझ्या चेहऱ्यावर समाधानाचे, यशाचें 
स्मित झळकले. त्याबरोबर आपला ' फेय्याजखां '-दारदू- तुझ्याकडे पाहून 
खुदकन्‌ हसला. मोठा मिप्किल आहे तसा तो ! तूं रेकून पंचम लावलास 
तेन्हांहि त्याच्या डोळ्यांत खोडकरपणाची लहर चमकुन गेलेली मीं पाहिली 
डोती- पण मीं दुर्लक्षच केले तिकडे, तो त्याच खोडकर नजरेने स्वतःकडे 
न्याहाळील तर त्याला मी फेय्याजखां हें नांव कां ठेवलें आहे तें कळेल. 
आपला मूळ आवाज फेय्याजखांइतका टाला नसतांना तसा तो 

लावतो ; | म्हणून उपरोधित स्वरातच त्याला फय्याजखां म्हणून त्या 
दिवशी नांव ठेवले. तँ असो 


खता मंगेशकरचा आवाज अजून लहान मुलीचाच 
वुझा स्वाभाविक जातिवंत निर्मळ भरीव मद्रपंचम लागला तेव्हां तुला 


बसंतकाकाचीं पत्रे १५ 


मंद्रपंचमाचे महत्त्व तर कळलेच, पण त्या सर्व मंद्र स्वरांची भव्य पाश्वभूमि 
त्या यमनाला पुढील मध्य ब तार सत्तकांतील कामगतीची वेखबुट्री काढतांना 
किती उपकारक ठरते हेंहि तुझ्या नजरेला आलं. हा गायकींतीळ प्रश्न 
आला. या मद्रस्वरांच्या मेहनतीनें मध्य व तार समसकांतले स्वर निर्मळ 
भरीव तर लागतातच, पण एकंदर आवाजाला वजन- (गाँस) खोल्पण 
येतें. ख्याळ-अस्ताईंचें रागगायन करायच्या दृष्टीनं असा वजनदार ( गाँस ) 
असलेला आवाज असला तरच तें गायन त्या गळ्याला शोमर्ते- नव्हे, त्या 
गायनाला तसा गळाच आवस्यक असतो. ( गास ) असलेला आवाज हें 
प्रोढत्वाचें स्वाभाविक लक्षण आहे. वय वाढूनहि ज्या आवाजाला ही रुंदी, 
( गास ) येत नाहीं तो आवाज अविकसितच राहिला, बाल्च राहिला, 
असे म्हटलें पाहिजे. हल्लींच्या अत्यंत लोकप्रिय गायिकेचा- लता मंगेशकरचा- 
आवाज अजूनहि लहान मुलीचाच राहिला आहे. ( हारमोनियमच्या 
भार्षेत सांगायचे म्हणजे ) त्याची पट्टी उतरली नाहीं. लहान मुलांच्या 
छातीचा आडवा छेद घेतला तर ती बंदुकीच्या नळीसारखी गोळ आहे 
( barre! आत ) असे दिसून येतें. मुळें प्रौढ होत जातात तसतसा 
त्यांच्या छातीचा हा गोलपणा जाऊन समोरच्या बाजूनें ती पसरून रुंदात्रते, 
आणि मुलांचा आवाज फुटून तो एक सप्तक खालीं घसरतो. मुळींचा अध्या 
सप्तकाने. म्हणजे मध्यसप्तकांतील पांढरी पहिली काळी पहिलीमधध्ये गाणारी 
मुळें मंद्र काळी पाहिली पांढरी पहिली स्वरावर येऊन पडतात. वांत त्यांच्या 
गळ्यांतीळ स्वरांच्या तारा मूळापेक्षां थोड्या लांबतात हेंहि भरीला महत्त्वाचें 
कारण आहेच. पण छातीचा आकार पसरट झाला नाहीं तर आवाजाला 
( गास ) येत नाहीं. लताच्या आवाजाला ही (गाँस) अजून यायची 
आहे. त्यांत मूलपणा अजून दिसतोच. या आवाजाचा जेव्हां सर्वच प्रोढ 
नर्टीचीं गाणीं घेण्यास दिग्दरांक उपयोग करतात, तेब्हां लताऐवजी तिच्या 
आवाजाचा असा दुरुपयोग करणारांचेच हस येते. कारण हरळी तर सरसहा 
कुठल्याहि वयाच्या स्त्रीच्या गाण्याला तिच्या आवाजाचा उपयोग करतात. 
म्हणजे चित्रपटांत या भूमिकेऐवजीं लतार्चीच गाणीं ऐकायला लोक जातात 
असे म्हणणें जास्त सत्य ठरेल. तें असो. लतानें ही ख्ज भरण्याची मेहनत 
करून पाहण्यासारखी आहे. माझ्याकडे रिकायल्ा येणार्‍या एका पातळ 


१६ वसतकाकाचीं पञ्चे 


आवाजाच्या मुलीला ही ( गाँस ) वर्षभर खर्जाची मेहनत करून घेऊनच 
मीं आणली आहे. 


आकाराने आवाज लावण्याचे फायदे 


यमनाची मेहनत करतांना तुझा मंद्र तीत्र-मध्यम आतां साफ सहजः 
लागतो कीं नाही तें दूं कळविळे नाहीस. तो लागणे अवश्य आहे. कारण 
त्या राग-गायनांत खालून आरोह करतांना म॑ धनी रे हे स्वर घेऊन 
सा वर येणारा जबाबाचा हा स्वरांचा तुकडा त्या रागांत फार महत्त्वाचा 
आहे. ही सवाल-जबाबाची भानगड ख्याल भरायच्या चर्चेत तुला समजा- 
बून देईन. हा मंद्र तीत्र मध्यम लावण्याची खटपट सोडूं नकोस, त्यानंतर 
त्याच्याहि खालीं अर्धो स्वर उतरून शुद्ध मध्यम लागला पाहिजे, म्हणजे कामः 
झाले असे मी म्हणेन. ही खर्जाची ( स्वरांची ) मेहनत करतांना तीनहि 
ससकांतील स्वरांचे आलापांचे, तानांचे पलटे घोटतांना आकाराने आवाज 
लावला पाहिजे. * अ, आ म्हणतांना “आ 'ला जेत्रढें स्वाभाविकपणे 
तोंड उघडते ( खालचे वरचे दांत विलग होतात ) तेवढेंच उघडून ठेवून, 
स्वर घेतले म्हणजे आकारानं घेतले असं ठरेल. गाणाराच्या तोंडाकडे न 
पाहतांहि हा आकार केवळ श्रवणाने ओळखतां येतो, हा आकार म्हणजे 
आंतली पडजीभ दिसेपयत तोंड उघडणे नव्हे क किंबा तोंड रुदावून वै 
वासणेंहि नव्हे. वर | सांगितल्याप्रमाणे खऱ्या आकाराने स्वर लागलेला 
क पडून सवास एकू येतो. गळा उघडा राहिल्याने जाणाऱ्या 
णाऱ्या हवेच्या स्पशाने, स्वच्छ हवेंत बावरल्यामुळें निरोगी दिसणाऱ्या 
माणे निरोगी होतो. वसा येणे, सुजणे, फोड येणे, खर येमे हे 
विकार आपोआप नाहींसे हवेत कि फेरांत त्या 
दोष निवि होत आहत क कुठल्याहि न्न किंवा हवाफेरांत त्यांत 
ना त. त्यामुळ अमुक खाणें वर्ज्य वगेरे नसती बंधने 
लादून 1 जरूर पडत नाही. आवाज लागायला 
काह. डा लागायला वेळ लागत नाहीं. 
[वाज चटकन लागणे ही एक देणगी असते आ | 
समजूत » अशी आपली एंक दृढ 
त आहे. पण माझा तर असा अनुभव यमितप 
आढङाराने ख नुभव आहे कीं, नियमितपणे 
रानं खज भरून पलटे घोटणाऱ्या ग केव्हांहि 
ळागतो. तोंड वांक्ड करणाऱ्यांची, ता EN कव मा 
| ॥, ताडाचा चबू करणाऱ्यांची मात्र त्या 


बसंतकाका'चीं पत्र १७ 


बाबतींत नेहमीं तक्रार असते. म्हणूनच तंबाखूचा बार, गांजाची चिलीम 
असल्या बाह्य साधनांची गरज त्यांना मासते. 
म. वहीदखांचा आद्रे 

वण ही मेहनत करून न घेणाऱ्या आम्हा शिक्षकांचाच हा मुळांत दोष 
असतो. यिद्यार्थी आकाराने तोंड उघडून गातो की नाहीं हैं आम्ही पहार्तोच 
कुठे १ तसे गायळेँच पाहिजे असा आमचा आश्र असतोच कुर्ठे £ त्या- 
खेरीज आमच्यापैकीच कित्येकांत वरील दोष असतात, म्हणून ते दिष्यांत 
उतरतात. कारण शिष्य आमचेच अनुकरण करतात. पण निदान एक 
उस्ताद तरी मीं आयुष्यांत असा पाहिला आहे कीं, तो तालीम देतांना या 
दोषांबद्दल नेहमीं सावध असे, अन्‌ शिष्यासमोर आरसा ठेबून गाताना 
आपल तोंड कसें होतें हें त्याला प्रत्यक्षच दाखवी. श्री. हिराबाई 
बडोदेकरांचे गुरु म. वहीदखां त्यांच्या बहिणीला शिक्रवितांना आरसा 
समोर ठेवीत, अन म्हणत, “ देखो, बाई, अब तुम तो नाटक में काम 
करती हो, गाती हो ! गाते वक्त तुम्हारी सूरत शकक बिगड गई तो क्या 
डोग बरदाइत करेंगे-'” आज रंगभूमीवर भार्गवराम आचरेकरांचा आकार 
पाहिला म्हणजे खांसाहेब म्हणतात तै खरंच बाटें. अन्‌ मैफलीत तरी 
गाणाराचें तोंड वांकडे झालेच पाहिजे, पडजीभ दिसेपयेत तोंड उघडून 
बकरताना घेतल्याच पाहिजेत असा कांद्दी नियम अ हे कीं काय? 


पाहिळेंस १ ही चर्चा अशी लांबंतेच. तुझा . दुसरा मुद्दा अजून तसाच 

| i" तंबोरा i फा आहे तेव्हां 

राहिला- अन्‌ माझी शिप्यीण तंबोरा जुळवून खज भरू लागली आहे. तेव्हा 
आटोपते घेतों. नाहीं तर तिचा ' आकार ° ब्िघडायचा ! कळाव. 


डिसेबर तुझा, 
पुर्णे, २० डिसेंबर, १९५ अ 


ब. प. २ 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीर्वाद. 

| तुझे पत्र पोंचलें. तूं लिहितेस, “ मीं खर्ज भरण्याची मेहनत सुरू केली 

आहे. खरोखरच तुम्ही म्हणतां तशी ती एक तपश्चयीच 

र म्हणतां त एक तपश्चयोच आहे. पणमी ती 

करून दाखवीन. पहाल तुम्ही ! अन्‌ मला एवढें कांहीं चिडवू नका पद्मजे- 

वरून सगळेच जण पहिल्यावहिल्या मुलाचे लाड करतात. तुम्हीं नाहीं 

वाटतें तुमच्या किशोरचे लाड केलेत? मलाच एकटीला कशाला चिडवितां ! ?? 

होय, मीं त्यांचे लाड केले खरे, पण माझी संगीत-साधना सोडली नाहीं 

वी बा) हाच मुद्दा मला तुझ्या मनावर ठसवायचा आहे. पद्मजेचा 

हला rh तो मला आवडला. फोटोंत ती पाहते आहे फोटो घेणाप्या 
शकड, द कोतुकाने तिच्वाकडे पाहते आहेस, अन्‌ फोटोग्राफरचें 

नाज तुझ्या चेहर्‌ >यावर [दस तेऽव | Fa वः तह, हस 

ह हऱ्यावर 1दसतऽय ! अशी आहे ती गंमत ! 

ताड उघडण्यांत लाज कसली ! 


मी मागच्या पत्रांत म्हटलें ना » अग 
लावताना माझ्या रिष्येचे ओठ विलग 
तसेच ठेवून ती स्वर लावीत होती 
( t०n९ ) येत होता. तेव्हां 
लागलें. बराच वेळ 
तिला स्वर लावून दाखवून तिचे 
र स्वर लावायला ळी. 
भी ऐकू येतांच तिच्याकडे पाहून ard | | 


नक नी ठाजायच कशाला ? तोंड, दांत 
मुलींची समजूत आहे कीं अ , आ, इ, 


वसंतकाकाचीं पत्रे eR 


है. उ, ऊला योग्य तीं तीं तोंडे केलीं तर त दक्य वाईट दिखते. ` उ च्या 
उच्चाराच्या वेळीं तर तुमचे ओठ पुढे येतच नाहींत. * सुंदर ' शब्द 
म्हणतांना ओठ पुढें न करतां नुसते तुम्ही विलग करतां ब जीम दांतामागे 
लावून “ सुं 'चा ओझरता उच्चार करतां, त्याच वेळीं खरोखर तुमचे 
तोंड अस्वाभाविक, वाईट दिसतें.” मग तिला आरशासमोर नेऊन, तुझे 
दुंच चुक्रीचे अन्‌ बरोबर उच्चार करून बघ--बरें वाईट काय दिसतें तें म्हणून 
तिला उच्चार करायला लावलें, तेव्हां तिच्या तें लक्षांत आले अन्‌ तिला 
पटलेहि. 
चुकीचे उच्चार 
कांहीं वेळाने ऐकतों तों दुसऱ्याच तऱ्हेचा आकसलेला तीण आवाज 
ऐकूं येऊं लागला. म्हणून पुनः तिच्या तोंडाकडे पाहिलें, तों काय? 
विंचवाच्या नांगीप्रमाणे जीभ टाळूला लावून ती स्वर लावत होती. अन्‌ हैं 
तिच्या गांवींहि नव्हतें. पुनः तिला सांगितलें कीं जीभ खालीच राहूं दे. ती 
वर टाळूला लावलीस कीं चमत्कारिक आवाज ऐकूं येतो. जीभ खाली 
टाकून व टाळूला लावून मी माझ्या आवाजांत होणारा फरक a जेव्हां तिला 
प्रत्यक्ष ऐकवून दाखविला, तेव्हां ही खोड कशी लागली हैं तिचे तिच्याच 
ध्यानीं येईना. आतां मात्र तिच्या सर्व खोडी गेल्या आहेत, ब तिचे निमंळ 
स्वर तिचे तिलाच चांगले वाटूं लागले आहेत ही आनदाची गोष्ट आहे , पण 
या सर्व खोडी काढायला त्रास किती करावा लागतो, कसे लक्षपूर्वक कान 
देऊन शिष्यांचे असले नकळत शिरलेले दोष काढावे लागतात, हे तुला 
मुद्दाम कळवीत आहे. कारण तूंहि ह्ली दोन-चार मुलींना दिकवीत आहेस. 
तेव्हां त्यांचे आवाज स्वाभाविकपणे तयार करतांना हा आकार कसा 
सांभाळायचा असतो, त्यांत काय अडचणी येतात व त्या कशा सोडवाव्या 
लागतात, त्यांना न दुखवितां व त्यांच्या दोषांचा बाऊ न करता उत्तेजन 
देऊन त्यांचे दोष कसे दूर करावे हें तुलाहि कळल पाहिजे . मराठी-हिंदी 
भाषांतील स्वरांचे ( अ, आ, इ, उ, ओ व क वगेरे ) | उचार चिजा 
गातांना बरोबर कसे करायचे, हेहि महत्त्वाचे आहे. बी. ए.. ( सस्कृत आनसे- 
देखील ) पास झालेल्या मुलांमुलींना “ क या स्वराचा उच्चार येत नाहीं. 


२० वसतकाकाचीं पत्र 


“ कृष्ण चा उच्चार ते 'क्रुष्ण' (क्‌ +र्‌ +उ=क्रुअसा जो ) 
करतात, किंवा “ क्रिष्ण ' तरी करतात ! ओघांत आलें म्हणून हे उच्चाराचे 
अनुभव तुला सांगितले. 


मेहनत टाळण्याचा आडमागे 


कित्येक कलावंतांचे स्वाभाविक आवाज आलाप घेईपर्यंत स्वाभाविक 
असतात, निर्मळ असतात, माणसासारखे असतात. पण ते तानेवर आले 
कीं एकदम बकरीचा कर्कश आवाज काढून बकरी तान घेऊं लागतात 
बडे गुलाम अल्लीपासून हयात पंजाबी गवयी ही बकरी तान घेतांना 
आढळतात. आषक अली, अमीर अलीखां, छोटे शुलाम अलीखां--< 
सगळे असे दोन आवाजांत गातात : बिलंपत आलाप एका गोड आवाजांत 
( स्वतःच्या स्वाभाविक आवाजांत )) अन्‌ ताना मात्र बकरीच्या 
कर्कश आवाजांत : त्यांच्या ह्या ताना पूर्वीच्या स्वाभाविक मधुर आवाजां- 
आलापांनीं निर्माण झालेला रंग धुवून काढतात अन्‌ ही नंतरची “ करकर ? 
ऐकवेनाशी होते. खूप तयार तान यावी म्हणून सोपा, सहज साध्य होणारा 
हा मार्ग त्यांनी शोधून काढला असावा असें वाटते. नारायणराव ब्यास 
किंवा बालगंधर्व यांच्यासारखा गळ्याला स्वाभाविक कंप नसला तर मूळ 
आवाजाची तान तयार करायला कष्ट पडतात. मेहनत ध्यावी लागते याच 

` गकार, इकार, उकारांत आवाजाचा मूळ धर्म न बदळतां ती येत 
आहे कीं नाहीं, माणसाच्या आवाजांत येते कीं नाहीं, हें गुरूला लक्ष देऊन 
ऐकावे लागतें. तें लक्ष नसले शि खटाटोपांत क 

तर 1शष्य फार खटाटोपांत, मेहनतींत वेळ 

घालविण्याऐवर्जी असा आडमा शोधून काढतात. किंबा कित्येकदां गुरूचाच 
ककी दोष असतो, अथवा परिसरांतील माष्यवर कलावंतांतहि हा दोष असतो 
त्यांचीच नक्कल हे शिष्य करीत असतात. ess 
तानेतळे सरस-नीरस 


आधषकअल्ली यांना मीं फार पूर्वी ऐकले, तेब्हांपा त्यांची 
अलींची * जन, पळ नल अलीची आठवण झाली. बडे गुलाम 
| अडाण्यांतील रेकॉर्ड ( कोलंबिया कं. ) ऐकून दं 


वसंतकाकाचीं परत्र २१ 


ही बकरी तान कशी असते ती प्रत्यक्षच ऐकून पहा. किती कणकद्ट लागते 
ती ! नंतर नारायणराव व्यास, बालगंधर्व, केसरबाई यांच्या रेकॉर्डस्‌ लावून 
ब त्यांतील निर्मळ दाणेदार तनयत ऐकून ही बकरी तान माणसाला कां 
येऊं नये हें तूंच ठरव. तसेंच, मोधुबाईची ती एक कृत्रिम तान आणि 
केसरबाईची सहज ( परिश्रमाने तयार केलेली) येणारी तान ऐकून 
सरस-नीरस ठरव. हिराबाई, सरस्वती राणे यांच्या नाकांतस्या ताना ऐक, 
अन्‌ बालगंधर्व, केसरबाईच्या निर्मळ ताना ऐक. ही दोन आवाजांत 
गाण्याची, नाकांत गाण्याची खोड फारच लहानपणी लागत असते. अन्‌ 
ती मोठेपणी सुटत नाही. बडे गुलाम अलींना त्यांच्या स्वाभाविक आवाजांत 
तान घ्यायला लावली तर त्यांतली तयारी अन्‌ बिकटपणा नाहींसा होईल. 
म. मंजीखांचे शिष्य झाल्यावर मलिकाञुन मन्सूर यांची तनयत पूर्वीपेक्षा 
( १९३५ सालापूर्वी ) किती मधुर, स्वाभाविक, निर्मळ झालेली वाटते. हा 
चांगल्या गुरूचा प्रसाद ! 
हा काय शुरूचा दोष ? 
के. भास्करबुवांनीं बालगंधवांच्या आवाजाला गॉस आणतांना त्यांतील 
मूळचा गोडवा तानेंत तंतोतंत राखला. त्यांचा आवाज पक्क झाला--बुत्रांच्य। 
सहवासांत व तालमीत ! गोविंदराव टेंब्यांनीं बुवांच्या सांगण्यावरूनहि आपल्या 
आवाजांतील किरटेपणा जाण्याकरितां करायला हते तेवढे परिश्रम न केल्याने 
त्यांचा तो दोष गेला नाहीं. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे पलटे घोटले तेव्हां 
निश्चित फायदा झाल्याची कबुली त्यांनीं आपल्या पुस्तकांत ( “ माझा संगीत- 
व्यासंग ? ) दिली आहे, ती वाच. गुरूच्या सांगण्याप्रमाणे शिष्याने मेहनत 
केलीच नाहीं तर दोष गुरूचा नव्हे. स्वाभाविक आवाजांत गाणें ही गोष्ट 
वास्तविक मान्य होण्यास एवढ्या चर्चेची जरूर नाहीं, इतकी ती सरळ 
सहज पटणारी बाब आहे. पण आपण असे गायक किती पाहतों प्रत्यक्षांत ! 


शुद्ध उच्चार ब स्वाभाविक आवाजांतील तनयत 


आकाराने तोंड वांकडे न करतां गावें हाहि नियम पटवून देण्याची गरज 
नाहीं. पण शिकविणारांना व श्रोत्यांना पुष्कळदां उलटच अनुभव येतो 
प्रत्यक्ष ! माझ्या नजरेसमोर एक तरुण, तयार ढेगदार गायक आहे. त्याचा 


न वसंतकाकाचीं पत्रे 
आवाज गाजदार आहे, सुरेल आहे. पण ओंठ वांकडे करून बाजूला नेऊनच 
त्यांन आवाज काढण्याची खोड त्याला असल्यानें त्याच्या गाण्याचे तेज 
गळ्याबाहेर आणायला त्यालाच त्रास पडतो. आकारानें जर हाच गायक 
गाईल तर त्याचें गाणें आहे त्यापेक्षां किती तरी पटीनें बाहेर पडून तेजस्वी 
वाटेल. पण त्या बिचाऱ्याच्या हैं ध्यानींहि येत नाहीं. तें कोण आणून 
देणार ? 
मंद्र स्वराचे मननीय विशेष 
तुझी दुसरी शंका- मंद्र सप्तकांतले स्वर लावतांना आवाज कमी-जास्त 
करायचा, कीं कायदा आहे ( एकाच मापाने मंद्र स्वर लावायचे ) तसा 
आवाज एका मापाने गाजदार ठेवायचा ? मंद्र पंचम व मध्यम लावतांना 
गळा पूर्ण मोकळा, सैल करावा. म्हणजे गळा आकुंचित करायचे सर्व स्नायू 
सेल सोडून पोटाच्या स्नायूंच्या सहाय्यानें हे स्वर भरायचे. स्वर भरायचे 
हा राब्दप्रयोग किती सार्थ आहे हैं प्रत्यक्ष ते स्वर लावतांनाच कळेल. 
स्वराचे श्वासाचे माप पोटापर्यंत पुरेपूर भरावें लागते; तेव्हां ते स्वर 
बोलतात- एरव्हीं नाहीं. आणि ही तसदी घेतली नाहीं म्हणजे मग रेकून 
आवाज लावून जवळच्या रस्त्याने मार्ग काढण्याची खोड लागते. तानेमध्येहि 
असेंच होतें. स्वर एकाच मापाने भेहनतींत लावायचे. फक्त मंद्र निषादावरून 
मध्य षड्जाला मिळताना प्रथम सा बेताने लावून तो सुरेल लागळा कीं मग 
तो मोठा करायचा. हीच कृति मध्यमावरून प वर जातांना , मध्यनिषादा- 
वरून तीब्र सा वर जातांना करायची असते. पण मूळ मेहनतींतच ही संवय 
लावावी लागते. जुन्या कसबी गायकांच्या गायनांतील हा अत्यंत रंजक 
पकार आतां नाहींसाच झाला आहे, हें फार वाईट आहे. ऑर्गनमधील मंद्र 
सप्तकातील स्वर कसे भरदार, गोळ वाजतात ! तसेच माणसाच्या गळ्यांतून 
त माल हवेत. म. अबदुल करीमखांच्या “ सेंया बिन ह्या टुमरीमध्ये 
, बिन वरील एक अत्यंत जीव घेणारा, मंद्र समकांत उतरणारा आलाप 
दू ऐक, म्हणजे या मंद्र स्वरांची जात ( ०n€ ), त्यांचे वजन, सोंदर्य तुला 
पुरेपूर कळेल. हा आलाप एक म्हणून तुला सांगितला , आदश म्हणून 
सांगितला. प्रत्येक साधकाने हा आलाप ऐकून तो कानांतून मनावर ठसवावा, 


वसंतकाकाचीं पत्र २३ 
आणि आपले स्वर तसे वजनदार, गाजदार, भरदार, स्तरेल लागण्याचा 
रियाज करावा. प्रत्येक साधकाच्या संग्रही ही रेकांडे असलीच पाहिजे. या 
आदर्शाकरितां, हा कित्ता गिरविण्याकरितां ज्यांना असे स्वर शिकविणारे 
गुरु भेटले असतील त्यांना नदिबवान म्हणेन मी त्यांनीं गुरूच्या आशे. 
प्रमाणें ही मंद्र-साधना करावी. नसतील त्यांना अशा रेकांडस्‌ उपयोगी 
पडतील. पुढील दंकांचें उत्तर नंतर ! सध्यां एवढेंच पुरे ! मंद्र-साथना व 
पलय्यांचा रियाज चाळू ठेव. 


तुझा 


$ « 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीर्वाद. 


तुझा होळीच्या रात्रीं गायनाचा कार्यक्रम फार चांगला झाल्याचें वाचून 
आनंद झाला. तसंच % ॐ # ॐ च्या संगीत परिषदेचे निमंत्रण जरूर 
स्वीकार. “ माझी तयारी संगीत परिषदेंत गाण्याइतकी नाहीं. तेथें जाणते 
श्रोते येतात. त्यांच्यासमोर मीं काय गायचे १ असे तू लिहितेस. आपल्याला 
काय येते याच्या मयादा तूं जाणतेस हें वाचून मळा बरें वाटलें. नाहीं तर 
peg केवळ एक बक्षीस मिळविलेंस या यशाच्या जोरावर तूं जीं 
~ en , मुलाखती a त्या वाचून मला काळजीच वाटूं 
hes कों या प्रसिद्धीच्या गोत्यांत सांपडून तुझी प्रगति थांबणार; 
nes he तरी फार मोठ्या झालों असं तुला वाटून अहंपणानें तूं आपरे 
ह वेतात यांबविणार,- आपली मेहनत बंद करणार. म्हणून 
नी ee तुळा ` पुरे झाली ही प्रसिद्धि ” अशी समज देवविली 
Mh a उमजलीस. त्याचें श्रेय श्री. अरविंदरावांना ! 
hed पे तुझ्या भावेतब्यावर खूपच चर्चा केली हें तुला 


आपल्या कलेची कसोटी म्हणजे मैफल 


लाका | 
he प «4 i ) हैं परिषदेचे आमंत्रण घे. त्यांत 
Di यी गाणे आणि तयारी ही बाब जरा बाजूला 
nd गोळी णत्या म्हणून समजल्या जाणाऱ्या समाजापुढे 
नने ल प तयारी करशील तशी. अग, अशाच उत्तेजना- 

1 मेहनत करावीशी वाटते. कॉन्फरन्समध्ये गायचें आहे, 


आपलें गाणें ल 
छान जमल पाहिजे, थोडा वेळ का होईना ,- पण आपण 


छाप ठेवून उठलें पाहिजे, म्हणून ईने आपण मेहनत करतों. चिजांची व 


ब्रसंतकाकार्ची पत्रे २९ 


रागांची उजळणी करतो. खर्जाची, पलव्यांची मेहनत वाढवून आवाज 
साफसूफ करून गळ्यावर हुकमत आणतों. म्हणूनच कॉन्फरन्समध्ये गा, 
असेंच मी तुला सांगतों. तेथें अनेक कलावंत ऐकायला मिळतात. ह्या 
तः्हेवार श्रवणाचा केवढा फायदा होतो! अनेक गायक, तंत्रकार, 
तबलिये, नर्तक ऐकून व पाहून तेथून किती उत्तम संस्कार घेऊन आपण 
येतो. याचा प्रत्यक्ष अनुभव घे. आपल्याला जें येतें त्याची मांडणी 
आकर्धकपणे मैफलींत चार लोकांत कशी करायची, आपल्या गल्लीतल्या 
किंवा गांबांतल्यापेक्षां निराळ्या ठिकाणच्या अपरिचित श्रोत्यांत कशी 
करायची, याचें प्रत्यक्ष ज्ञान आपल्याला येते,- हा केवढा फायदा ? भीड 
चेपते, आत्मविश्वास वाढतो. श्रोत्यांचा परिचय होतो. जाणते कोण, शिष्ट 
कोण, रसीले कोण, कूड कोण हेंहि कळून त्यांच्या आवडीनिवडी समजतात. 
कारण आपल्या कलेचे प्रदर्शन श्रोत्यांतच ब्हायचें असतें. श्रोता हा घटक 
कलेच्या प्रगतीला कसा पोषक होतो याचा अनुभव घे. श्रोत्यांच्या अभावीं 
गायक गाणार कोणाकरितां ? प्रेक्षक नसले तर नट रंगभूमीवर येणारच 
कशाला ? प्रेक्षक नसले तर चित्रकार आपल्या चित्रांचें प्रदशन एखाद्या 
सार्वजनिक ठिकाणीं मांडीलच कशाला १ एरवी आपल्या चार नातेवाइकांना 
स्नेह्यांना दाखवील, ब देईल ठेवून तीं चित्रे चित्रकार चित्रे मांडून आलिप्त 
राहूं तरी शकतो,- पण गायकाला व नटाला मात्र प्रेक्षकांसमोरच रहावे 
लागते. तूं म्हणशील, रेडियोंत गातांना प्रेक्षक असतात कुठें ! दिसत नसतील, 
वण ते ऐकताहेत आपापले रेडिओ लावून-ही जाणीव फार टोंचत असते, 
याचा अनुभव आहेच तुला. शिवाय नेहमीं प्रेक्षकांसमोर गाणाऱ्या 
कलावंतांना रेडिओवर गाणें प्रत्यक्ष श्रोत्यांच्या अभावीं प्रथम किती जड 
जातें हेंहि तूं अनुभवळें आहेसच. घरीं जशी मेहनत, तयारी होते, तशी 
तिची कसोटी लागण्याची जागा म्हणजेच मैफल आहे ! मग ती कान्फरन्स' 
मध्यें असो, म्यूझिक सर्कलमध्ये असो, गदरिंगमध्ये असो, थिएटरमध्ये 
असो. या कॉन्फरन्समध्ये आपल्याला किती येते, त्याचा दर्जा काय आहे 
हं तुला कळेल. त्यांतल्या उणीवा कळतील. इतरांचे ऐकून तुलनात्मक 
दृष्टीने स्वतःकडे पाहण्याची दृष्टि येईल. अन त्यांचे गुणदोष पाहून मेहनतीच्या 


नव्या वाटा दिसू लागतील. 


जुन्या बुजुगोची रीत 


म्हणूनच जुने बुजुग मुसलमान गवई आपल्या शिष्यांना फिरवीत नेत 
मे आपल्या आधीं आपल्याबरोबर गायला लावीत. म. अबदुल ड 
करीमखां ब फेयाजखां फारच अल्प वयांत मैफलींत गाऊं लागले होते 
अबुल करीम तर बडोद्यास बयाच्या सहाव्याच वर्षी महाराजांसमोर गायले 
असे मी ऐकले , फैयाजखांनीं आपल्या एका लहान शिष्याला ( शाराफतखां 
चारपांच वर्षांपूर्वी येथें मैफलींत गायला लावलें होतें. तूं त्या वेळी _ चा 
कालेजमध्ये गेली होतीस. काय छान गायला तो छोकरा ! तसेंच यि 
१९४९ च्या येथलि संगीत परिषदेमध्ये विलायत हुसेनच्या तरुण मुलाला 
भाच्याला आपल्यामागे साथीला बसविलें होतें. तसेंच पटवर्धनबुबांनींहि नी 
आपल्या मुलाला आणि शिष्याला. था अगदीं ताज्या आठवणी देतां 
म्हणून म्हणतां कीं, तूं हें आमंत्रण स्वीकार, एक काळ असा होता कीं hr 
~ काखेत घेऊन दारोदा री- आमचे गाणें करतां का- म्हणून लाचारीने 
यांच्या संडहस्ट Ge a क अ क 
Tore ` अबदुल करीमखांसाहेन दाराशी 


kk हि 
म्हणून ? गाए * त्याना सांगाल का, अबदुल करीम. २ प ले 
णून : गाणं करणार आहेत त्या.” १ अबदुल करीम' येऊन गेल 


शश , 
जरूर साग खांसाहे मी 
मी सहसा bye नता त्याला ओळखतों. आपली 
क गवयी a म्हणालो a ही र ९ 
आतासुद्धा डोळ्यांसमोर येते दाराशी 
आमंत्रण येतें ह ५,” अन्‌ मला कसेसेच होतें ! पण hs बर 
चल ऊठ, सामान बां! ` आन कॉ नाहीं या घोटाळ्यांत दुं पडली आहेस 
नाकारू नये तसे गध अन्‌ काढ तिकीट ! कषत्रियान युद्धाचे निमंत्रण उ ठ 
' क र ग जस 
ra तस गायकाने मेफलीची संधि सोडू नये. मैफल क 
` त्याच जागीं म. हसूखांना मा ° भफल हीच आपली 


परिषदेचे निमंत्रण आहे. नाचि मरण आलें ! त्यांतून हें सगीत 


वसंतकाकाचीं पत्रे २७ 


ही मुसलमानी वृत्ति हवी 
आमचा कनकय्या नायडू ( आतां कर्नल नायडू ) लहानपणीं शनिवार- 
रविवार एकहि मॅच खेळायचे सोडीत नव्हता. त्याचीं शतके त्याच्या 
बयाच्या पंधराव्या वर्षींच करायला त्यानें सुरुवात केली. मी मॉरिस 
कॉलेजमध्ये नागपूरला इंटरमध्यें होतों, तेव्हां तोहि हिस्लाप कॉलेजमध्ये 
इंटरमध्येच होता. इंटर कित्तीदां तो नापास झाला ! पण किक्रेटकारितां 
कॉलेजने त्याला सोडलें नाहीं. एक मॅच सोडील तर दापथ ! किती प्रकारचें 
बोलिंग तो खेळला तेव्हां- हें त्याचें त्यालाहि आठवणार नाहीं आतां ! अन्‌ 
आमचे भाऊसाहेब भिडे ( एक सुखवस्तु इनामदार. हीच्या आय. सी. एस्‌. 
भिड्यांचे वडील ) शनिवार-रविवारी तर आपला टांगा जोडून क्रिकेटचे सगळे 
सामान घेऊन सगळे जिमखाने हिंडत. “ काव खेळतां का भाऊसाहेब ? 
असें कुणी हटकायचाच उशीर,- तोंच भाऊसाहेब झाडाखाली उभे राहून 
नागपुरी धोतराबर पॅट चढवायचे आणि खेळायला तयार व्हायचे. 
त्यांच्याइतका क्रिकेटवेडा मीं पाहिला नाहीं. त्यांनीं खेळत नाहीं असे म्हटलेले मीं 
ऐकलें नाहीं. ही वृत्ति खेळाइप्रमाणें गायकांतहि पाहिजे,-विरोषतः तुझ्यासारख्या 
रियाजी गायिकेंत. रियाज केला म्हणून मैफल अन्‌ मैफल म्हणून रिवाज असे हैं 
वर्तुळ ( न संपणारें ) आहे. गायकाने केव्हांहि गायची तयारी ठेवली पाहिजे. 
कित्येकदां थोडा घुसाउपणा केला तरी तो क्षम्य आहे या वयांत--आपल्या 
शरद्चा हा गुण मला फार आवडतो. अडलेल्या कुठल्याहि गवयाच्या मागे 
तंबोरा धरण्याची त्याची केव्हांहि तयारी असते. गळा शिवडिवत असतो 
त्याचा ! किती तरी गवयांच्या मागें त्याला तंबोरा धरतांना मीं पाहिलें 
आहे. राग येत असो नसो, चीज माहीत असो नसो, गळा फेकायला 
त्याची तयारी असते. गायक अस्ताईंअंत्रा भरत असतांना हा धड्जपचम 
देऊन रागाचे ' जाणें येणें ? पाहून घेतो. मुखडा पाठ करतो; अन्‌ मग 
आलाप सुरू झाले कीं दारद्‌ झाला सुरू ! त्याचा हा हजरजबाबीपणा पाहून 
मला कित्येकदा असें वाटलें आहे कीं हा या गायकाकडे तालीम घेतो कों 
काय ? गायकाने मागें वळून चूक दाखविली कीं लगेच ती दुरुस्त करून हा 
चालला पुढें. त्याचें सुखदुःखहि नसतें त्याला-- ही मुसलमानी त्ति 
गायकाला हवी ! 


व वसंतकाकाचीं पत्रे 
तंबोऱ्याप्रमाणे स्वतःलाहि सुरेल ठेव ! 
दे म्हणशील, एका मेफलीच्या निमंत्रणाबद्दळ विचारें तर आज 
काकांनी किती सुनावले मला. अग क पत्रांत इतर शिळो प्याच्या गोष्टी 
लिहिण्यापेक्षा हें निमित्त मला बरें मिळाले आज तुला लिहायला. मागील 
पत्रात आवाज तयार करण्यासंबंधी ज्या सूचना वेळोवेळीं केल्या त्या कसोशीने 
र अमलांत आणत आहेस. “' खर्ज भरण्याची व यमनाची मेहनत चाळू 
आहे माझी. पजा जवळच खेळत ऐकत असते अन्‌ तंबोरा सुरू होतांच 
निरनिराळे आवाज काढूं लागते...” हें वाचून फार मोज वाटली पोर 
म ठिपणीं तुला सवाई होणार बरें का ! अन्‌ एका मेफलींत एका गायिकेने 
बेसूर तंबोरा मिळ विलेला ऐकून कधीं न रडणारी ती सारखी रडत होती हं 
वाचूनहि संस्कारांचे नवल वाटलें मला. सुरेल वातावरणांतल्या मुलांना 
अपस्वर कसा सहन होत नाहीं तें पहा तूंच, तूं मात्र तबोऱ्याला अन्‌ स्वतःला 
सुरेल ठेव हां! नाहीं तर तुझ्यावरहि तें शास्त्र उगारील ती ! आई 
“हणून गय करणार नाहीं ! ! हा तिचा एक प्रकारचा दाब तुझ्या मेहनतीवर 
चागला आहे म्हणायचा. तुला लवकरच मी के. बाळकृष्णबुवांनी आवाज 
क ककती र लिहिलेलें वाचायला देणार आहें. माझ्या हातीं तें 
जांवईबुवांना आन रजा लोचा, चि पयार आरी ह या 


तुझा 
वसतकाका 


ह ७ ३ 


चि. सो. कमलाताइस सप्रेम आशीर्वाद. 


तूं संगीत परिषदेचे निमंत्रण स्वीकारलेस, आणि त्या दृष्टीने तेथ 
म्हणायच्या चिजांची निवड करून त्यांचा रियाज सुरू केलास हं अगदी 
उत्तम झालें. फक्त आणखी एकच सूचना करावीशी वाटते, ती इतकीच 
कीं, मीराबाई, कबीर, सूरदास यांचीं तुला मीं कांहीं भजनें दिकविलीं 
आहेत त्यांची उजळणी करून जा. वेळेवर तीं उपयोगी पडतील. कारण 
अश्या परिषदेंतसुद्धां श्रोत्यांकडून तशी सूचना नेहमीं येत असते. त्या वेळां 
आपली तयारी नाहीं असें होऊं नये. म्हणून अनुभवाचा हा इशारा मी 
तुला अगोदरच मुद्दाम देत आहें. आपण कोणत्या प्रसंगी काय गायचे याचे 
तारतम्य गायकाने ठेवलें पाहिजे, तसं कोणत्या समाजांत काय गायचे 
याचेंहि ठेवलें पाहिजे. तुम्हा आमिजात संगीत शिकणाऱ्या तरुण मंडळींत 
त्या संगीताबद्दल्चा अभिमान फारच तीत्र असतो. तो इतका कीं, इतर 
संगीतप्रकारांना तुम्ही त्या अभिमानाच्या नशेत तुच्छ लेखतां. त्या संगीता- 
खेरीज इतर कांहीं सूचना तुम्हांला कोर्णी केल्या तर तुम्ही त्या धिक्कारतां; 
त्यांचा अपमानहि तुम्ही त्या श्रमांत करून जातां, इं योग्य नाहीं. यांत त्या 
व्यक्तीच्या अपमानापेक्षां तुम्ही स्वतःला हास्यास्पद करून घेतां, श्रोत्यांची 
सहानुभूति गमावतां. त्यांना संगीताचा आनंद देण्याची आलेली संधि 
गमावून आपल्या क्षुद्र मनोवृत्तीचं प्रदर्शन करतां. पण तुम्हाला मात्र बाटते 
कीं, आमच्या उच्च संगीताचा केवढा मान आम्हीं आज राखला. त्याच 
तोऱ्यांत तुम्ही असें असभ्य वर्तन करतां. यांत तुमच्या त्या उच्च संगीताचा 
मान मुळींच राखला जात नाहीं. त्याचा मान स्वयंसिद्ध आहे. त्याला 
तुमच्या असल्या खटपटीची जरूर नाहीं. खरें म्हणजे संगीतामध्ये उच्चनीच 


३० वसंतकाकाचीं पत्र 


असा भेद समंजस, रसील्या वृत्तीचे गायक कधींहि करत नाहींत. ते सर्व 
प्रकारच्या संगीताचा आनंद छुटतात. तुम्ही मात्र असे फरक करून आपल्या 
कोत्या मनाचे प्रदर्शन करतां ब त्या स्त्ररानंदाला मुकतां हैं तुमच्या ध्यानीहि 
येत नाहीं. 


प्रत्यक गायनप्रकार अवगत हवा 


अगदीं जुन्या काळच्या गवयांमध्येंहि ( म्हणजे के. बाळकृष्णबुबांचे गुरु 
वासुदेवबुबा जोशी, बाबा दीक्षित वगेरे गवयांमध्यें ) अष्टपय़्ा, भजने 
म्हणण्याची परंपरा होती. बाळकृष्णबुवांना जोशीबुवांनीं प्रथम “ श्रीरामा तू 
तारी ' हे भजनच शिकविले, भोजनाच्या पंक्तीमध्ये शलोक रागदारींत म्हटले 
जात. के. भास्करबुवा, वझेबुवा ' उगिच कां कान्ता 'सारखीं पदे कोणी 
फरमाइश केली तर म्हणत असत--कतब्य म्हणून नव्हे, तर अगदी रंगून ! 
ठमरीसुद्धां गात ते दोघे. बझेबुवांनी तर ठुमरीची खास तालीम स [दिक 
अलीसारख्या अधिकारी ठुमरीगायकाकडून घेतली होती. त्यांनी दिकविलेल्य T 
उमऱ्या त्यांनीं मला म्हणून दाखविल्या आहेत. म. अबदुल करीमखां तर 
ठुमरी ब नाटकांत ली पदे भावनेनें कशीं म्हणायची हे प्रत्यक्ष गाऊन दाखवीत. 
त्यांच्या उगिच कां कान्ता ', * नच सुंदरि !, | सैंया बिन * या रेकॉर्डस्‌ 
उपळब्धहि आहेत. के. भास्करबुवांनीं तर सर मोरोपंत जोशी यांना त्यांच्या 
कन्येच्या विवाहप्रसंगी झालेल्या मेफलींत ' उगिच कां कान्ता ? हें पद अशा 
रंगाने गाऊन दाखविलें कीं, संगीताच्या मेफलीला कधीहि न बसणारे सरः 
साहेब तें पद ऐकतांना तलीन होऊन बसले होते. माझे स्नेही म. मंजीखां 
१९ क्वुपदापासून भावगीतापयेत सव गायनप्रकार गाऊन त्यांचा मजा ळुटत. 
गझल, उमरी ५ नाटकातील पदे तर तेग तच, पण त्यांच्यासारख्या गवयानें 
भावगीते गाऊनहि त्यांतल्या गायनाचे आदर्श निर्माण करावेत हें अजब आहे. 
ण खेरा कलावंत हा असा असतो. त्याचें मन मोठें असतें. ते भेद 

पहात नाहीं. तें स्वरांबरोबरच भावनांचा १ रसाचा आनदहि लुटत 
कोत्या वृत्तीचे कलावंत 3 
शातात म्हणून आपली नापसंती दरददीविण्याकरितां 


वसंतकाकार्ची पत्रे र 


भर मैफलींतून उठून जात असे. त्याच्या दुर्दैवाने खांसाहेबांनीं या नापसंती-ची 
कधींच दखल न घेतल्याने, या गवयालाच खांसाहेबांना “ तुमच्यासारख्या 
गवयाने गझल कां गावें ' असा प्रश्न विचारण्याचा अखेरीस प्रसंग आला. 
तेव्हां खांसाहेबांनीं हंसून त्याला पोटाकडे पाहून उत्तर दिलें, ““ इसके वास्ते 
गाता हूँ.” पण खांसाहेब गझल-ठुमरी इतकी रंगून गात कीं, ते निब्वळ 
पोटाकरितां गात या म्हणण्यावर माझा कांहीं बिश्वास बसला नाहीं. त्यांची 
रसलोलुप वृत्तीच याच्या मुळाशीं होती. त्याशिवाय त्यांच्यासारख्या दरबार- 
गायकाला पोटाकरितां गायची जरूर नसलेले गझल, ठुमरी, दादरे हे 
प्रकार गावेसे कां वाटावेत ? खरें म्हणजे रसील्या वृत्तीचे कलावंत होते ते- 
आपल्या श्रोत्यांशी आपुलकीने वागणारे ! म्हणूनच भिन्नराचि श्रोत्यांप्रमाणें 
आपणहि सर्व प्रकारचें संगीत गाऊन त्याचा आनंद स्वतः घ्यावा व आपल्या 
कद्रदान श्रोत्यांनाहि द्यावा अशी त्यांची मनोधारणा होती. वरील प्र्न 
विचारणारे गवयी बाळकृष्णबुवांच्या परंपरेंतीलच आहेत. 


एकदां (फार जुनी गोष्ट आहे ही.) सुंदराबाईच्या गायनाला हे 
उपस्थित होते. प्रथम एक राग आळविल्यावर आपला खास बाज म्हणून 
एक ठुमरी बाईनीं सुरू केली. तेव्हां सदरहू गवयी ताडकन उठून भर 
मेफलींतून चालते झाले. गायन चाळू असतांना गवयानेंच असें उठून जाणें 
कलावंत लोकांत फार बदूतमीज ( अशिष्ट ) मानलें जातें हें तुला माहीतच 
आहे. बाईना फार वाईट वाटलें हा प्रकार पाहून. कॉफीपानाच्या वेळीं त्या 
मला म्हणाल्या, “ आम्ही इतकं बाईट गातों का, कीं या बुवांनी मध्येंच 
निघून जावं १ '? 

माझ्या शेजारीं बसलेले एक फटकळ ग्रहस्थ म्हणाले, “ अहो बाई, बरं 
झाल ही पीडा गेली ! अशा कूड लोकांना तुमच्या गाण्याचा मजा कुठं 
कळतो ? तुम्ही मजेत गा. आम्ही आहोंत कीं त्याचा आनंद घ्यायला ! 
हे नेहमीं आपला निषेध व्यक्त करायला येतात अझा मैफलीत. तुम्ही काय 
गातां हें त्यांना माहीत नाहीं कीं काय? पण जाणूनबुजून ते निषेध 
करायलाच येतात मुळीं. ..'' अशा वृत्तीच्या लोकांची कींवच केली पाहिजे. 
तुम्ही अश्या हीन वृत्तीपासून अलिप्त राहिलें पाहिजे म्हणूनच तुला एवढ्या 


३२ वसंतकाकाचीं पत्रे 
विस्तारानें मी हें लिहीत आहें. तूं तशी नाहींस म्हणा--- पण न जाणो-- 
सांगितलेले असावे. 

तसेंच कोणत्या समाजांत काय गावें याचें तारतम्य दाखविले पाहिजे, 
मंगळागौरीच्या वेळीं ख्यालठुमरी म्हणू नयेत. त्या वेळीं स्त्री-गीतें, भजर्नेच 
म्हणावीत. तींच त्या मंगल व देविक वातावरणांत शोभतात. अशा वेळीं 
“ नका गडे माझ्याकडे पुनः पुनः पाहूं-- ” असलीं शृंगारिक पदेंहि म्हणू 
नयेत. असें घडलेले मला माहीत आहे म्हणून तर हें लिहीत आहे. एका 
मंगळागौरीला तर एका महाराष्ट्रीय सिनेमा-नटीने ख्याल म्हटलेलाहि मला 
माहीत आहे. तुम्हीं सुशिक्षित मुलींनी असे आचरट प्रकार करू नयेत. 


: सब कुळ थोडा थोडा ' नको 

तुझी खर्ज भरण्याची मेहनत चाळू असून आवाजाला गोळपणा येतो 
आहे असें जांतरईबुवा मला लिहितात. वाचून आनंद झाला. खर्जाच्या 
मेहनतीने ही जिल्हई, गोलपणा येतो असा अनुभवच आहे मुळीं. 
आवाजाचा आणखी एक धर्म आहे. सकाळीं दुपारपेक्षां मंद्र स्वर चांगले, 
सहज लागतात. आणि दुपारीं मध्य व तार स्वर जास्त सहजपणे लागतात. 
हा एक गाण्याचा धर्म ध्यानांत घेण्यासारखा आहे. तुझा असा अनुभव 
आहे कीं निराळा आहे तें मला न विसरतां पुढील पत्रांत कळव. ध्यानांत 
आले नसले तर मेहनत करतांना लक्ष ठेवून कळव. म्हणूनच मंद्रसाधना व 
स्वरांचे पलटे निरनिराळ्या लयींत सहजपणे म्हणण्याचा रियाज करावा 
लागतो. आवाजाला स्पष्टपणे वळण्याची संवय करायला ही कसरत करावीच 
लागते. कोणत्याहि सप्तकांतले स्वर अगदीं सहज, सफाईने, स्वच्छ, दाणेदार 
लावतां आले पाहिजेत, हें ध्येयच ठेवळें पाहिजे तुम्हीं. जादुगार पत्त्याचा 
खेळ करतांना जे चापल्य,- जी सफाई दाखवितो, क्रिकेटमध्ये सहाचा टोला 
मारतांना नायडू जी सफाई दाखवी, तीच तार-सप्तकांतले स्वर लावतांना 
गायकाने दाखविली पाहिजे. केसरबाईना तूं गातांना पाहिळें नाहींस, केवढी हि 
दमश्चासाची तान असो, तार-समकांतले पंचमधैवताबरचें जाणे-येणे असो, 
इतका सहजपर्णे त्यांचा गळा फिरतो कीं, या बाईला कसलेच कष्ट कसे 
बडले नाहीत असे आपल्याला वाटतें. ही सहजता, सफाई मिळविण्याला 


बसंतकाकाचीं पत्रे ३३ 


त्यांनीं केवढी मेहनत केली, आयुष्यभर संगीताशिवाय त्यांनीं दुसरें कांहींच 
केलें नाहीं. तुम्हांला संगीत हवें, नाटकांत काम करायला हवें, समेत माषणः 
करायलाहि हवें ! “ सब कुछ थोडा थोडा › हा तुमचा मामला, तसेच तुमचे 
आचरण ! अशाने का गळा कुठे तयार होणार ? 


हर्लीचे गाणारे-रडे ` 

आमच्यांतील हयात चांगल्या गायकांनासुद्धां वरचे रिषम-गांधार 
लावतांना कोण कष्ट पडतात ! किती जिवाचा आटापिटा करावा लागतो ! 
के. वझेबुवा मला नेहमीं म्हणायचे, “ आमच्या खांसाहेबांच्या चढ्या स्वरांत 
मला गाणें भाग पडे म्हणून माझ्या गाण्यांत कष्ट आले. तेवढे चढे स्वर 
तीतून धरण्यांतच आमची निम्मी ताकद खर्ची पडायची, अन्‌ राहिल्या 
ताकर्दीत मग इतर गोष्टी करायच्या. आतांसारखे लाउडस्पीकर तेव्हां 
नव्हते. तेव्हां सबंध मेफलीला आमचें गाणें ऐकू जाण्याकरितां इतक्या 
ताकदीने गावेच लागे. आम्हांला आमच्या स्वाभाविक स्वराचा गुरु लाभता 
तर इतके कष्ट पडले नसते आम्हांला ! अन्‌ ह्या आटापिटा करण्याच्या 
संबयीहि लागल्या नसत्या. आतां संवयीने ढाल्या स्वरांत गायलो तर 
गाइल्यासार खेंच वाटत नाहीं. डांस गुणगुणून गेला असँ वाटतें. ' 

“ घण तुमचं कसदार गाणं, बुवासाहेब, आतांच्या लोकांत नाहीं.” 

“ तं खरंच. आतां गाण्याचे स्वरद्दि उतरले अन्‌ कसहि गेला. पट्ट्या 
उतरीनात कां, पण कस कां जावा? घग्गे खुदाबक्ष, फैयाजखां ढाल्या 
स्वरांत गात म्हणून त्यांच्या गाण्यांत कस नव्हता कीं काय? '' 

। फेय्याजखांनीं स्वर लावतांच हॉल भरून गेला असे वाटे, पण, 
घग्गे - खुदाबक्ष कोण ? ? 

ते ना? फैयाजचे पणजोबा - आमच्याच ग्वालेर परंपरेतील. 
हद्दूइसूखांचे आजोबा नथ्थन पीरबक्ष -- त्यांचे झागीर्द्‌+ बर आवाज चढेना 
तेव्हां त्यांनीं खर्ज मंदर तयार केला. मलोहाकेदार - दरबारीसारखे राग 
काय भरदार गायचे ते ! पण रडत बसले नाहींत. आतांचे गाणारे सिंचे 
रडे ! तंबोऱ्याचे बाहेर आवाज फुटत नाहीं. अन्‌ म्हणे गवई - तानके 
कसान ! आतांचे पुरुष झाले आहेत बायका-- 


च . प क ३ 


४ वसतकाकार्ची पत्रे 
मी हसायला लागलों तेव्हां त्या काळच्या झोराबाई, बावलीबाईसारख्या 
बाया कशा मर्दासारख्या गात असत याचें वर्णन क॑रूं लागले. सांगेन त्या 
गोष्टी तुला. पुण्यांत असूनसुद्धा तुझा अन हलिया परिचय झाला 
नाहीं बघ ! मी येथें नव्हतो ग ! नाहीं तर तुला घेऊन गेलों असतों. आनंद 
झाला असता त्यांना तुझें गाणें ऐकून ! रेडियोचे बुखारीसाहेब येतांच प्रथम 
मुंबईहून बुवांना येऊन भेट्न गेले- हें कलावंताबद्दळचे प्रेम ! निष्ठा ! असो. 
पत्र फारच लांबले. तयारी कशी होत आहे तें कळव. अन्‌ आमची ती 
नात काय करते? 


पुणे तुज्ञा 
वसतकाका 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीवांद. 


आमच्याकडे पूर्वी गळा तयार करण्याची तरकीब गायकांना आजिबात 
माहीतच नव्हती असं मानण्याचे कारण नाहीं. त्यांनीं त्याचें एखार्दे 
: शास्त्र ? तयार केलें नसेल,-पण गळा तयार केल्याखेरीज आपलें गाणें 
एवढ्या मोठ्या दरबारांत, नाहीं तर मोठ्या मेफलींत आपल्या अन्नदात्यांना 
अगर श्रोत्यांना ऐकूच येणार नाहीं, परिणामकारक होणार नाहीं, हैं त्यांना 
माहीत होतें. म्हणून तर पहांटेस उठून खर्ज भरणे, पलटे घोटे या गळा 
तयार करण्याच्या मेहनतीच्या बाबींकडे ते काळजीपूर्वक लक्ष देत असत. 
त्यांचे आश्रयदाते मुख्यतः संस्थानिक, राजे-महाराजे, सरदार लोक, जमीन- 
दार अशांपैकींच असत. त्यांना आणि त्यांच्या शिष्यांना खाण्यापिण्याची 
ददात पडूं नये म्हणून हे आश्रयदाते त्यांना महिन्यास बाराबाराशें रुपये 
तनखा देत असत. ४/०८९ G५।१७८९ ही गोष्ट त्यांना माहीत होती. 
घग्गे खुदाबक्षांप्रमाणें हद्दूखांची गमकाची तान इतकी जोरदार निघे कीं 
( त्या ) त्यांच्या माऱ्याने घोडे आपलीं बंधने तोडून पळून गेल्याचे त्यांच्या 
बाबतीत सांगितलें जातें. तें खरें असावें. कारण मीं बझ्ेबुवांच्या तानांचा 
गडगडाट त्यांच्या उमेदींत जो ऐकला आहे त्यावरून इदूदूखांची ही गोष्ट 
मला शक्य वाटते. 


दैवी नव्हे, माणसांचेच आवाज 

त्या काळांत बहुतेक गायक चढ्या स्वरांत गात असत- म्हणजे हार्मो- 
नियमची पांढरी पांच, काळी चार हे त्या काळचे सर्वसामान्यपणे गाण्याचे 
पुरुषांचे बायकांप्रमाणें स्वर असत. आणि खुल्या गळ्यारने आकारांत गाण्याचा 
परिपाठहि असे. त्यामुळें ( आणि तेव्हां मायक्रोफोनहि नसल्यामुळें ) त्यांचें 


३६ वसतकाकाची पत्रे 
गाणें श्रोत्यांच्या कानांत घुमत असे. तें आठ आठ दिवस कानांत घुमत 
असे इतकें तें जोरकस व परिणामकारक असे. '*हू करून हुंकारयुक्त 
तान सुरू केल्यावर त्या तानेच्या झोतामुळे समोर ठेवलेल्या डिटमारच्या 
बत््याहि विझलेल्याच्या हकीकती मीं ऐकल्या आहेत. केशवची तान तर 
रंगभूमीवरून आपल्याकडे हवा कापीत येते आहे असा माझा नेहमीचा 
अनुभव होता. या अतिरंजित गप्पा नाहींत, विख्यात अमेरिकन नीग्रो 
गायक पॉल रोब्सन याची ' शोब्रोट ', 'सेण्डस ऑफ दि रिव्हर ? या 
चित्रपटांदून आलेली गाणीं जर तूं ऐकली असतीस तर त्यामुळें सबंध 
चित्रपटण्ह त्या आवाजामुळे कसें दणाणून जात असे हा अनुभव तूं प्रत्यक्ष 
घेऊन घग्गे खुदाबक्षांचा खजमंदर कसा असावा याची कल्पना तुळा आली 
असती. भाऊराव कोल्हटकरांच्या आवाजाचें वर्णन टेंब्यांच्या “ माझा 
संगीत-व्यासंग ' या पुस्तकांत तूं जरूर वाच. हे आवाज माणसांचेच होते- 
देवी नव्हते. माणसांनीच ते मेहनतीने तयार केले होते. अजूनहि 
श्री. ओंकारनाथ ठाकूरांचा आवाज तुला माझ्या म्हणण्याचे प्रत्यंतर देईल. 
कम्युनिस्ट कलापथकांतील अमरशेख या गायकाचा आवाज तशापैकींच 


आहे. 
गुरु-बदले शिष्य 


हे आवाज ऐकले-आणि हल्लींच्या तरुण पिढींतील बहुतेकांचे आवाज 
ऐकले म्हणजे लाजेने मान खालीं होते. त्यांना मर्दासारखें खणखणीत 
आवाजांत दमदार गावें अशी इर्षाच नाहीं, बेंबीच्या देठापासून आवाज 
लावण्याची मेहनत त्यांनीं केलीच नाहीं,---करावीशी वाटतहि नाहीं त्यांना ! 
मायक्रोफोनमुळें ती उणीव भरून निघते आहे, मग कशाला एवढे कष्ट 
करा--पहांटे उठा, खजं भरा, पलटे घोटा ! कसदार गा !! म्हणूनच 
बझेबुवा म्हणतात काँ, हीचे पुरुष बायका झाले आहेत , तें खोटें आहे का! 
नुसत्या गळ्याचे गाणें ह्लीं ऐकूं येते, गळ्याच्या खालच्या छाती, पोट 
इत्यादि भागांचे स्नायू उपयोगांत आणून आपल्या गाण्यांत कस आणणे 
इ जणू कोणाला माहीतच नाहीं. आकार नाही » कारण तोंड उघडून हे 
गातच नाहीत. दमश्वास पलट्यांच्या मेहनतीने वाढविला नसल्यानें अस्ताईचे 


वसंतकाकाचीं पत्रे ३७ 


दहा तुकडे पडतात. असें तुकड्यारचें गाणें असल्याने अस्ताई-अंत्रा भरणें ही 
गोष्ट नाहींशीच झाली आहे. कसाबसा तो म्हणून, तानेवर केव्हां येईन 
एकदां, असे या गायकांना होतें. एखाद्या उस्तादानें अस्ताई-अंत्रा बदलण्याचा 
हट्ट धरला तर ' हैं जुन झाले आतां ' म्हणून हे गायक गुरूच बदलून 
त्यांच्या तानबाजीला उत्तेजन देणारा त्यांच्यापेक्षां जरा वयाने मोठा गुरु 
गांठतात--तिथूनहि हे निघून दुसरीकडे जाऊन ' चिजा घेतात हो, 
कारण गायकीची यांना जरूरच नसते. ती जन्मतःच त्यांना पोंचलेली असते. 
असे “ गुरु-बदले शिष्य ? महाराष्ट्रांत हल्लो फार ब्रोकाळले आहेत. पहांटे ब 
सकाळीं खजे व पलटे यांची मेहनत करण्याऐवजीं तो वेळ हे पान जमविषण्यांत 
खच करतात, मग स्नानारिवाय आपलें खुषमस्कप्यांचें मंडळ घेऊन घरा- 
बाहेर पडून, संगीताची चर्चा करीत, रस्त्यावरील पानाच्या दुकानावर 
वारंवार बार भरीत, अशाच दुसऱ्या गायकाकडे फड जमवितात. मग 
संगीताची नुसती चर्चा, नकला, बालिश कोट्या केल्यावर हा फड उठून 
दुसरीकडे जमतो. 
होल्डऑल बांधलेला सारखा ! 

मेहनतीच्या सगळ्या वेळा अझाप्रमाणे फुकट घालविल्यावर आवाज 
तयार करणें, मेहनत, रियाज, या गोष्टीला यांना वेळ शिल्लक कोठून 
उरणार ? यांची मेफल म्हणजेच यांची मेहनत ! तिचे स्वरूपहि तसेंच असतें ! 
कारण तेथे त्याचे * तयार ? ( 1९ ) गाणें कधींच ऐकायला मिळायचें 
नाहीं. आवाज जमणे, राग, चिजा, ताल यांचे सर्व प्रयोग तेथे चालतात. 
माझ्यासारखा एखादा श्रोता आशेने ऐकायला गेला तर हे म्हणतील, ** काय 
हो, सारखीं जाग्रणें, प्रवास मागें लागला आहे बघा. . .आतांच अलाहाबादे- 
हून आलों. होल्डऑल बांधलेला आहे सारखा. लोक सोडत नाहींत 
अगदीं...” माझ्या मनांत येते, ही लोकप्रियता टिकवायची असेल तर 
वघोतून निदान दोन महिने तरी घरीं बसून यांनी खूप रियाज करावा. 
नवीन राग, नवीन ढंगाच्या चिजा कंठगत कराव्यात. म्हणजे हा मेफलीं- 
तला रियाज वांचून तेथें पक्कें गाणें तरी ऐकायला मिळेल. “' बाकी तुम्हांला 
आमचें गाणें काय पसंत पड़ायचें म्हणा ! तुम्ही राहिमतखां, भास्करबुवांना 


३८ वसंतकाकाची पत्र 
आशेने च | 

| >? हृं माझ्या आदोने जाण्याचे फोडणीसह उत्तर ! आहे कीं नाहीं! 

क हे लोक कधींच आत्मशोधन करीत नसतील का? कधींच 

स्वतःच्या मनाची झडती घेत नसतील का £ मला असें उत्तर देऊन यांना 


काय मिळालें ! 
जुन्या गायकांची मेहनतीची कल्पना 


पूर्वीचे गायक मेहनत झाली नाहीं तर अन्नाला शिवत नसत. मेहनती- 
करितां बदाम, पिस्ते, दूध, रबडी, जिळबीचा खुराक सेबीत; पण आधीं 
मेहनत आणि मग खुराक ! बडे गुलाम अलीच्या वडिलांनी व चुलत्यांनीं 
तर लग्नाकरितां जमलेले तूप, साखर, रवा, बदाम, पिस्ते, अक्रोड, खिस- 
मिस हें सामान पाहून “ या सामानावर आणखी सहा महिने खूप मेहनत 
होईल ' म्हणून ठरलेलीं लग्ने सहा महिने लांबणीवर टाकलीं ! त्यांचे चुलते 
कालेखां तर मरेपयेत तासन्‌ तास मेहनत करीत असत. ती ऐकायला 
भास्करबुवा आपले शिष्य घेऊन नळबाजाराजवळील त्यांच्या राहण्याच्या 
खोलीवर मुद्दाम जाऊन तेथें बाहेर ती तासभर त्यांना ऐकवीत होते. थिरकवा 
भजूनहि दिवसाभरांत आपली तबल्यावरील आठ तासांची मेहनत करतात. 


माणसाच्या आवाजाला दिव्यत्व देणारी मेहनत 


एकदां म्हेसूरहून परत येत असतां तेथील एका अधिकाऱ्याने म. नथ्थनखांचें 
गाणें केलें. बरोबर शिष्य भास्करबुवा होते. रात्रभर सुंदर गाणें झाल्यावर 
त्या अधिकाऱ्याने बिदागी म्हणून दहा रुपयांची नोट खांसाहेबांच्या हातावर 
ठेवितांच खांसाहेबांनीं आनंदाने ती खिद्यांत टाकली. तेव्हां बुवा त्यांच्यावर 
चिडले. “ रात्रभर गाऊन दहा रुपड्या तुमच्या हातावर देऊन छान इज्जत 
केली खांसाहेब आपली त्यानें ! फेकून द्या ती नोट Fe 


“ अरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिये. दो दिन रेलमें मेहनत हुई नहीं, 
वह्‌ लक खूब हुई- और ऊपर दस रुपिये भी मिल गये ! क्या कुछ बुरा 
हुआ - ही मेहनतीची कल्पना कुणीकडे, अन्‌ आमच्या या तरुण 
गायकांची मेफल म्हणजेच मेहनत ही कल्पना कुणीकडे ! 


बसंतकाकाचीं पत्रे ३९ 


सचाई गंधवीचा आदरे 

येथील देशपांडे वैद्यांनी रामभाऊ कुंदगोळकरांच्या मेहनतीचे वर्णन 
केलें, तें तुला मुद्दाम सांगतों. “ आम्हां महाराष्ट्रीयांत अजून मेहनत ही 
चीज काय आहे याची पुरी जाणीव नाही. मुसलमान गवई * अहो येतां 
जातां उठत बसतां...? अशा जागेपर्णीच्या सर्वे अवस्थेत सतत आपल्या 
ब्यासंगांत रंगून गेलेले पाहिले म्हणजे आमच्यांतील तयार म्हणविणाऱ्या 
गवयांची मेहनत महणजे होशी झोकिनांच्या गाण्याचा व्यासंग एवढाचं 
त्याचा अर्थ वाटतो ! रामभाऊंनीं मेहनतीचा आदर्श मुसलमान गायक ठेवले. 
निदान आठ धटे तरी स्वतःची मेहनत झाली नाहीं असा त्यांचा दिवस 
गेला नाहीं. गोड ब हलक्या गळ्याला मेहनत कमी करावी लागते असा एक 
गैरसमज कांहीं लोकांत असल्याचें दिसते. वरवरचे तान-पलटे व कांहीं हलक्या 
नाजुक जागा यांवर काम भागविणाऱ्या गवयांचेबाबत हें खरेंहि असेल. 
त्यांची महत्त्वाकांक्षाहि तेवढीच आणि त्यांचे श्रोतेहि त्याच अपेक्षेचे. पण 
वजनदार व भरदार गाणें यायला इवे असेल तर गोड़ आवाजहि चांगलाच 
घासला गेला पाहिजे. पण मूळचा गोड नसलेला आवाज मेहनतीने 
कमावल्यावर गातांना जी एक गोडी येते तिची कल्पना केवळ नाजुक 
आवाजाच्या गोडीवर लुब्ध असणाऱ्यांना येणार नाहीं. गोड आवाजाला 
मेहनतीची जर जोड असेल तर ती कोणालाहि मोह पाडील. पण दुर्दैव,-गोड 
आवाजाचीं मुळें मेहनत करीत नाहींत ! रामभाऊंची आवाजी मूळांत गोड 
नाहीं. गळाहि थोडा बोजडच, पण तो गायकीला योग्य करण्यासाठीच 
इतका पिसला,-ती गायकी आली, आणि आवाजालाहि गोडवा आला. 
आवाज फुटल्यावर, खांसाहेब त्यांना पहांटे उठवून दोन तास त्यांचेकडून 
खर्ज भरवून घेत. तरी स्वराला लागणें कठिण जाई. अतिप्रयास पडत. 
अत्यंत परिश्रमाने तोंड जास्त ताणूनहि स्वर लागल्याशिवाय खांसाहेबांनी 
रामभाऊना सोडलें नाही, व स्वर लागेतो मेहनतीचा पिच्छा रामभाऊंनी 
सोडला नाहीं. सोलापूरला असतांना पहांटेपासून तों खानावळींत जेवायला 
जाण्याचे वेळेपर्यत त्यांची मेहनत चालूच असायची. जेवून येण्यांत काय वेळ 
जाईल तेवढाच ! पुन्हां मेहनतीला सुरुवात ती रात्रीं जेवणाचे वेळेपर्यंत. 
दिवसाची त्यांची मेहनत तर खांसाहेबांच्या देखरेखीखालींच बरीचशी 


क वसतकाकार्ची पंजरे 


व्हायची. नव्हे, त्यांचेबरोबर बहुधा खांसाहेब पण मेहनत करायला बसत, 


ब ती चालू असतांनाच मधून त्यांना स्वर सांगून ते घोकण्यास सांगत, 


अन्या तऱ्हेने प्रत्यक्ष गुरूसनिध त्यांच्या मेहनतीबरोबर मेहनत करण्याचे, 
इतर कोणाला फारसें न लामलेलें भाग्य रामभाऊंना लाभले, रामभाऊंनी 
या काळांत रोज बारा बारा घेटे तरी भेहनस केलीच म्हणायला हरकत 
नाहीं. मेहनतीने बोजड आवाज सुधारला. रामभाऊंमीं मेहनतीने खडक 
फोडले म्हणायला हरकत नाही, 


सकाळच्या मेहनतीचे महत्त्व 


मूळांवून थोडा थोडा संक्षिप्त करून तुला हा उतारा मुद्दाम देत आहे, 
आवाज वळण्यास, मुलायम करण्याकरितां त्यांनीं खूपच मेहनत केली. खज, 
पलटे हे गळा तयार करण्यास कसे उपयोगी पडतात याचं हैं उदाइरण 
अहे. एखादा फिझिकल कर्ल्चारिस्ट आपलें शरीर रेखीव करण्याकरितां 
जसा शरीरांतील सब स्नायूंना ब्यायाम देतो, तसेच गळा, छाती ब पोट 
या भागांच्या स्नायूंना गातांना उपयोगांत आणून आवाज रेखीव, सहज 
वळेल इतका मुलायम ( £1५८०४ ) करण्याकरितां, भरदार, कसदार स्वर 
लागतील इतका दमश्वास पैदा करण्याकरितां या सकाळच्या मेहनतीचे एवढे 


महत्त्व आहे. पुढील पत्रांत तुळा आणखी माहिती देईन, पत्राची मयादा 
संपली, कारण नोटपेपरच संपला, 


तुझा 
वसतकाका 


चि. सो, कमलाताइईस सप्रेम आरीर्वाद. 


तुझें पत्र येऊन बरेच दिवस झाले. परतु तुळा कबूल केलें होतें काँ, 
स्वरसाधना करण्यासंबंधींची के. बाळकुषणबुबा इचलकरंजीकरांनी आपल्या 
: दपण ' नामक संगीतविषयक मासिकांत दिलेली माहिती तुला देईन 
म्हणून. ते अंक मला बुबांचे नातू रामभाऊ यांचेकडून आणण्यास उशीर 
झाला. या खेपेला तुला ती माहिती अगदीं द्यायचीच असें निश्चित केळे 
असल्याने, तुझ्या पत्राला उत्तर देण्यास उदश्ीर होत आहे. पुध्कळांची 
अशी चुकीची पण इढ समजूत आहे कीं, संगीतावरील पहिलें मासिक 
पलुस्करांनींच काढलें. पण त्यांच्याहि पूर्वी इ. स, १८८३ मध्ये बाळकृष्णबुवा 
व त्यांचे सतारिये स्नेही विश्वनाथ रामचंद्र काळे यांनीं मुंबई येथें * दर्पण ? 
नांवाचे मासेक सुरू केळे होते. ते जगदीश्वर छापखान्यांत छापले जात 
असे. किंमत २।। रुपये असें वर छापलं असून इक्क लेखकाकडे रास्वून 
ठेवले आहेत, असेहि स्पष्ट छापलं आहे. त्याखेरीज पूना गायन समाजानेहि 
एक मासिक सुरू केले असावे, अशी माहिती मिळते. ती मी मिळवीत 
आहें. नक्की कळल्यावर तुला कळबीनच. संगीताविषयींची आपल्याला 
बारीक-सारीक माहिती ठाऊक असण्याची होस- नव्हे, आग्रह- तुम्ही तरुण 
गायक-गायिकांनीं धरला पाहिजे. हा इतिहास आपण आपल्याजवळ 
बिनचूक लिहून ठेवला पाहिजे. तो चाळू ब पुढील पिढीस यामुळेच वाचायला 
मिळतो; व पूर्वसूरींनी संगीतात काय काय नवीन कार्य केलं, शोध लावले, 
नवीन ज्ञानाची, रागराभिण्यांची, चिजांची, ताळांची भर घातली, ही 
माहिती लिहिल्याने कायम होते- छापली जाते; इतिहास म्हणून स्थिर होऊन 
पुढील पिढीस मार्गदर्शक होते. 


४२ वसंतकाकाचीं पत्र 


कलेबद्दलचे सामाजिक ऋण 


हें कलेबद्दलचें सामाजिक कण आहे. तें कलोपासकाने फेडायचे असते. 
आपल्याकडील कलासेवक या कणाविषयीं अनास्थाच दाखवितात. त्याचें 
महत्त्व त्यांच्या गांवींहि नसतें. त्याच्या उलट पाश्रिमात्यांकडे पाहिलें तर 
त्यांना या कर्तव्याची तीन्न जाणीव आहे असें दिसते. ते आपल्याकडील 
कलेचा, कलावंतांचा इतिहास लिहून ठेवतात. त्यांचीं काव्ये, त्यांनीं र 
लिहून ठेवलेल्या संगीताच्या वह्या जतन करून म्यूझियममध्ये ठेवतात. पॅरिस- 
मध्ये इटलीमधील कलाकाराने तयार केलेलं एक उत्तम व्हायोलिन एका 
ठराविऊ उष्णातामान असलेल्या खोलींत ठेवलं असून तें वाजविण्यास एक 
गिनी फीहि ठेवली आहे; व जगांतील व्हायोलिन-वादक तेवब्याकरितां मुद्दाम 
पंरिसची यात्रा करतात. त्यांची ही होस, तो आग्रह, ती आस्था पाहून 
आम्हांला आमच्या अनास्थेची चीडच येते. म्हणून तुला ही गोष्ट मुद्दाम 
कळवीत आहे. निदान तूं तरी या दोषाला बळी पडू नयेस. आपल्याकडीळ 
संगीताचा इतिहास या अनास्थमुळेच अत्यंत त्रुटित स्वरूपांत वाचायला 
मिळतो. त्याचीहि आपल्याला लाज नाहीं. हा इतिहास कोणीं मिळविण्याचा 
प्रयत्न केला तर त्यालाच नावें ठेवतील. पं. भातखंड्यांना संगीत समज- 
णा यांनीह या बाबतींत नांवें ठेवली आहेत. आज तें कार्य प्रो. देवधर 
सगीतकला|"हार ' या मासिकाद्वारे करीत आहेत; व गेल्या तीन वर्षात 
त्यांनीं केवढे मोलाचें व भरीव सवांगीण कार्य केळें आहे हैं तूं पाहतेसच ! 
वृद्धा अशी माहिती, चिजा-स्वरालापांसह लिहून ठेव. ती बरोबर आहे 
का याचा इतरांना विचारुन शोध घेऊन ती निश्चित कर. हें कार्य सततचे 
आहे. आपल्याकडील कलावंतांनी, शास्त्रकारांनी ही माहिती लिहून 
“न नाचा आग्रह धरला असता तर आपल्या संगीताचा केवढा इतिहास 
= लब्ध झाला असता. झालें तें झालें ! निदान आपण तरी आपापले कार्य 


नीट करूं या म्हणूनच बुवा ; 
= > या. म्हणूनच बुवांनी आपल्या “ दर्पणां 'त प्रसिद्ध केलेली ही 
माहिती तुला देत आहें. Fe 


. वगाचा 1 शाळत त्या काळचे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ व्यासंगी सर रामकृष्ण 
डारकर, तेलंग यांसारखी माणसें संगीत शिकण्यास जात असत हेंहि 


वस॒ंतकाकाचीं पत्रे ३ 


जातां जातां सांगतों. बुवांच्याप्रमाणे बडोद्यास पे. मोलाबक्ष हे भास्करबुवांचे 
गुरु फेजमहंमदखां यांचे समकालीन गवई बडोर्दे सरकारचे आशिवरून संगीता- 
वर पुस्तकं लिहून प्रसिद्ध करीत अशीहि माहिती मिळते. सुमारें ७० 
वर्षापूर्वी हें कार्य सुरू झालें होतें हें पाहिलें म्हणजे आम्हीच हें करतो असा 
वृथा अभिमान बाळगण्याचे कारण नाही, असे मला वाटतें. त्यांनी सुरू 
केलेले कार्यच आम्हीं पुढें चाळू ठेवलें असेच मानलें पाहिजे. 


आवाज साफ लागावा यासाठी 


बुवा ८१ व्या पानावर लिहितात : “ स्वरञुद्धि म्हणजे कंठ निर्दोष होऊन 
आवाज साफ लागावा अशाकरितां मेहनत करण्याची रीति. समस्वरांत 
षड्ज, मध्यम, पंचम या तीन स्वरांस ' स्वरित ' “हणतात, गंधार ब निषाद 
या दोन स्वरांस “ उदात्त ? म्हणतात, व रिखम घेवत या दोन स्वरांस 
६ अनुदात्त › म्हणतात. स्वर शुद्ध होण्याची मेहनत अशी केली पाहिजे कीं, 
तं्ोप्याबरोबर जो आपण षड्ज स्वर धरितो तो षडज स्वर आणि दुपटीचा 
षड्ज स्वर असे दोन स्वर म्हणायचे ते असे-- आपली नाडी ज्या मानाने 
उडते म्हणजे हालते त्यास एक मात्रा म्हणावी असे मागे लिहिल आहे. त्या 
मानाने प्रथम प्रथम एकेक स्बर दीघं ठेवून म्हणत जावा, पुढें त्या स्वराची 
ल्य वाढवीत जावें-- म्हणजे स्वर लवकर लवकर म्हणत जावे. परंतु जे वर 
दोन षड्ज स्वर सांगितले आहेत ते सा रे असे स्वर आहेत ( मूळ षड्ज 
व दुपटीचा ) त्या ठिकाणीं सारे असें न म्हणतां “आ आ अशा 
ध्वनीनें ते दोन्ही स्वर म्हणायचे ते ६४ वेळ म्हणावे. नंतर ख्जांचे (मंद्र ) 
सप्तकांतील निषाद म्हणजे तंबोऱ्याचा जो षडज त्याच्या खालचा म्हणजे 
उतरत्या आवाजाकडचा निषाद व पहिल्या ( मध्य) सप्तकांतील निधाद असे 
दोन निषाद स्वर वर लिहिल्याप्रमाणे ६४ वेळां म्हणावे--हेहि आकाराचे 
“वनीनें म्हणावे. अझा रीतीनें खालीं उतरत मंद्र षड्जापयंत जाऊन असे 
दुहेरी स्वर ६४ वेळां म्हणावे. हें झाल्यावर हेच स्वर पुनः वरील क्रमाने 
३२ वेळां, नंतर सोळा वेळां, नंतर आठ, चार व दोन वेळां म्हणावे. या- 
प्रमाणें स्वरांची मेहनत करावी. नंतर पहिल्या ( मध्य ) सप्तकांतील गंधार व 
निषाद, रिखम व धेवत अशा दोन दोन स्वरांची मेहनत करावी. त्यानंतर 


४४ वसंतकाकाची पज 


धड्ज, मध्यम, पंचम या स्वरांची मेहनत करावी--अर्थात्‌ आकाराने--. 
स्वरांची नांवें घेऊन नव्हे. नतर जलद लयींत आकाराने वरीलप्रमाणे जोडीने 
६४ वेळां म्हणावें. जलद म्हणण्याची शक्ति जशी आपली वाढेल तशी 
वाढबावी-- अशा प्रकाराने सवे स्वरांची मेहनत करावी. 


सकाळची मेहनत 


ही मेहनत प्रातःकाळी व सायंकाळी अशी दोन वेळ करावी. त्यांत 
प्रातःकाळी जी मेहनत करायची त्या वेळेस सर्वे स्वर कोमल ठेवून करावी, 
आणि सायंकाळी मध्यम कोमल ठेवून बाकी सर्व स्वर तीत्र ठेवून करावी, 
नतर मध्यम तीब्र ठेवून करावी, या मेहनतीपासून आवाज कधींहि बिघडणार 
नाही. परतु हा अनुभव घेतल्यावांचून समजायचे नाहीं. कारण अशी 
मेहनत करण्याची वहिवाट आपलेकडे म्हणजे दाक्षिण व उत्तर हिंदुस्थान 
यांत नाहीं अस दिसतें. परंतु यापासून आवाज सदोदित साफ राहतो. 
आणि मुख्य गोष्ट अशी आहे कीं गाणारांचा आवाज साफ राहण्यास त्यांनीं 
फार जपले पाहिजे. कोणताहि अंमल करणें या कामांत उपयोगी नाहीं, 
आणि स्त्रीसंग फार उपयोगी नाहीं. कदाचित्‌ एखाद्या मनुष्याचा आवाज 
या कारणांनी बिघडला नाहीं तरी हैं उदाहरण आपणांस सबादीं सवीस 
लागू करतां येणार नाहीं. परंतु ही गोष्ट आतांचे वहिवाटीस कांहीं लोकांस 
विरुद्ध वाटेल. पण जी खरी गोष्ट ओळीस आली ती येथें लिहिणे भाग 
पडलें. हें मेहनतीचे साधन तंजावरचे रामय्या म्ह णून महान्‌ विद्वान होते 
त्यांनी शिष्य बळवंतराव निढळकर यांस सांगितलें, तें आम्हीं माहिती करून 
घे ऊन येथें लिहिलें आहे. गाणें शिकणाराने प्रथम प्रातः उठून 
खजातील स्वर धरावे ते असे कीं आपला आवाज जितका खालीं उतरत्या 
आवाजाकडे पोचेल तितका नेऊन त्या ठिकाणीं सूर धरीत रहावें, तें 
असे.--आपल्या श्वासाच्या दमानें जेवढा वेळ तो ख्जातील स्वर धरवेल 
तेवढा वेळ धरून पुन्हा दम घेऊन म्हणजे श्वास घेऊन पुन्हां तोच स्वर 
धरावा आणि तोच स्वर खजौतील षड्ज ठेवावा. अशी निदान एक कलाक 


( तास ) मेहनत करून पुढें सप्तस्वरांची मेहनत करावी. नंतर पहिल्या 
सप्तकातील ( मध्य ) स्वर म्हणावे. 


वसंतकाकाचीं पत्रें 


चिजांची पोपटपंची 


ही गाणे शिकणे म्हणजे चिजा दिकणें अशी बहुतेक लोकांची समजूत 
झाली आहे. सप्तस्वर आठ दिवस शिकले कीं लागलीच चिजा शिकण्यास 
प्रारंभ होतो. यामुळे यावत्‌ जन्मपर्येत सर्व स्वरांचे ज्ञान होत नाहीं. मग 
त्या चिजांत त्यांची जास्ती कल्पना चाळून विद्वत्ता वाढण्याचा संभवहि नाहीं, 
आणि गाणें शिकणारा चांगला कीं वाईट याची परीक्षा काय पाहणें ती ही 
कीं, दोनतीन महिन्यांत किती चिजा वस्तादांनी सांगितल्या हें अनुमान 
पाहिले, मग त्या चिजांत काय सूर आहेत हैं त्यांस कशावरून समजणार ? 
हल्लींच्या काळांत बहुतकरून वेश्या गाणें शिकणाऱ्या फार असतात, परंतु 
त्या शंभरांत एकीलादेखील खरें ज्ञान असण्याचे कठीण आहे. पोपट पढ- 
विल्याप्रमा त्या गात असतात. मग त्यांची कल्पना चालेल तरी कोठून ? 
दुसरं, गाण शिकविणारे बहुतकरून महान्‌ कपटी असतात; परंतु या कपटा- 
पासून आपल्याला किती दोष आहे हें त्यांसहि ठाऊक नसते. त्यांत इतका 
दोष आहे कीं, रिकणारापासून जर कपटाने द्रब्य घेतळें तर अन्य जन्मीं 
त्याची चाकरी करावी लागते, ब एक जन्म पिंगळा म्हणून पक्षी असतो 
त्याचा घ्यावा लागतो. हे दोष मनांत आणून दिकविणाराने कधींहि क कपट 
ठेवूं नये, हें वाद्यें दिकविणाऱ्यानेंसुद्धां मनांत आणलें पाहिजे.” ( संगीत- 
दर्षण, भाग १ ला. ) 


बरीळ मजकूर तूं लक्षपूर्वक वाच आणि मेहनत करतांना त्यांतील 
सूचनांचा जरूर उपयोग करून अनुभव घे. हुकमी स्वर लागायला हा रियाज 
उपयोगी ठरावा. पुढील पत्री आणखी उपयुक्त माहिती देईन- 


तुझा 


बसतकाका 


चि. सो. कमलास सप्रेम आल्लीर्बाद. 


मागील पत्रांतील स्वरशुद्धीसंबंधाचा उतारा वाचतांना तुला जद्ी 
्रक्रियेसंबथी माहिती मिळाली तशी कपटीपणानें शिष्यापासून द्रव्य घेतलें 
तर पिंगळा पक्ष्याचा जन्म ध्यावा लागतो ही दिक्षा वाचून तुला हंसुहि 
आं असेल. त्या काळच्या नेतिक व धार्मिक समजुती ध्यानांत घेऊनच या 
शिक्षेचा अर्थ घ्यायचा असतो. आजच्या दष्टीनेहि अश्शी कृति अनैतिकच 
ठरेल. पण तिला शिक्षा मात्र कसलीहि राहिली नाहीं. फार झालें तर 
शिष्य अशा गुरूविरुद्ध मनांतच्या मनांत जळफळतो- किंवा बाहेर त्याची 
निंदा करतो इतकेंच. पण फसविल्याचा खटला कोणा गवयावर दिष्याने 
भरल्याचे माझ्या ऐकिवांत नाहीं. ते असो. स्वर शुद्धि करीत असतांना 
त्या वेळीं चित्ताची एकाग्रता करणें अत्यंत आवस्यक असते. ही एकाग्रता 
संबयीनें व रोजच्या अभ्यासाने साध्य होते. त्याकरतांच पूर्वीच्या काळीं 
ही मेहनत कलावंत मंडळी तळघरांत बसून करीत असे. हेतु चित्ताची 
एकाग्रता व्हावी एवढाच. ती मात्र अत्यंत आबस्यक आहे हं तुझ्यासारख्या 
ग्रजुएर मुलीला सांगायला नकोच. ऋषि मुनि अरण्य अथवा गिरिवास ज्या 


सिद्धीकरितां गाठतात, किंवा पुकाराम-रामदासांसारखे साधुसंत तप करायला 
डोंगरावर जाऊन गांठतात तोच एका 


न्त कलावंताला घरांतील तळघरांत 

मिळतो. तेथे चित्त विचलित होण्यासारखे विन्न येत नाहीं. परंतु मुख्यतः 

एकाग्रता आपल्या व्यासंगाची मनापासूनची आवड, त्यापासून 
होणारा आनंद व रोजची संवय यामुळें वू 


प्रात होते हें मुद्दाम सांगतों. 


अगर्दी ल्हान मुलेंसुद्धां त्यांच्या आवडीच्या उद्योगांत किती रमतात, 


वसंतकाकार्ची पत्रे ७ 


एकचित्त होतात हैं तुला तुझ्या पझजेकडे जरा लक्ष दिलेस तरी पहायला 
सांपडेल. आमची छोटी बंदुशा आम्ही मोठी मंडळी गप्पा मारीत वसलों 
तरी आपल्या ' भारतातल्या गोष्टी ? माझ्याजवळ बसून वाचण्यांत तलीन 
झालेली दिसते;- मग आमच्या गप्पा मोठ्याने चाललेल्या असोत कीं हृशावर 
हंशाचे मजले चढोत; ती दुंकूनसुद्धां आमच्याकडे बघायची नाही. आम्ही 
या तिच्या वाचनांत तिला हांक मारून खंड पाडीत नाहीं. काल मुंबईला 
जातांना तर तिने * गाडीत वाचायला ? म्हणून आपलीं आवडती चार 
पुस्तके बरोबर नेलीं तेव्हां तिची आई या सहा वर्षाच्या पोरीकडे पाहून 
थक्क झाली. 


आजिजखांची संगीत-साधना 


ही एकाग्रता मनुष्यसाध्य आहेच. परंतु त्यांतहि कांहीं कलावंतांच्या 
गोष्टी ऐकल्या म्हणजे विस्मय वाटतो. श्री. अंजनीबाई मालपेकर या जुन्या 
जमान्यातील गायिकेचे साजिंदे अबदुल आजिजखां यांची गोष्ट तुला 
सांगण्यासारखी आहे. हे बाईचे खास सारंगीवाले होते. बाईँनीं संगीत- 
व्यवसाय सोडल्यावर अबदुल आजिजखां बाईंना म्हणाले, “ बाईजी, 
आपली संगत करण्यांत उमर गेली, आतां दुसऱ्याकडे हें काम जमणार 
नाइ. मींहि आजपासून सारंगी वाजविणे सोडलें; आतां कोणाबरोबर 
वाजवू £ ?” “ मग काय करणार खानसाहेब १ '? गहिवरून बाई म्हणाल्या. 
“ करीन कांहीं तरी दुसरा उद्योग पोटाकरतां ! ?? “ पण या वयांत दुसरें 
काय होणार तुमच्याने १ ” तेव्हां “ अल्ला मालीक सांगेल ते?” असें 
म्हणून ते गेले. पुढे बरेच वषानी बाईंच्या भेटीला आले-ते आपली 
विचित्र वीणा घेऊनच ! त्यांनीं सात-आठ रागांची मेहनत कसून केळी 
होती हें त्यांच्या वादनावरूनच दिसले. आपण बाईपासून निघून गेल्याबर 
तळघरांत बसून ही वीणा तयार करवून घेतली, व तिच्यावर इतकीं बर्थ 
कसा रियाज केला ही हकीकत त्यांनीं बाईना सांगितली. तेव्हां बाईंना 
त्यांच्या स्वाभिमानाचे ब मेहनती स्वभावाचे फार कोतुक वाटलें. उभी 
इयात सारंगीवर प्रभुत्व मिळविल्यावर या माणसाने तो आपला आवडता 
साज़. कायमचा गबसणींत घातला; आणि हा दुसरा साज हातांत घेऊन 


v८ वसतकाकार्ची पज्रे 


यांतून आपरे कसब जाहीर केलें. ही किमया करायला त्यांना मनाची 
केवढी एकाग्रता करावी लागली असेल, किती ध्यास त्यांनीं घेतला असेल 
या वाद्याचा,- याची तूं कल्पनाच कर नुसती ! दोन मोपळ्यांवर ही वीणा 
समोर ठेवून डाब्या हातांत कांचेचें पेपरवेट घेऊन ते तारांबरून घाशीत 
उजव्या हाताने मिजरापाने छेड करीत जेव्हां ते पिछु, दरबारी, खमाज 
आळवीत,- तेव्हां तें संगीत माणसाच्या स्वरेल गळ्यांतूनच येत आहे कीं 
काय असा भास होई! हें अजब कसब मी बाईंच्या घरी ऐकले तेव्हा 
थक्कच झालों, वाइईनींच मला नंतर ही हकीकत सांगितली, इतकें साध्य 
करूनहि हा कलावंत किती नम्र वृत्तीचा दिसला मला ! जणु काय अत्यंत 
मामुली कामच त्यानें केलें ! अखेरपयत ते ही विचित्र बीणाच वाजवीत 
राहिल. त्याच्या उलट त्याच बाईचे दुसरे साजिंदे-तबलिये ! त्यांनीं तबला- 
वादन तर सोडलेंच, पण दुसरी कांहींच संगीतसाधना केली नाही. एक 
चांगला तबलिया फुकट गेला याचें मात्र मला दु:ख बाटे. 


चम्मणखांची जिद 


तर त्याच्याहि उलट गोष्ट आमच्या धम्मणखांची ! ही स्वारी मूळ 
भामच्याच गांवची. पण फिरत फिरत येऊन पुण्यास स्थायिक झाली. 
प्रख्यात गायिका सुंदराबाईची संगत करून त्यांनीं पुण्यांत खूप नावलौकिक 
मिळविला. परंतु एके दिवशीं थोड्याशा कारणावरून बाईशी त्यांचा खटका 
उडाला. बाईचे “ आखिर तुम तो तबलियेहि हो- गनैये थोडेहि हो?” 
हे शब्द त्यांना फार लार्ले. तेव्हां ताइकन्‌ '' आजसे तबला छोड़ दिया, 
“अब गवेयाहि हो जाऊंगा * म्हणून त्यांनी खरोखरच तबला सोडला, 
आणि हेदराबादच्या बशीरखांचा गंडा बांधून ते गाणें शिकून गवई बनछे. 
भाज ते मुंबईस गाण्याची तालीम देतात, त्यांचा तबला मी ऐकला आहें. 
के ` केशवरा 4 भोसल्यांची त्यांनीं केलेली साथ अनेकदां मीं ऐकली आहे. इतका 
दगदार तबालिया एकदम तबला- आपलें आवडते वाद्य सोडून गवई होऊन 
जातो ) ह प जोरावर १ एका जिद्दीकरतां एका उत्तम हद्टाकरतां 
यातच यानां एकाग्र होऊन ती साध्य केली. त्यांचा तबला तुळा ऐकायचा 


असल्यास सुद्राबाईची ती रेकॉड ' खुण बाळपणांत ' ऐक, ते आपली 


बसंतकाकार्ची पत्रे ४९ 
साक्ष ठेवून गेले आहेत त्या लावणींत. मला सुंदराबाईचे गाणें धम्मणखांच्या 
साथीसह ऐकायला मिळालें नाहीं याची अजून हळहळ वाटते. बाईच 
जेव्हां म्हणत, धम्मणखां गेस्यामुळं माझा उजवा हात तुटल्यासारखं 
झालं आहे. तेव्हां तर मला फारच हळहळ वारे. त्या माणसाने मैफलीत 
पुनः साथीला तबला हातांत घेतला नाहीं. ही जिद्द,- हा हट्ट- अन त्या- 
करतां | ती एकाग्रता-ते कष्ट !-े त्यांचे त्यांनीच करावेत,-तें इतरांचे काम 
नव्हे ! 


थिरकवांचा ` बदिवास ' 


कोणत्याहि सिद्धीला ही एकाग्रता, हा ध्यास अवस्य आहे. इतर 
ठिकाणीं या पोराचे लक्ष लागू नये म्हणून उस्ताद थिरकवा यांचे मामा व 
बडील त्यांच्याबरोबर सारखे असत. सकाळीं लवकर उठवून त्यांनीं 
थिरकवाच्या दोन्ही मनगटांत शिझाचीं वजनदार कडीं घालून त्याला 
तबल्याच्या मेहनतीला बसवायचे. दोन अडीच तास मेहनत झाली कीं मग 
त्याला बरोबर घेऊन इलवायाच्या दुकानांत नेऊन जिलबी खिलवायची, 
दूध पाजून मग आपल्याबरोबर घेऊन गांबाबाहेर नेऊन खूप फिरवून 
आणायचे, अन्‌ पुनः दोन तास मेहनतीला बसवायर्च, समवयस्क मुलें पतंग 
उडवितांना, गोट्या खेळतांना दिसली कीं थिरकवाला हैं बंधन तोडून 
त्यांच्यांत खेळायला जावेसे वाटे,-पण हे दोन्ही पहारेकरी सारखे पहारा 
देऊन त्याला इकडे तिकडे होऊं देत नसत. अशा प्रकारें आठ तास मेहनत 
दिवसभरांत त्याच्याकडून करून घेत असत. खाणेपिणे, कपडालत्ता मना- 
पेक्षांहि चांगला मिळत असल्यानें थिरकवाला तक्रारीला जागा उरत नसे. 
मधून मधून उपदेश करून आपल्या विद्येबर त्याचें मन ते दोघे जडवीत. 
हात तयार होऊं लागतांच थिरकवालाहि त्या तबल्याची गोडी लागली 
तसतसा तो आपण होऊन मेहनतीला बसे, व मग हा पहाराहि कमी झाला. 
हदी गोडी अजूनहि कायम असून थिरकब्रा ही आठ तासांची मेहनत गांवभर 
हिंडत हिंडत दोन दोन तासांच्या हप्त्याने आजहि गप्पा मारीत करतात. 
माझ्याकडे येऊन अशी मेहनत पूर्वी कितीदां तरी करीत. तीन घराण्यांचा 
बाज त्यांनीं मला किती तरी ऐकवून उपकृत केळे आहे. वीस वषोपुर्वीची 


वं, प, ४ 


ts वसंतक्ाकाचीं पत्र 


तयारी, स्वच्छ रेखीवपणा व चमक अजूनहि त्यांच्या हातांत आहे. आणि 
एकाग्रता इतकी कीं, आपणच ' सुकताताचि जगिं या ' हें ( दीनानाथ 
मंगेदाकर यांचें) ' सन्यस्तखड्ग ° नाटकांतील आवडते भेरवींतले गाणें 
लहेरण्याकरितां स्वतःच गुणगुणत- तेव्हां घड्याळाचा कांटा सकाळीं दहावरून 
एकपर्यंत सरकल्याचें भान मला ब स्वतःलाहि ते उरू देत नसत. “ अब यह 
कायदा सुनो, इसकी मजा देखो ' असे मधून मधून उद्गार निघतील 
एखादा अवघड चक्रदार बोल तोंडाने स्वच्छ म्हणून समजून देतील 
तेवढेच काय तें बोलणें. एरवी तबल्याकडे लक्ष आणि तोंडाने “ सुकताताचे ! 
ही गुणगुण ! मीं चहा दिला तरी घेत नसत. मेहनत झाल्यावर फक्त 
सिगरेट ओढतां ओढतां म्हणायचे, “ नाश्‍ता तो हो चुका है; ज्यादा 
चाय पीनेसे त्यत खराब होती है.” सिगरेट संपली कीं स्वारी निघाली 
दुसरीकडे ! असा सतत सात-आठ महिने मां त्यांचा तबला ऐकला आहे. 
दी एकाग्रता पाहिली म्हणजे मनुष्याच्या प्रयत्नावर श्रद्धा बसते--आपणहि 
असच आपल्या आवडत्या व्यासंगांत एकाग्र व्हावें, त्या विषयाशी समरस 
व्हावे असे वाटतें. या एक़ाग्रतेला व्यसनासारखी बाह्य साधनाची जरूर 
ches ` खरेच नाहीं. पण ज्यांना ही एकाग्रता साध्य होईना त्यांना 
गाच इतरांच्या उदाहरणाने अफू, भांगेची ग गांजा 

यांचीं व्यसनें लागली पण त्या साहाय्याने be me ee 
विद्या हस्तगत केली म्हणूनच तीं व्यसने क्षम्य ठरलीं, पण ज्यांनी 
विद्येऐवर्जी व्यसनच हस्तगत केलें त्याची कींवच करावी ! के. वशेबुबांचें 


चरित्र पाहिलें म्हणजे दरिद्री असूनहि त्यांनीं विद्या मिळविली---अत्यंत 
कष्ट करून ! 


व्यसन मेहनतीचं हवं 


पण तंबाखूरिवाय बुवांना कसलेच व्यसन नव्ह्त हें कळून स्पष्ट होते कीं, 

ची एक मुळींच जरूर नाहीं. “ गाणें न मासे व्यसन 
र "ैणत,- आणि गात गातच त्यांनीं देइ ठेवला. हीं सगळी उदाहरणे 

च तुळा देत आहें. एकाग्रतेने विद्या हस्तगत केल्यावरच तीं 
असामान्य ठरली. तोंपर्यंत तीं तुमच्याआमच्यासारखींच होतीं. मागीर 


वर्सतकाकार्ची पत्रें ह 


एका पत्रांत लक््मीबाईचें, केसरबाई-मोघुबाईचे उदाहरण दिल्याचे तुला 
स्मरत असेलच. खर्जाची मेहनत, आवाज तयार करण्याची मेहनत, ही 
सुरुवातीला कंटाळवाणीच वाटते. पण निश्चयार्ने करीत राहून जेव्हां का 
थोडें यश मिळूं लागलेले दिसते तेव्हांच पुढील मेहनतीला उत्साह वाटू 
लागतो. ही एकाग्रता कोणत्याहि कलावंताला साध्य करावीच लागते. मग 
ती खर्जाची, पलव्यांची मेहनत असो, लेखनाची असो, चित्रलेलनाची 
असो, अथवा नाटक लिहिण्याची असो,-- तेर्थे एकाग्रता व कट आहेतच. 
या एकाम्रतेश्चिवाय- कष्टादिवाय- त्रह्मपद ते असामान्यत्व कसँ मिळावे! 
Genuis is ninety per cent perspiration and ten per cen: 
inspiration किंवा Genuis is infinite capacity 10 take pains 
हीं वचनें तुला माहीतच असतील. के. बाळकृष्णबुवा इचलकरजीकरांचे 
चरित्र तुळा पाठवीत आहे तें वाचीत असतांना तुला हीच गोष्ट दिसेल. 
२६ तारखेचा तुझा रेडिओ प्रोग्रॅम ऐकून तुझी मेहनत कशी चालली आहे 
ती तुला कळविता, कळावे. 
तुझा 


वसतकाका 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीर्वाद. 


तूं म्हणशील कीं काका मला किती तरी मोठ्या गायक=वादकांच्या 
एकाग्रता व कष्टाप्रेयतेच्या गोष्टी सांगून माझें मन या च्यासंगाकरितां तयार 
करीत आहेत. हीं माणसें मोठीं खरीच ! पण तीं झाली. आर्धी तीं तुमच्या- 
आमच्यासारखीं सामान्य माणसंच होतीं, पण जेव्हां त्यांनी आपल्या विद्येचा- 
कलेचा ध्यास घेतला, त्याकरितां ज्या बयांत खेळायचे बागडायचे त्या 
बयांतहि खेळ सोडून कलासाधना करीत तें असामान्यत्व- एकाग्रता व कष्ट 
यांच्या जोरावर त्यांनी मिळविछे हैं दूं ध्यानांत घे. केवढी मोठी माणसे 
म्हणून बिचकून जाऊ नकोस. त्यांचे हे गुण घे, एवढेंच मला तुला पुनः 
स्पष्ट करून सांगायचं आहे. 


नश्थनरवांचा ' किस्सा ? 


हीं गुणी माणसे इतर क्षेत्रांत लहान मुळांसारखींच असतात. तितकीच 
अजाण असतात. विलायतखां आग्रेवाले यांचे वडील म. नथ्थनखां यांची 
भशीच या बाबतींत एक मोजेची गोष्ट सांगतात. ते एकदां सफरीवर निघाले 
आणि हिंदुस्थानभर मैफली मारून बरेच बर्षोनीं आम्प्याला परत आले. 
परत येतांना मुंबईहून त्यांनी आपल्या मुलांकरिता फॅन्सी कपडे--तयार 
मुंबईत घेतले. आग्प्याला आल्याबर मुळांना कपडे घालायला जातात तों ते 
कारच लहान होऊं लागले. तेव्हां त्यांना सगळींजगें हसू लागलीं. आपण 
किती बर्षे बाहेर आहोंत, तेवब्यांत मुळें लहानाची मोठी झाली असतील = 
इं कपडे घेतांना त्यांच्या ध्यानींच आछें नाहीं. मग जेव्हां त्यांच्या मंडळीनी 
त्यांना हें समजावून सांगितलें, तेव्हां तेहि आपल्या पोरकटपणाला हसू 


वसंतकाकाचीं पत्रे ५३ 
लागले, तेवढ्या एकाच बाबतींत ते असामान्य असतात,- हें ध्यानांत घेऊन 
तो एकाग्रतेचा छद लावून घेऊन आपली विद्या मिळवायची हेंच ध्यानांत घे. 
इतर व्यवधान नकोत 

तू आतां संसारी आहेस. तेव्हां संसारातल्या रोजच्या अनेक कटकटी 
मागे असतात. पण त्यांची व्यवस्था अगोदरच लावून तूं मेहनतीला बसत 
जा. नाहीं तर, दूध स्टोव्हवर आहे,- उत्‌ तर जाणार नाहीं, मागचे दार 
उघडें आहे,- मांजर तर आंत येणार नाहीं ना,- असल्या कांक्षा मनांत ठेवून 
मेहनतीला बसलीस की झालाच घोटाळा ! अधे लक्ष मेहनतीवर, अधे 
स्वयपाकघरांत ! मग स्वर कांपेल, मनासारखा लागणार नाहीं, दम श्वास 
वाढवितां येणार नाहीं, पलटे सफाईँनें गळ्यांतून येणार नाहींत, तंतरोऱ्याच्या 
स्वराचा आणि गळ्याचा एकजीव होणार नाहीं. तरी या घरांतल्या भान- 
गडींची आधींच ब्यवस्था लावावी, आणि तंबोरा हार्ती धरावा. ही एकाग्रता 
कोणत्याहि व्यासगाला आवस्यक आहे आणि मेफर्लीत अगर रेडियो- 
स्टूडिओंत गायला बसलीस तरी आवस्यक आहे. आपण काय गातो आहोत 
इकडे लक्ष पाहिजे. स्वराकडे, लयीकडे, तालाकडे लक्ष हवें. रागाचा विस्तार 
बरोबर होतो आहे कां नाहीं, तो होत असतांना गायकीचा ढंग श्रोत्यांना 
मोहून घेतो कीं नाहीं इतकीं अवधाने ठेवायची असतात माणसानें. तीं 
कशाच्या जोरावर १ 
यशाःप्रातीयचा अमोल आनद 

त्यांतून संगीत तुझा आवडता छंद आहे. त्यांत तूं एक मोठें बक्षीसहि 
मिळविले आहेस. ते कशाच्या जोरावर ? या एकाम्रतेमध्येसुद्धां एक प्रकारचें 
सुख-समाधान माणसाला लाभत असतें. अथात्‌ हें ज्याला कळतें त्यालाच . 
एकाग्रतेमुळे स्वर-साधना करतांना स्वर सुरेल, भरदार निघत आहे, पाहिजे 
तितकें एकेका स्वरावर मुक्काम करतां येगे जमते आहे, स्वरांतून स्वर खेचून 
मुळींच दुसरा श्वास न घेतां पुनः मजेत “ सा 'बर येऊन मिळतां येते 
आहे, असे स्वरसिद्धीचे एकेक टप्पे गांठतां येऊं लागले कीं यशाःप्रातीचा जा 
आनंद होतो त्याची सर दुसऱ्या कशाला येणार आहे का ? बक्षीस मिळाल्या- 
बर तुला केवढा आनंद झाला, त्यापूर्वी तुझी काय स्थिति होती याची 
नुसती आठवण कर, म्हणजे एकाग्रतेषासून झालेल्या यशाच्या प्राप्तीच्या 


५ वसंतकाकाचीं पत्रे 
मोलाचे महत्तव नुला कळेल. हे झालें आवडत्या छंदाचें ! पण कित्वेकटां 
एखाद्या रागामधील स्वरांचे बक्रत्व आपल्या स्वरविस्ताराला $ आलाप-तानेला 
नडत असतं; आणि काला हा वांकडेपणा ठेवला आहे 9 म्हणून आपल्याला 
ते सरळ करून टाकण्याचा मो हाहे होतो. परंतु हीच अप्रिय गोष्ट 
एकाग्रतेच्या कष्टाच्या मेहनतीने साध्य करतां येते. ज्यांत मन रमत नाहीं 
अशा गोष्टीवर तें एकाग्र करण्याचे प्रसंग आयुष्यांत येतात, ते आपण 
टाळतों. त्या गोष्टी नकोतच म्हणून त्याचा नाद सोडून देण्याचा मोह आप- 
ल्याला होतो. पण याच अप्रिय गोष्टी थोड्याश्या एकाग्रतेच्या साहाय्यानें 
आपल्याला सोडवितां येतात. तेवढी एकाग्रतेची सिद्धि आपल्याला साधते है 
मला तुला सांगायचे आहे. तसें नसतें तर इच्छादाक्ति म्हणून कांहीं चीजच 
उरली नसती. एक संगीतशास्रज्ञ म्हणतो 


The power of concentratin 
natively interesting 
asset of any we can 


gona thing not in itself 

1s probably the greatest mental 
possess, for without it, progress in 
things of the mind is impossible. And it should bea 
real encouragement to you to learn that, in the opinion 
of all psychologists, it ‘is acquirable—unless you are 
prepared to admit that you are totally devoid of will- 
power. So you should one and all seriously take your- 
self to task and determine that, at any cost of personal 
convenience, you will go in quest of it. 


तरी या एकाग्रतेच्या “ मार्गे तू लागशील ? असें मला वाटतें. 
चितामाणि देशमुख गवई झाले असते तर-- 

आताच मला यावरून एक गोष्ट आठवली ती एका सरकारी 
अधिकाऱ्याची. फार जुनी म्हणजे १९१९-२० सालची असेल. हा अधिकारी 
नुकताच आय्‌. सी. एस्‌. होऊन मध्यप्ान्तांत त्यांची कमिशनर म्हणून नेमणूक 
झाली होती. हा फार बुद्धिमान ( परीक्षांच्या निकालावरून हें कळलें 
होतेच. ) म्हणून, एक सरकारी भिजत पडलेले , अनेक अधिकाऱ्यांनीं 
टाळलेले, उलगडत नाहीं म्हणून टाकून दिलेलं घोंगडें यांच्या स्वाधीन केलें. 
हा अधिकारी आमच्या चांगलाच परिचयाचा. त्यानेच सांगितले , “या 


वसंतकाकाचीं पत्रे ५५ 
भानगडी समजावून व्यायला मला इतका त्रास झाला. सगळ्यांनी टाकून 
दिलेले हे ज्या अर्थी आपल्याला दिलें आहे तेव्हां आपल्या बुद्धिमत्तेला 
दिलेल हैं एक आव्हानच, म्हणून मीं त्याचा आनंदानें स्वीकार केला. रोज 
त्यांत डोके खुपसून बसू लागलों. पहिल्याने त्रास झाला. लक्षच लागायचे 
न.हीं. लागलें तर थोडा वेळ. पण रोजच्या संवथीनें, निश्चयाने या किचकट 
कोड्याच्या मागेच लागलों तेव्हां त्यांतहि मन रमूं लागलें;-आणि सरते 
शेवटी जेव्हां हे प्रकरण हातावेगळे केलें तेव्हां केवढें समाधान लाले, क 
आनंद बाटला...” हे या आय्‌. सी. एस्‌.चे उद्गार तुला मुद्दाम | 
आहे. ते दिल्लीलाच तुमच्या जवळपास आहेत, -म्हणजे आजचे अर्थमंत्रि 
चिंतामाणे देशमुख ! अशीं अनेक सरकारी लफडीं, भानगडी, ब्रिटिशांच्या 
कारकीर्दीत त्यांनीं उलगडली आहेत, निस्तरलीं आहेत. बुद्धिमत्तेईतकीच 
एकाग्रतेच्या जोरावर ! त्यांना ` सर ' हा किताब मिळाला तेव्हां त्यांना 
दिलेल्या एका मेजवानीच्या प्रसंगीं एका बंगाली बाईने त्यांच्यावर गा. पक एक 
कविता रचून म्हटली. तेव्हां तिथल्या तिर्थेच देशमुखांनी बंगाली कवितेत 
तिला उत्तर देऊन तिचा गौरव केला, आभार मानले ! त्यांनीं मला ती 
कविता वाचून दाखवितांना ही गोष्ट सांगितली. त्यांच्या एकाग्रतेच्या 
सिद्वीवर कोठल्याहि गोष्टी त्यांना उलगडतात, हस्तगत करतां येतात. हा 
मनुष्य संगीतांत पडता, तर एक असामान्य गायक होऊन गेला असता. 
पण--- 
फ्काग्रतेचा ळा | 
फ्काग्रतचा हा नाद . र पसंग घडल्याने ऐकिवं 
या एकाग्रतेच्या नादांत कित्येकदां मजेशीर प्रसंग घडल्याः be 
आहे. एक थिरकवाचे शागीर्द एक चक्रदार बोल मनांत धोळवीत असत 
ल्न नवाल्याच्या दुकानासमोरून घराकडे निघाले. बोल म्हणत 
पान जमवून पानवाल्याच्या दुकानासमोरू: आती वयद 
| ठे तेउं थोड्या अलीकडे. स्वारीने मनांत 
म्हणत ते समेवर आले ते उंबरठ्याच्या थोड्य ड 
म्ह्‌ रोबरचें पाऊल उबरठ्यात पडलं पाहिजे. स्वारी 
घेतलें कीं समेच्या बोलाबरोबरच पाऊल उबर 
ळ पानवाल्याच्या तेथून पुनः बोल म्हणत म्हणत 
परत फिरली ती पानवार र. दुकानाकडे ° थू पु , we ror शव 
कडे येत. पण थोडक्यानें चुके. उंबरठ्यांत पाऊल jr a 
i ; दिष्टाकडे कुतूहलाने प 
जमेना. खूप खेपा झाल्या. पानवालाहि या नादि he “tin 
होता.-एकदां त्यानें या तबालियाला हटकले हि, यद 


५६ वसंतकाकाचीं पते 


उस्ताद ! ” एकाग्रतेचा भंग होतांच “ अजी ठहरो जी,-फिर कहूँगा.?” 
असं म्हणत खेप सुरू झाली,-शेवटीं एकदां समेचें पाऊल उंबरग्यांत पडल्या 
चर उस्तादांनीं आनंदानें समेचा हात टाकला तो पडला एका आंतून 
येणाऱ्या परस्त्रीवर ! ती बाई घाबरून ओरडली,-माणसे जमा झाली. 
समजूत करतां करतां उस्तादांच्या नारकी नऊ आले. इतक्यांत पानवास्याने 
येऊन तबलियाच्या सभ्यपणाची खातरजमा करतांच मार खाण्याची आफत 
य्ळली. उस्तादांनीं पानवाल्याला हा किस्सा समजावून सांगितला तेव्हां 
त्याची हंसून पुरेवाट झाली, “* अजि, हंसते क्या यार? हम आपने बोलके 
पीछे थे. इसमें हंसी उड़ानेकी क्या बात हे??? “ मगर एक शरीफ औरतडे 
आप पीछे पड़े हैं ऐसा गलत समज होनेका मौका आया था- और मार 
जानेका भी. समझे मियाँ. बच गये,- घरमें बैठकर बोलके पीछे पड़ो-'” 
पानवाला म्हणाला. तेव्हां उस्तादहि शुद्धीवर येऊन हंसू लागले. या एकाग्र- 
तेच्या नादांत रस्त्यांत एखाद्या वाहनाखालीं हे सांपडले नाहींत हें कळेचें 
नशीब म्हणायचे, नाहीं तर एक चांगला तबलिया नाहींसा झाला असता. 
या विषयावर मीं तुला बरेंच सांगितले,-पण ही एक मूलभूत गोष्ट आहे. 
तिच्या अभावीं गुणी माणसे, कसबी माणसे फुकट जातात. क्रिकेटच्या 
पिचवर ही एकाग्रता ज्याला साधते तो फलंदाज उत्तम गोलंदाजाला फोडून 
काढतो, गो लंदाज नामांकित फलंदाजाचा बळी घेऊं शकतो. उत्तम यष्टिरक्षक 
निमिषाधोत रेसभर रेषेच्या बाहेर गेलेल्या फलंदाजाला स्टंप- आउट करू 
शकतो. आमच्या खेळाडूंचा आधीं होतो अवसानघात , आणि मग ही 
मनाची एकाग्रता त्यांना साधत नाहीं. म्हणूनच ते निकाळांत येतात. 
कोठेंहि जा,- चित्ताची ही एकाग्रता आहेच. तुला हे क्रिकेटचे दाखले समजले 
असतीलच. कारण तूं म्हणे दिल्लीला टेस्ट मॅच पहायला गेली होतीस. 
न समजलें तर तुझ्या अराविं दराबांकडून घे समजावून ! अन्‌ ती चिमुकली ! 
त न लिभ स भाण, इरी 
| 1यकराच्या स्वरसाधनेबद्दळ लिहिणार आहे. 


तुझा 
वसतकाका 


2 च 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेमाशीर्वाद. 


तुझे पत्र वेळेवर पोचले. अलीकडे तुझ्या पत्रव्यवहारांत वक्तशीरपणा 
दिसून येतो हे एक तुझ्या प्रगतीचे चिन्हच समजतों. तुझ्या शका बरोबर 
आहेत, व त्यांचे चुळा सुचलेले खुलासेहि बरोबर आहेत. त्या काळांत संगीत 
राजाश्रयावर अवलंबून होतें; सरदार दरकदार, श्रीमंत शौकिन, व्यापारी 
रोक यांच्या आश्रयावर अबलंबून होतें. भर दरबारांत गायन असल्यामुळे, 
त्या ऐसपैस विस्तीणे जागेत ते मुख्यतः समोर दूर बसलेल्या * सरकार- 
हुजुरां'ना स्वच्छ ऐकूं जाणें अवश्य असल्यामुळे चढ्या पट्टीत खणखणीत 
आवाजांत ( आवाजाची उंची) गायकाला गावेंच लागे. एक प्रकारें 
आपल्या विद्येची वा कलेची “ दाद ' आपल्या आश्रयदात्यापयेत पोंचावी 
हा त्यांतला गूढ हेतु असे. ती मागितलेली दाद सरकारांच्या कानांत घुसल्या- 
खेरीज तो आश्रय टिकणार कसा ? त्यावरच गवयाच्या कुटुंब-कबिला- 
शिष्याचे पोट अक्षरशः अवलंबून असे. त्याखेरीज पुरुषांनी ध्रुपद-घमार- 
ख्याल जोरकसपणे पहाडी आवाजानें गावा, स्त्रियांनी ठुंबरी-दादरे-कजरी 
गावी असा समज रूढ होता. पुरुषांनी मदासारखें गावें, स्त्रियांनी नाजुकपणे 
गावें असा निसर्गाला धरूनच तो समज होता. चुकून गवयाला ठुम सीची 
कोणी फर्माइश्‌ केली तर “ ठुमरी गानेबाली तबायफ थोडीही ह हम्‌ ? 
असा ताड्कन्‌ जबाब येई त्याच्याकडून. ख्यालापेक्षांहि भुपदधमाराचे गाण 
उच्च समजलें जाई तेन्हां. ध्रुपदाचे गायन म्हणजे किती भारदस्त, गंभीर, 
वजनदार ! त्याकरितां आवाजाला गांभीर्य ब पल्ला ( उंची ) म्हणजे जाडी 
व उंची सांधावी लागे गवयाला. गवई तेव्हां सर्वसाधारणपणे पांढरी चार" 
पासून काळी चारपर्यतच्या चार पट्ट्यांतल्या कुठल्या तरी स्वतःला जुळेल 


५८ वसंतकाकाचीं पत्रे 


त्या पट्टीत गाइ. रहिमतखां, निस्तार हुसेनखां, बाळकृष्णबुवा, वझेबुवा हे 
पांढरी पांचमध्ये गात; भास्करबुवा, मंजीखां, पांढरी चार वा तीनमध्ये, 
तर केशवराव भोसले काळी चार पट्टींत गात असत. त्या काळच्या 
गोहरजान, जोहराबाई ( आग्रा ) पांढरी चार काळी तीन पट्टीत म्हणजे 
पुरुषांच्याच पट्टीत गात, जानकीबाई, कालीजान, मलकाजान ( फेयाजखांची 
शिष्यीण ) या मात्र काळी चारपासून चढ्या पट्टीत म्हणजे स्त्रियांच्या स्वाभा- 
विक उच आवाजांत गात असत. केसरबाईची पट्टी काळी तीन असली 


तरी झोराबाई, सिद्धेश्वरीवाई, रसूलनबाई त्यांच्याप्रमाणे आवाजाची जात 
किंचित्‌ ढाली- पुरुषीच आहे. 


क्यों ये, आज रोटी नहीं खाई ? 


वरील चढ्या पट्टीने गायकांकडे शिष्य आवाज फुटण्यापूर्वीच शिकायला येत 
असल्यामुळें ते नैसर्गिक बालआवाजींत गुरुजींबरोबर गात. त्यांना त्या आवाजांत 
सहज वाटेल तितकें चढ्या पट्टीत गातां येई. उस्तादजींच्या वरहि त्यांची बाल- 
आवाजी चढे. पण वयपरत्वे आवाज फुटला कीं मग मात्र त्यांना खर्ज 
भरण्याची मेहनत करायला लावून ते आपल्या उंचीला आणायची खटपट 
उस्तादजी करीत असत. या खटपटीत कांहीं मूळचे चांगले गळे लवकर 
तयार होत, तर वझेबुवांसारख्यांना गुरुजींच्या चढ्या पट्टीत गायला फार 
कष्ट पडत. त्यांच्या आवाजाच्या मूळ जातीला ही उंची आणि उस्तादांचा 
खणखणीतपणा व पला गांठायला फार कष्ट पडत. त्यांत मधुकरीच्या किंवा 
अन्नछत्रांतल्या जेवणाचा खुराक ! मग आवाज कसा वर चढायचा १ म्हणून 
बुवाच म्हणायचे, ““ खांसाहेबांच्या बरोबरीने गायचे म्हणजे सुळावरची 
पोळीच ती ! म्हणून आमच्या गाण्यांत कष्ट आले. न गावें तर खांसाहेब 
ओरडायचे “ क्यूं बे, आज रोटी नहीं खाई ? मच्छर के जैसा गुणगुनाता 
है तो मूळ गळा चांगला नाहीं. त्यांत ही खांसाहेबांची चढी पट्टी! 
त्यांनीं मेहनत करून घेतली हा प्रश्न सोडला तरी जरा खालची पट्टी असती 
तर इतके कष्ट आमच्या गाण्यांत शिरले नसते. नंतर संबयीनें आम्हालाच 


खालचे स्वर आवडेनात. गायल्यासारखेच वाटत नाहीं खालच्या 
स्वरांत! ” 


बसंतकाकाचीं पत्रे ५९ 


पाश्चात्य ऑपेरा गायक 


एक रहिमतखां मात्र चढ्या पट्टीत अगदीं सहज हातावारेहि न करतां 
खूप दमश्वासानें तयार तानेने गात असत. हा एकच अपवाद त्या काळीं 
होता. दुसरा अपवाद ढाल्या स्वरांतच गाणाऱ्याचा रहिमतखांच्या आधीच्या 
म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्याहि आधीच्या पिढींत होऊन गेला. तो म्हणजे 
घरंगे खुदाबक्षांचा ! हे फैयाजखांचे पणजोबा ( आईकडून ). यांचा आवाज 
वर चढायचाच नाहीं, म्हणून यांनीं ढाल्या स्वरांत “ खर्जमंदर ' तयार 
केला.-या खर्जमंदरावरूनच त्यांना “ घग्गे ' हें नांव पडलें असें ऐक़तों. 
एकंदरींत आवाजाच्या वयक्तिक स्वाभाविक उंचींत गाण्याचा परिपाठ तेव्हां 
नव्हताच. त्याचीं कारणें मीं वर दिलींच आहेत. पाश्चात्य देशांत आपेरा- 
मधील गायक असे चढ्या आवाजांतलेच असत, तसेच त्यांच्या देवालयांती- 
लहि. पण हे गायक षंढ असत. बाल-आवाज फुटायच्या आर्धीच त्यांचे 
वृषणच्छेदन करून वयपरत्वे होणारा आवाजांतील फरक ते टाळीत असत. 
रोममधील चचमध्येसुद्धां असे लोक गायक म्हणून ठेवत. अठराव्या शतकांत 
इटलीत असे आपेरागायक फारच लोकप्रिय झाले होते. पुढे नेपोलियन 
बादराहानें कायद्यानें ही पद्धति बंद केली, तरीहि रोमच्या चर्चेमध्ये हा प्रकार 
१९ व्या दातकांतहि रूढ होता. पण अलीकडे निसगोला धरूनच आवाजाची 
पट्टी ठरबून त्यांचे गायक गातात. त्यांच्याकडेहि पॉल रोबसनसारखे घग्गे 
खुदाबक्ष आहेत, तर जेनेट मॅक्डोनाल्डसारख्या चढ्या उच आवाजीच्या 
नूरजहां, लता मंगेशकरहि आहेत. या गायिकांना “ सोप्रॅनो ' गायिका 
म्हणतात. फेय्याजखां हे उत्तम ' बॅरिटोन ' गायक समजले जात. पांढऱ्या 
पहिल्या पट्टीत हे बहुधा गात असल्यानें मंद्र घड्जापर्यंत यांचा गळा उतरे 
तर तार मध्यमापर्यंत सहज चढे. सुंदराबाई जाधव, हिराबाई बडोदेकर ह्या 
: आल्टो ' गायिका समजल्या जातात. पांढरी पांच ते काळी पांच पट्टीमध्ये 
गाणाऱ्या गायिकांना “ आल्टो सिंगर्स ? म्हणतात. चढी पांढरी पहिलींत 
गाणाऱ्यांना सोप्रनो म्हणतात. 


प्यारासाहदेबांचा ' आंतला आवाज ' 
चाळीस पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी टागोरांच्या आश्रयास वर वर्णन केलेल्या 


६० बसंतकाकार्ची षः 
ऑपेरापद्धतीप्रमाणें चढ्या आवाजीचा एक गायक होता, त्याचें नांव 
प्यारासाहेब, पण तो “ आंतल्या आवाजां त गाई. याच्या ग्रामोफोन 
रेकॉर्डस्‌ आम्हीं ऐकल्या तेव्हां ही स्री असावी असाच बरेच दिवस आमचा 
समज होता. पण पुढें ग्रामोफोन कंपनीनेंच त्याची माहिती प्रसिद्ध केली 
तेव्हां तो पुरुष आहे असें कळलें. प्रत्यक्ष त्याचें किरटे गाणें ऐकले तेव्हां 
त्याचें एरवींचें पुरुषी गंभीर आवाजांतलें बोलणें ऐकून हा आंतल्या 
आवाजांत गातो हेंहि कळलें. गाणाऱ्या मुलांचे आवाज फुटल्यावर त्यांना 
आंतल्या आवाजांत गाण्याची संवय लागते. पहिल्या आठवणीने आणि 
गळा सहज वळतो म्हणून, परंतु त्यांच्या गळ्यांतील आवाजाच्या तारा लांब 
झाल्यानें आवाज स्वाभाविकपणे लागायला वेळ लागतो; कष्टहि पडतात; 
बोलतांना तो तुटतो हें आपण नेहमीं पाहतो, याला फॉल्सेटो ( Fa1st६० ) 
म्हणजे ` खोट्या ' म्हणजेच आंतल्या आवाजांत गाणें असे म्हणतात. 
It is applied to a peculiar way of producing notes at 
the top of the voice, The high pitched notes, generally 
of poor quality and volume, which may be produced 
by men, as is done by the normal male alt0.?’ 


हा इग्रजी आधार तुला मुद्दाम देत आहे, ब फॉल्सेटो हा दान्दहि तुला 
कळावा अनायासे. कित्येकदां इंग्रजींत आपल्याला ह्या आवाजासंबंधीं 
बोलायचे झाल्यास आपण हा पारिभाषिक शब्द माहीत नसल्यामुळें सहजपणे 
आतल्या !?n€7 ४०८८ हे शब्दशः भाषान्तर करून जाऊं आणि मग 
अर्थाचा गोंधळ होईल. कारण या इनर ' व्हाइस 'ला महात्माजींपासून 
राजाजीपयत एक विशिष्ट अर्थ ( अंतःपरदृत्तीचा कौल ) प्रात झाला 
आहे. 
। | can sing in black one... 

खरें म्हणजे संशीतांतल्या इंग्रजी पारिभाषिक शब्दांची तुला माहिती 
व्हायला हवी; नाहीं तर वेळीं-अवेळीं इंग्रजींत बोलण्याची ऐट दाखविणाऱ्या 


एका सिनेमानटीप्रमाणें चुकीचे इंग्रजी बोळून हास्यापद करून घेणारा प्रकार 
घडायचा तुझ्या हातून. एका चित्रपट-संगीत-दिग्दशकानें मला तिच्या अद्य 


बसंतकाकाचीं पत्रें ६१ 


चुकीच्या इंग्रजीच्या उपयोगाची गोष्ट सांगितली ती ऐक. तिच्या गाण्याचें 
<वानेमुद्रग चाळू असतांना ती गात असलेल्या काळ्या पाहिल्या पट्टीत तिला 
कष्ट पडत आहेत असं त्याच्या निदरोनाला आलें. तेव्हां त्यानें वाद्यवादकांना 
अर्धा स्वर उतरवून पांढऱ्या पहिल्या पट्टीत वाग्रे मिळवून घ्यायला 
सांगितलीं. नटीला तें बरें बाटळें नाहीं. ती संगीत-दिग्दशेकाला म्हणाली, 
«¢ But I can sing in black खाट” ( ——मी काळी पाहिलीत गाऊ 
शकते. ) दिग्दशाकाला हंसू कां येत आहे तें तिला समजेना. कांहीं खिस्ती 
वादक होते त्यांच्याहि चेहऱ्यावर स्मित दिसू लागलें. तेव्हां दिग्दर्शकाने तिला 
बाजूला नेऊन काळी पहिलीला 1) 151 हा पाश्चात्यांचा पारिभाषिक दाब्द 
आहे असें समजावून दिले. 
पाश्चात्यांचे सप्तसूर 

पाश्रात्यांचा पांढरी पहिली ( पियानोची ) हा ठरलेला “सा ' आहे. 
त्या “सा मध्यं त्यांचे सन पियानो हामानेयम मिळविलेले असतात. 
त्यांचा हा सा आपल्या गाणाऱ्याप्रमाणें बदलत नाहीं. सबंध यूरोपखडामध्ये 
पियानो भसे एकाच उंचीच्या पांढऱ्या पहिल्या पट्टीत मिळविलेले असतात. 
या पांढऱ्या पहिळीला सा धरून बाकीचे कोमल तीव्र स्वर मानले जातात. 
काळ्या पट्ट्या कोमल स्वराच्या ( अपवाद- काळी तिसरी म्हणजे तीव्र मध्यम 
व पांढप्या शुद्ध स्वरांच्या. कोमल स्वरांना फ्लॅट ( 1131 ) ब शुद्धांना शार्प 
( S27 ) म्हणतात. आपल्या सारेगमला त्यांचीं नांबें अनुकमाने ©, 1), 
7, 7, ७, &, 8 अशीं आहेत. आपण “ सरगम ? करतों त्याला ते 
Solfization म्हणतात. बो लतानां आपण सारेगमप म्हणतों तसं ते 
दो, रे, मे, फा, सो, ला, नी, दे म्हणतात. पण तीब्न-कोमल फरक सांगतांना 
मात्र वरील सी, डी, ई शब्द वापरतात. जसें डी प्लॅट, एफ शार्प. जातां 
जातां ही माहिती तुला मुद्दाम दिली आहे. तं दिलीला असल्यामुळें पुष्कळदां 
पाश्चात्य स्त्रियांशी आपल्या संगीताबद्दल बोलण्याचा तुला प्रसंग येत असेल, 
किंबा यापुढें सार्वजनिक जीवनांत येईल, तेव्हां ही माहिती तुला उपयोगी 


पडेल. 
आवाजाची पट्टी ठरवितांना मागील एका पत्रांत तुला मीं लिहिलेच 


६२ वसतकाकाचीं पत्रे 


आहे कीं, मंद्र मध्यापासून तारमध्याप्येत सहजपणे गळा फेकतां येईल अशी 
पटी गायकाने घ्यावी. त्याशिवाय एक स्वर चढा उतरा करून गाण्याची 
संवयहि करावी. त्याचें कारण पुढील पत्री, त्या चिमुरडीच्या लीला तूं 
मला हल्लीं लिहीत नाहींस, असें कां ? कळावे, हे आशीवांद. 

तुझा 


वलतकाका 


१ १२९: 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीवांद. 

आजच्या पत्रांत आवाज तयार करण्याची माझी रीत तुला सांगतो, 
अनुभवाची आहे ! सकाळच्या प्रहरीं ज्याने त्यानें आपला आवाजाचा 
धर्म- तो किती उंच चढतो- जास्तींत जास्त, विनायास, आणि मंद्र सतकांत 
किती उतरतो हैं नीट पहावें. तुझ्या मेफलींत गण्याचा स्वर समजा 
काळी चार पट्टीचा असेल, तर सकाळीं, समजा काळी चार पट्टींत 
स्वरसाधना करतांना तुला असें आढळून आलें कीं आवाज मंद्र पंचमा- 
पर्यंत सहज जातो, तर मग तंबोरा अर्धा स्वर उतरवावा. म्हणजे पांढरी 
पांच पट्टीला लावावा. नंतर मंद्र पंचम लावून बघावा. जरा कठीण 
वाटेल; पण वारंवार यत्न करून लागेल. म्हणजे ते स्नायू संवयीनें तो स्वर 
लावण्यास सबळ होतील. वारंवार मंद्र पचमावर मुक्काम करावा. स्वर 
सोडावा, पुनः लावावा. असा मंद्राचा रियाज करतांना कांहीं काळाने 
आपल्या आवाजाला वजन आलें आहे असे आपलेच कान आपल्याला 
सांगूं लागतील. वयपरत्वे, स्वभावाप्रमाणे आबाजालाहि गांभीर्य येतें. 
योग्यच असते तें. स्त्रियांची छाती, लहानपणाचा गोल आकार सोडून 
वरून जास्त पसरट होत जाते. साहजिकच बालपणाची चढी चढी आवाजी 
उतरत जाऊन काळी पांच- पुढें काळी चार किंवा पांढरी पांचपयेत घसरत 
जाते. हैं सारें निसगीला धरूनच होत जातें आणि तें इष्टहि असते. त्यांत 
गैर कांहींच नाहीं. उलट असा आवाज होणे हें संपन आवाजाचे लक्षण 
आहे असे पाश्चात्य शास्त्रज्ञ म्हणतात. तें असो. पण हा स्वर उतरवला 
कीं तुझा पंचम म्हणजे काळी चारचा ( तुझ्या स्वराचा ) तीत्रमध्यमच ठरेल. 
कांहीं कालाच्या रियाजामुळे तो मंद्र शुद मध्यमालाहि लागून चिकटेछ. 
कांडी रागांच्या गायनाकरतां ही मंद्रसाधना अत्यंत उपयुक्त आहे. 


६४ वसतकाकाचीं पत्रे 


उदा. मलुहाकेदार, दरबारी कानडा, मीयॉमल्हार इत्यादि. आतां तार- 
सप्तकांत वरच्या कोणत्या स्वराला आवाज सहजगत्या चिकटतो तें पहा. 
वरचा पंचम म्हणजे तार पंचम सहज लागला पाहिजे. म्हणजे मंद्र मध्यमा- 
पासून तार पंचमापयेत आवाज सहज लागला पाहिजे; आवाजाला गॉज 
( किंवा वजन ) आलें पाहिजे म्हणजेच त्या आवाजाची योग्यता ख्याल- 
गायनास अनुकूल झाली पाहिजे, एवब्याकरतां ही मेहनत आवश्यक आहे. 
केसरबाईच्या, स्वर्गीय जोहराबाईच्या आवाजाला गॉज आहे ब होती. 
अथात्‌ हा रियाज गुरुजींच्या समोर व्हावा. म्हणजे ते मार्गदरीन करतील व 
संभाव्य दोषहि टाळतील. संभाव्य दोष म्हणजे रेकून स्वर लावणे, नाकांत 
पडजीभ दिसेपर्यंत आ वासून स्वर लावणें, तोंड बंद करून स्वर लावणे वगैरे ! 
हे दोष टाळले पाहिजेत. पट्टीच्या गायक-गायिकांत हे दोष असतात. 
जरा लक्षपूर्वक ऐकून पहा. या सर्व दोषांपासून अलिप्त म्हणजे केसरबाई 
केरकर आहेत. त्यांचें दशन भारदस्त आहे तसच स्वर लावणेंहि. तिन्ही 
सप्तकांत ; नैसर्गिक आवाजाने त्या भारदस्तपणें वजनदार स्वर लावतात. तोंड 
बेडेबांकडें होत नाहीं. गवयाची उसनी ऐट गंगूबाई हनगलांग्रमाणें त्या 
आणीत नाहींत. त्यांच्या गाण्याचें श्रवण त्यांच्या रेकॉर्डसचे श्रवण त्वा 
बारंवार करावें. अतिशय पल्लेदार तान घेतांनाहि त्यांचा गळा सहजपणं ह 
विनाकष्ट, मुखभंग न होतां, चर्या न विसकटतां, कसा फिरतो हें इय 
पाहण्यासारखे आहे. प्रदीर्घ जाणिवेने केलेल्या मेहनतीचे हे फळ आहे. याचें 
भेय मी बाईनाच देतों. कारण म. अल्लादियाखांना मोघुबाईचे यांतले कांही 
दोष काढतां आले नाहींत. असे कां व्हावें ? गुरूचे हें कतेब्य नव्हतें काय १ 
हिराबाईचे गुरु अबदुल वहीदखां वांकडे तोंड होऊं नये म्हणून समोर आरसा 
धरीत ह मीं स्वतः पाहिलें आहे. एकंदरींत “ सुधमुद्रा ? हें गायनाचे एक 
क्षण केसरबाईत तंतोतंत उतरलें आहे. म्हणजे मेहनतीचे डोंगर उभे करून 
हं द लक्षण त्यांनी मिळविले आहे. तुम्हां सुशिक्षित ग्र मुएट मुलींना हें मुद्दाम 
सांगावे लागते;-कारण तुमच्यातील कांही दिकलेल्या मुळी तोंड वांकडे 
करतान, कित्येक तोंड वासून गातात, तर त्याउलट कांही तोंड जवळजवळ 
मिटूनच गाता “म्ही कांहीं नाकांत गातात. कांही आवाजदार गायक गंभीर 
भावाजात विलंबित लयीत गातात. पण तानक्रियेकरतां वरवरचा आवाज 


वसंतकाकाचीं पत्रे ६५ 


वापरतात. त्यांच्या तानेला वजन नसतें. असे प्रकार होऊं नयेत. पूर्वीच्या 
काळीं के. बाळकृष्णबुवा, भास्करराव बखले एक आवाजाने गात असत. 
गुलाम अली, निसार हुसेन, भीमसेन जोशी दोन आवाजांत गातात. हिराबाई 
आणि त्यांच्या भगिनी नाकांतच गातात. असं होऊं नये. म्हणजे वहीदखांनाहि 
हा दोष काढतां आला नाहीं. हीं उदाहरणे मी त्यांची टर उडविण्याकरतां 
देत नाहीं. या सबोचे गुण तुम्ही घ्यावेत, दोष घेऊं नये, एवढेंच. मागच्या 
एका पत्रांत मी तुला स्पष्ट लिहिलें होतें कीं,-स्त्रियांनीं स्त्रियांप्रमाणें गावें- 
पुरुषांनी पुरुषांप्रमाणे. हल्लीं गंगूबाई पुरुष गवयाचा थाट उभा करून गातात. 
हे खास अनुकरणीय नाहीं. तुम्ही असं करू नका. त्यांचे गुण घ्या. गाणें 
ऐकतांना गुणाप्रमाणें दोषांकडेहि लक्ष्य पुरवाबे,-ते टाकावेत एवढ्याकरतां ! 
हीं उदाहरणें देण्याचें कारण म्हणजे,-तुम्हां तरुण मंडळींची यांपैकी कोणी 
दैवते असतात. देवते म्हटलीं म्हणजे अंधभक्ति आलीच ! त्या देवतांमधील 
दोषांचा स्वीकार तुम्ही करू नये एवब्याकरतां हा सरव खुलासा विस्ताराने 
करावा लागला. एरवीं कांहीं प्रयोजन नव्हते. 

मंद्रसाधना चांगली साध्य झाली म्हणजे तार-ससकांतील स्वरहि निर्मळ 
स्पष्ट लागतात, हा दुसरा फायदा. तारसप्तकांतील स्वर लावतांना कष्ट होऊं 
नयेत, तसेंच ते दाखबूंहि नयेत याची खबरदारी ध्यावी. संबयीने सारें होते. 
क्रिकेट्सारख्या खेळामध्ये सहाचा टोला मारतांना पतियाळाचे थोरले महाराज 
इतका सहज मारीत कीं तो षट्कार॑ पाहिल्यावरच त्यांच्या सहजतेचे नवल 
करावें. काय ताकद त्यांच्या बाहूंमध्यै ब मनगटांत असावी याची कल्पना हा 
वरून लांबवर जाणारा चेडू पाहतांच यावी. ही सहजता नायडू वालकट या 
खेळाडूमध्यंहि नाहीं. संगीतांत बाळकृष्णबुवा - भास्करबुबांसारखे होऊन 
गेले, तसेच क्रिकेटांत हे महाराज होऊन गेले. आज चाळीस वर्षे झालीं, असा 
षटकार सहजपणे लीलया मारणारा एकहि दुसरा खेळाडू भारतातच काय 
पण क्रिकेटच्या दुनियेत झाल्याचें ऐकले नाहीं, वाचळेंडि नाहीं. रणजितसिंग 
किंवा दिलीपसिंगासारखा सहज लेगग्लान्स मारणाराहि झाला नाहीं. परेतु 
सारें यत्नसाध्य आहे. करील त्याला येईल, एवढें ध्यानांत ठेवावें. कारण हीं 
सारीं माणसेच होतीं. आपल्यासमोर असेच उच्च आदर्श ठेवावेत. सहजते- 
बद्दल कै. बझेबुवा म्हणायचे, आमचे आबाज आमच्या गुरुजीप्रमाणे चढे 

व. प. ५ 


६६ बसं तकाकाचीं पत्रे 


सल्यामुळें त्यांच्याबरोबर गातांना आम्हांला कष्ट करावे लागत. तेवढी उंची 
गांठण्याकरितां म्हणून कष्ट आठे. मग झाली ती संवय अंग-बळणीं पडली. 
मग कसली सुधारते. केशवराव भोसल्यांना बालगंघवोच्या सहजतेचे असेच नवल 
वाटे, आज केसरवाई त्याहि वरच्या स्थानावर आहेत. केवढा दमश्वास, केवढा 
सहजपणा. सगळेच नवल वाटण्यासारखे, पण अनुकरणीयहि ! हैं सारें करायला 
पूर्वी गुरु शिष्यांना पलटे घोटायला देत असत. सा रेग म प-प ध नी सां। 
सांनीधपमगरेसा। हा आरोहाबरोइ पूर्ण असा एक पलटा झाला. हा 
मध्य सप्तकांतच आहे. मंद्रासबधीं आधीं सांगितलंच आहे. हा पलटा 
सावकाश ल्यींत म्हणायचा. सतत गिरवीत रहायचे. स्वर नीट लागतात 
कॉ नाहीं ते ऐकायचे. मग तोच पलटा एका श्वासांत आरोह व दुसऱ्या 
श्वासांत अवरोहांत श्वास न तुटतां सहज म्हणायचा. असें करतां करतां 
एकाच श्वासांत आरोह व आरोह अतूट सहज म्हणतां आला पाहिजे. 
म्हणजे दमश्वासहि वाढतो. मग लय वाढवून हीच क्रिया पुनः करायची. 
स्वर कृत्रिम लावायचे नाहींत. अशा मेहनतीने गळा स्वरेल होतो, सहज 
फिरतो. तोंडे वेडींवांकडीं करायचीं नाहींत. उगाच हाताचे पट्टे फिरवायचे 
नाहींत. असे सव रागांतले पलटे तिन्ही सप्तकांत लिहून काढून ते घोटायचे 
तेवब्याकरतां एक वही करायची. वक्र स्वरांचेहि पलटे मुद्दाम मेहनतीने 
सहज येतील असे बसवायचे. मपनी धनी सां हा मीयॉ-मल्हारांतील 
पलटा जरूर ठळर्यीत गायक सरळ-म प ध नी सां असा सोपा करून घेतात. 
पण त्यांत दोन्ही निषादांचा प्रयोग गेला आणि वक्रत्वाचे खास असें रागाचें 
अंग गेले. तर तो वक्र पलटा रियाज करकरून बसविला पाहिजे; हैं तुझ्या- 
सारख्या शिकलेल्या गायिकेचें काम आहे,-नव्हे कर्तव्य आहे. तें काम 
मेहनतीने साध्य आहे. करून पाहिलें पाहिजे.- “ मेहनत क्या कर नहीं 
सकती ' असें एक बृद्ध मुसलमान गायक नेहमीं माझ्याजवळ म्हणत. तेब्हां 
हें सारे करायचे, नुसर्ते हैं पत्र वाचून ठेवायचे जड हातानें ,~आणि कष्टी 
व्हायचे नाहीं ! कळावे, हे आशीर्वाद. | 
तुझा 
पुणे वसंतकाका 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आझीर्वाद 


मागील पत्रांत गळा रागगायनाला तयार करतांना पलट्यांचे वर्णन मीं 
केलें होतें. प्रत्येक रागाचे असे पलटे, आरोहावरोहाचे, किंवा मिश्र, तर्सेच वक्र 
स्वरांचे ( मीयमल्हार, जयजयवन्ती ) पलटे गळ्यावर घोटघोटून चढवायचे 
असतात. त्यामुळें आवाज तयार होतो. त्याळा मेहनतीने जिल्हई चढत असते. 
मूळ आवाजाचा धर्म जरी साधारणच असरा तरी या पालव्यांच्या मेहनतीने 
तो स्वरेळ जिल्हईदार करतां येतो. जुन्या जमान्यांतील आग्प्याच्या जोहरा- 
बाईचे उदाहरण या बाबतींत देण्यासारखे आहे. दूं येथें असतांना तुला 
तिच्या निवडक रेकॉडस्‌ मीं ऐकविल्या होत्या. त्याच वेळीं तुला समजावून 
दिलें होतें कीं, या बाईंचा मूळचा आवाज थोडा पुरघच आहे, गोडवा 
नैसर्गिक नाही; पण मेहनतीने तिनें तो कमावून कसा स्वरेळ केला आहे- 
त्यांत गोडवा कसा आणला आहे-सुराळला कसा चिकटतो तो हें अनेक 
जागीं दाखवून स्पष्ट केलें होतें. विशेषतः तोडीसारख्या रागामध्ये ( अल्लाजाने ) 
तर तिच्या या कमावलेल्या आवाजाची तासीर स्वरांच्या खेचकामांत कशी 
उतरली आहे हें सर्व दाखविलें होतें. के. सवाई गंधवांची मे रवी ( लगत 
कलेजवार्मे ) ऐकवून त्याच सर्व गोष्टी तुला पटवून दिल्या होत्या. पाआत्य 
देशांमध्ये असे नैसर्गिक आवाज नसलेले गायक कर्धींच गायला धजले नसते, 
पण आमच्या संगीताची मौज हीच आहे कीं, आवाजदार गवयाइतकीच 
मान्यता बिनआवाजदार गायकांनी अपार मेहनतीने सुरांत मुरविलेल्या 
गळ्यानें मिळविली आहे. तुझाहि भावाज निसगेमधुर नाही; पण मेहनतीने 
तो तुला असा तासीरदार करतां येईल हें तुझ्याप्रमाण इतर तस्म 
गायकांना मी नेहमीच सांगत असतो. हें उर्व कार्य या पलख्धांच्या मेहनतीने 


६८ वसतकाकाचीं पत्रे 


हासील करतां येतें. तंतोतंत स्वरेलपणा, आणि सहजता हे उत्तम गायकाचे 
गुण आहेत. या स्वरेलपणांत त्या त्या रागांना लागणारे कोमल शुद्ध स्वरांचे 
विशिष्ट दर्जे त्यांना पक्के अबगत असावे लागतात. आमच्याकडील उत्तम 
गणल्या गेलेल्या गायिकांना हैं शिक्षण त्यांच्या उस्तादांनी न दिल्यामुळे 
त्यांच्या रागगायनांत फार मोठें वैगुण्य राहून गेलें आहे यांत त्या 
बिचाऱ्यांचा काय दोष ? पण तुमच्यासारख्या सुशिक्षित नवगायिकांत हा 
दोष न येऊं देण्याची तुम्हीं खबरदारी घेतली पाहिजे, अत्यंत स्वरेल 
( गुलाम अली ) गायकांचें गायन ऐकून तुम्हीं त्यांच्यातील स्वरांचे दजे 
वारंवार श्रवण करून उचलले पाहिजेत. गुलामअली यांच्या मिश्र पिठू- 
मधील दादप्यांच्या रेकॉर्डमध्ये ( सयां बोलो ) पिळूचा विशष्ट गांधार काय 
सच्चा लोचदार लागला आहे हैं तृ ऐक. माझें तर तुला असे तांगणें 
आहे कीं अशा उत्तम रेकॉडेसचा संग्रह तूं करावास. वारंवार होणाऱ्या श्रवणाने 
तो दर्जा आपल्या डोक्यांत बसतो, आणि मग आपल्या मेहनतीने तो बरोबर 
लागला तर डोक्यांत असलेला दाद देतो, नाहीं तर नाहीं. उत्तम गायनाचे 
हें श्रवण म्हणजे मेहनतीकरितां खाद्य पुरविते. जेथें जेथें सच्चा स्वर आहे 
तेथे तेथे तुमचे कान गेलेच पाहिजेत. मग ती फिल्मी गीत गाणारी असो 
कों अन्य कोणी असो, तेथें जातीभेद मानूंच नये. सुरेल गाणारांची जात 
एकच आहे असे मानावे. के. मा. दीनानाथ नेहमीं म्हणत असत,- जेथें सूर 
आहे तेर्थे मी गेलांच म्हणून समजा. त्यांच्या दोन मुलींनी स्वर कमावला 
आहे. आज ते हवे होते मुलीचें कोतुक करायला ! त्यांनीं शिकविळेहि असते 
त्यांना. वाडिलांच्या सर्व लोकप्रिय पदांची रेकॉर्डस्‌ आशा भोसल्यांनी दिलीं 
आहेत. तींत दीनानाथांचे गुण तर आहेतच पण कांहीं दोष टाळलेहि आहेत. 
विशेषतः “ विलोपलें मधुमीलनांत या ', ' चंद्रिका ही जणुं ›, “ युबतिमना ' 
इत्यादि गाणीं सुरेल ढंगदार झालीं आहेत. हीं गाणीं तुझ्या संग्रहीं असावींत. 
तसेच लताचें * मैं नहीं माखन खायो ” ही रेकॉर्ड तर ऐकतच रहा. अशाच 
भवणीय रेकोंडेस्‌ तलत महमूद ) महमद रफी यांच्या आहेत. 

सर्व गळा तयार करण्यासंबंधी मागील एका पत्रांत मी लिहिलेंच आहे. ही 
वे तयारी ( गळ्याची, रागशानाची ) करण्याकरतां उत्तमोत्तम कला- 
पाच्या मै श्रवण करीत राहावें. गवथ्याप्रमा्णेच विलायतखां, रबिशर्कर 


बसंतकाकाचीं पत्रे द्र 


यांसारखे तंतकारहि सतत ऐकत राहिलें पाहिजे. तंतकार जोड वाजवितो 
तेव्हां त्या रागांतीळ स्वरांचे दर्ज ऐकण्यासारखे असतात. विशेषतः जेव्हां 
स्वरांची खेच करतांना त्यांच्या खेंचींतून गमकं निघतात ती विशेषच मधुर 
सेंचदार असतात. मुरकी खटका तर काळजाचाच ठाव घेत असतो. 
एखादा खटका निरनिराळ्या पलट्यांच्या शेवटीं ते पुनः पुनः घेतात तेव्हां 
त्याच खटक्यानेंच रूप निरनिराळे भासत असतें; पण असतो तोच खटका. 
पण त्यापूर्वी येणाऱ्या विविध पलव्यांच्या आभरणांमुरळे तो निराळा भासतो, 
गततोडा चाळू झाला म्हणजे लयकारी ऐकत रहावी. तोड्यांचे विविध 
प्रकार ऐकावेत. त्यांत झडत असलेले सवालजबाब ऐकावेत. त्यांच्या उठा- 
वाच्या तालांतील जागा, सहजपणे तोडा पुरा करून मुखडा घेऊन अलगत 
समेवर उतरणे लक्षपूर्वक टिपत रहावें. हल्लीं चांगले चांगले जाणकार 
कलावंत श्रोत्यांच्या असमंजस मागणीमुळे या ल्यकारीचे हिरोब करण्यांत 
इतके सवंग होतात कीं तो राग, त्याचा विस्तार, त्याचें सौंदर्य साफ 
विसरतात. श्रोत्यांच्या आहारी जाणें इष्ट नाहीं. प्रेक्षकांच्या * सिक्सर 'च्या 
मागणीपुढें पट्टीचा खेळाडू जसा त्याच्याकरतां धडपड करून त्या भ्रमात 
बाद होतो आणि मग त्याचा अवतारच संपतो. तसेच है ततकारांचे होत 
असतें. श्रोत्यांना वाजवी तेथें दाद द्यावी. पण अछारखां रविशंकर यांनीं 
या जुगलबंदींत मैफलीचा रंग हरवून बसावे, आणि नुसत्या तालक्रियेच्या 
चमत्काराच्या मागें लावावें हैं हस्य वारंवार दिसूं. लागलें म्हणजे त्याचें हँ 
भलतेच स्वरूप उघडे करून त्याचा निषेध करणें प्राप्त ठरते. एका समजदार 
श्रोत्यांच्या भैफलींत एक नामांकित ब्हायलिन वादक या तालाच्या हिशेबांत 
एक ताल झगडत असतांना एका श्रोत्यानें त्यांना विनंति केली कॉ, आता 
तो राग वाजवा, हिशोब उत्तम केलात तासभर ' तेव्हा न्हाण वट 
पिकला कीं त्या बुवांना तो राग वाजविणे भाग पडल. अशा णार ळा तता 
बरोबर किंवा गायकाबरोबर तबलजीने आपले काम फक्त स पी 
साथीदाराचें आहें हें पर्के समजावें. नाहीं तर श्रोत्यांनी तरी त्या बद भीदाराची 
तबलजीला तशी समज द्यावी. त्याचें कोतुक करू नथ त्याची सांगावे 
जागा त्याला दाखवावी. त्याचें स्थान उच्चच आहे तीचं त्याला nr 
मग तो थिरकवा असो, अलारखा असो. पण रेक्षकांनींच या सु 


शा वसंतकाकाचीं पत्र 
पोरकट शौकांत उभें केलेळें हें भूत आणि त्यांचे अप्रदास्त चाळे गाडून 
टाकण्यांची वेळ नक्की आली आहे. मी तर म्हणतों की, असले जुगल- 
बंदीचे मारामारीचे प्रसंग श्रोत्यांनींच टाळावेत, इतकें त्याचे प्रस्थ माजले 
आहे. तबलजी आपली जागा व तिचें औचित्य विसरले आहेत. याला कारण 
श्रोतेहि आहेत. असल्या अप्रदास्त मेफलींतून जाणकारांनींच सरळ उठून 
यावें. कोणाचाहि मुलाहिजा ठेवूं नये; त्या कलावंतांचा आणि अजाण 
श्रोत्यांचाहि. या मैफर्लींत रागांची सच्चाई, त्यांचा विस्तार होत असतांना 
श्रवणांत आलेलीं सौंदर्यस्थळे विद्यार्थ्यांनी टिपून ठेवावींत. घरी आल्यावर 
अशा भैफलींतील अशी जमेची बाजू टिपून ठेवावी; हा एक अभ्यासच 
आहे. 

संगीतावरील उत्तमोत्तम ग्रंथ हल्लीं मराठी, हिंदींदून व इंग्रजींतहि 
प्रसिद्ध होत आहेत. त्यांतील निवडक पुस्तकांचा संग्रह करावा. त्यांचा 
अभ्यास करावा. विशेषतः के. देवल, भातखंडे, रानडे यांचे ग्रंथ चांगले 
आहेत. इंग्रजींत रानडे, बंगाली लेखक, व दाक्षिणात्य लेखकांचीं पुस्तकेंहि 
आहेत तीहि वाचावींत. संगीत कलावंतावर टीकात्मक पुस्तकंहि आहेत. 
संगीतकारांचीं चरित्रें वाचतांना त्यांनीं केलेली मेहनत, तिचें स्वरूप, रीत 
ध्यानांत घ्यावी. आपल्याकडील कलावंतांची माहिती आपल्याला असलीच 
पाहिजे. कलावंतांच्या चरित्रांतून पुष्कळच शिकण्यासारखे असते. या दृष्टीने 
के. वझेबुतांचीं दोन पुस्तकें वाचनीय आहेत. त्यांतील अप्रसिद्ध रागांची 
दिलेली माहिती ब त्यांतील नोटेशनमध्यें छापलेल्या चिजा तर अभ्यासण्या- 
सारख्या आहेत. बुवांनी कांहीं रागांतील खुब्या, वैशिष्ट्ये टिपून ठेवली 
आहेत तीहि ध्यानांत घेऊन मेहनतीमध्यें करून पहावींत; हाहि शिक्षणाचा 
प्रकार आहे. पाश्चात्य भाषांत स्वरांची नांवें काय आहेत हेंहि शिकावे. 
श्री. मनोहर बव्योनीं आपल्या पुस्तकांत ही माहिती मुद्दाम दिली असून 
तिकडील स्वरलिपीहि दिली आहे. संगीतावरील, सं. कलाविहार, संगीत 
( हाथरस ) हीं मासिकेंहि वाचावींत. आपल्याला संगीतावर समंजसपणे 
त्याच्या परिभाषेत मराठी, हिंदी, इग्रजी या भाषांतून बोलतां आलें पाहिजे. 
परकीयांना आपले संगीत त्यांच्या परिभाषेत समजावून देतां आलें पाहिजे. 
ही अपेक्षा तुम्हां सुशिक्षित पदवीधर विदुर्षीकडून केली जाते हें विसरू नये 


वसंतकाकार्ची पत्रे ७१ 


त्यांच्या संगीताचे ज्ञानहि आपण करून घेतलें पाहिजे. त्यांच्या संगीतांतील 
उत्तम ध्वनिमुद्रिका आपण त्यांच्या सल्यानुसार घ्याव्यात व त्यांचे सतत 
श्रवण करावें, म्हणजे या श्रवणांदूनच त्याची गोडी लागेल, त्यांतील वैशिष्ट्ये 
कळतील, सौंदर्यं कळेल;- असें चोफेर ज्ञान तुझ्यासारख्या मॉडर्न मुलीने 
मिळवावें. कळावे, हे आशीर्वाद. 


न तुझा 
पु 
वसतकाका 


१ १७४ 


चि. सो. कमलाताईस सप्रेम आशीबांद 


ताज्या पत्रामध्ये तूं म्हणतेस, “| जुगलबंदीच्याबद्दल तुम्हीं लिहिलेत ते 
अगदीं योग्य आहे. मी तुमच्याच मताची आहे. माझ्या गाणाऱ्या मैत्रिणींत 
एके दिवशीं त्याच विषयावर चर्चा झाली. आमच्यांत एक तबला-झौकिन 
मेत्रीण आहे. गवयाच्या किंवा तंतकाराच्या मेफलींत तिचे लक्ष्य तबल्यावर 
खिळलेले असते. अमक्या तबलजीनें तमक्या गायकाला बेताल करून टाकलें 
अशाच फुशारक्या मिर विण्यांत ती नेहमीं उत्साहाने भाग घेत असते. तुमच्या 
पत्रांतील तेवढा भाग मीं तिला वाचून दाखविला, आणि मग आम्ही सगळ्या 
जणी तिच्यावर तुटून पडलो. तरी ती आपला हट्ट सोडीत नव्हती. तिच्या- 
जवळ बिनतोड युक्तिवाद नव्हता. फक्त- होच मुळी, आहेच मुळीं- असे अगदीं 
मुठी आपटून ती बोलायची. शेवटीं हे घरीं आले म्हणूनच आमची ही जुगल- 
बदी संपली. हे नंतर म्हणालेच, “ ती खुळी आहे ! कशाला तिला एवढें 
पटबीत बसलांत ! ' पण तेव्हांपासून ती आतां बाद घालीत नाहीं हें बरिक 
खरें ! ” एकूण या जुगलबंदींतून दुसरी जुगलबंदी निघाली म्हणायची ! 
बहुतेक तिला या वादांतून परिणामी तत्त्वबोध झाला असावा, म्हणूनच ती 
इछा चूप असावी. असो. तुझ्याकडे तूं बरींच पुस्तके- कलाविहार, संगीत 
दरी पेतेस ह वाचून समाधान झालें. जातां-जातां सहज सुचविले होते 


आ मेफीत पोषाख कसा असावा हें सांगतों. स्वच्छ, नीटनेटका 
गाण्यानें Fo दुसरा दागिना असावा ! आपल्या पोशाखापेक्षां आपल्या 
| चे लक्ष जास्त वेधले पाहिजेस. या बाबतींतहि केसरबाईचे 


बसंतकाकाचीं पत्रे ळर 


उदाहरण देतों. त्यांचा पोशाख, बसणें, तंबोरा बाजविणें,- अगदीं आदर्शवत्‌ 
असतें. तूं भडक पोशाख करतेस असें म्हणायचें नाहीं मला. पण दिल्ली 
म्हणजे कॉस्मॉ्पॉलिटन्‌ शहर ! फॅशनचं माहेरघर ! न जाणो,-देश तसा बेश 
असें वाटायचे तुला एखादे वेळीं, म्हणून सूचना देत आहें. कोठल्याहि 
शहरी गाणें असो, पोशाखाचा थाट तोच असावा. आपला तंबोरा, पेटी, 
तबला हीं वाद्ये स्वच्छ पोलिश केलेलीं असावींत. पूर्वीच्या काळीं 
के. विष्णु दिगंबरांनीं या बाबतींत एक आदरच निर्माण केला होता. तंबोरा 
लावायला फार वेळ घेऊ नये. घरींच मिळवून ठेवावा. गाणें अगदीं वेळेवर 
सुरू करावें. या बाबतींत पळुस्करांप्रमाणे म. अबदुल करीम फारच टापटिपीचे 
असत. त्यांचे तंबोरे इतके तंतोतंत जुळविलेले असत कीं भेफलीच्या मागच्या 
खोलींत ते गवसण्या काढून ठेवून सरळ ते छेड़ लागत. एकजीव झालेले 
ते दिसत. त्याचप्रमाणें त्यांचा हारमोनियमहि ट्यून केलेला असे. त्यांच्या 
गायनाला तबलजीला आधींच सूचना असे कीं साथसंगत डोईजड होईल 
अशी करायची नाही तबलाहि ते स्वतः आधींच मिळवून ठेवीत; 
त्यामुळें हे सर्व साज स्वरांत मिळेपर्यंत श्रोत्यांना ताटकळत बसावें लागत 
नखे. गाणें मुख्य, वेळेवर तें सुरू करायचें इकडे त्यांचें लक्ष असायचे. 
उशीराने येणें, नंतर श्रोत्यांचे डोळे मिटू लागेपयंत हत्यारांच्या खुंट्या 
पिळीत बसणे,- असला प्रकार ते कधींहि करीत नसत. हें आज मुद्दाम 
१९६४ सालीं सांगावे लागत आहे. कारण कांहीं गायक-गायिका 
लोकप्रियतेच्या भांडवलावर असा उशीर करण्यांत इृछीं भूषण मानतात. 
पूर्वी गंधर्वोर्चे नाटक छापील वेळेनंतर एक तासाने सुरू होई. त्याच वेळीं 
केशवराव भोसल्यांचे नाटक वेळेवरहुकुम सुरू होत असे. असल्या गेरशिस्त 
प्रकारांना त्यांचे ( भक्त ) श्रोतेच जबाबदार आहेत. कारण तेच म्हणत, 
: गंधर्व म्हणजे काय-राजा आदमी आहे, आपल्या वेळेला नाटक सुरू 
करील ! ? यांत उभयपक्षी काय भूषण वाटत असेल तें त्यांचें तेच जाणोत. 
मला तर हा प्रकार मूर्खपणाचा वाटतो,- अशिष्टपणाचाहि ! Te 
भैफलींत गातांना श्रोत्यांचा बकूब बघून रागांची निवड करावी. आडगांवी 
अनवट राग सहसा गाऊं नयेत. प्रचारांतळे रंजक रागच गावेतः पहिल्या 
तासांतच हा बकूब लक्ष्य देतां कळतो. अस्ताई अंत्रा ब्यवस्थित 


y¥ वसंतकाकाची पत्र 


म्हटल्यावर रागगायनाचीं पुढील अंगे, सोंदये-स्थळे ब रागवेशिष्टय दाखवीत 
पुढील दालनांत प्रवेश करावा. आपल्याला खूप येते म्हणून त्याचें प्रमाणा- 
बाहेर गायन करीत बसू नये. अगदीं तत्त्वाकरतां कांहीं बिकट गोष्टी सहज 
बेताने करून रंजकतेकडे जास्त लक्ष द्यावे. द्रुत ल्यींतल्या चिजेचें तोंडच 

पुनः पुनः घोटू नये. फेय्याजखांप्रमाण चिजेच्या दुसऱ्या ओळी 
स्वरविस्तार आलाप-ताना घ्याव्यात. विशेषतः त्या ओळी- ज्या स्वरांत गफ- 
लेल्या आहेत त्या स्वरांतच आलाप, गमक, ताना व्याब्या, म्हणजे तो प्रकार 
अनुरूपहि वाटेल आणि गायनांतहि त-हेवार प्रकार येतील. हें सारें करीत 
असतांना श्रोत्यांवर लक्ष ठेवावें. ते सुस्त दिसले कीं तो राग बंद करावा, 
म्हणजे श्रोत्यांची सुस्तीहि उडेल, आणि नव्या रागाकडे त्यांचें लक्ष्य जाईल. 
कंटाळाहि निघून जाईल. श्रोत्यांना कंटाळा येईपयंत एकाच रागाचें दळण 
घाळू नये. मालश्रीसारखा रुक्ष राग सुरुवातीलाच गाऊं नये. यमन, भूपाली, 
बिहाग, बिहागडा, हमीर, केदार, मारूबिहाग, श्यामकल्याण, बागेश्री, 
शंकरा, मालकौस हे राग मोठे प्रसन आहेत. रंगतदार आहेत. त्यांच्यांूनच 
निवड करावी. ठुमरी-दादरे यांची निवड करतांना त्याच्या अर्थाकडे लक्ष द्यावे. 
भावगीत नाणावलेल्या कवीचे असावें. त्यांत गेयता असावी. श्रोत्यांच्या पार 
डोक्यावरून जाईल असं भावगीत निवडून श्रोत्यांना सतत संशयाच्या, 
शंकेच्या भोवऱ्यात गरगरत ठेवू नये. नाटकांतलीं पदेंहि चांगलीं निवडावींत,- 
मेफलीच्या वातावरणाला शोभून दिसतील अशीं ! भैक्तिमीत म्हणतांना 
संसार असार आहे, जळो तो-- असले अभंग म्हणूं नयेत. तुकोजीराव 
होळकरांच्या वडिलांसमोर किर्लोस्कर मंडळातील एका नाणावलेल्या नटाने 
पहिलेच गाणें सुरू केलें तें “ होय मला अपदाकून. ?? महाराज रागावले. 
तेव्हां एका अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला की त्यांचे ह पद ( शापसंश्रम) 
फार लोकप्रिय आहे. तेव्हां ते शान्त झाले. मला पाहून याला अपशकून झाला 
कों काय असँ त्यांना वाटले. औचित्यविचार तो हाच करावा लागतो. एका 
पदवीधर गायिकेनें एक राग म्हटल्यावर “ संशय कां मनिं आला ? हें पद 
बेलाशक सुरू केलें, श्रोते हंसल्यावर तें बंद करावें लागले. मंगळागौर , 
ह जागवितांना स्रगीते , भजने म्हणावीत. तेथें राग किंवा नाटकातली 
नकोत. हा औचित्याचा विचार 


फार महत्त्वाचा आहे. नाटकातल्या 


| | 
श्‌ 


| 


७ वसंतकाकाचीं पत्रे ट्र 


कर > 


एका विदिष्ट प्रसंगीच रंगणारें पद मैफलींत म्हणूं नये ( सदय शान्त अससी 
मरणा : शारदा; मरण बरें वाटतें : मृच्छकटिक; असलीं पदें ), 

आपल्या साथीदारांना माहीत असलेलेच गावें. त्यांची आयत्या वेळीं 
भलतेच गाऊन कठिण अवस्था करूं नये. त्यांचा मान सांभाळावा. ( चार 
मंडळींत त्यांना फजीत करून आपलें महत्त्व वाढविण्याची खोड कांही 
गायकांत मीं पाहिली आहे. ) काय गाणार त्याची मेहनत करूनच जार्वे- 
म्हणजे एकंदर गाणे रंगविण्याकरितां त्यांचें उत्तम सहकाय मिळतें. आपल्या 
श्रोत्यांना चांगले गाणे ऐकवून खूष करण्याची खटपट करावी. श्रोत्यांचे 
रंजन करणें हें तुमचें कतव्य असतें. रंजन म्हटळें कीं कांहीं उच्चभ्रू लोक 
तुच्छतेने हंसतात. पण तें करणें आपलें कतेव्य आहे हें तुम्ही समजा. त्यांत 
कांहीं कमीपणा नाहीं. अशा रिष्ट्टांना कलांचे मर्म कळलें नाहीं हें समजावें, 
हे लोक नेहमीं रुक्ष गळेबाजी करणाऱ्या गायकांचे भक्त असतात. अशा 
गायकांच्या गायनांत सूर शोधावा लागतो. तबोऱ्याची त्यांची कर्धीच 
फारकत झालेली असते. तबलजी ठेका धरण्याचे कतन्यकमे करीत असतो. 
यांच्या अस्ताई अंत्र्याचे शब्द ओठाबाहेर पडतच नाहींत. सारखें कांहीं तरी 
' च्याउम्याऊ ? चाललेले असतें. असे गायक आणि श्रोते एकमेकांना शोभून 
आहेत. तेथे स्वराकरितां आसुसलेल्यांनी डोकावूंसुद्धां नये. कान खराब 
होतील. परंतु “ घरमें नहीं सूर ओर मुहल्लेमें नहीं ताळ ' अशी अवस्था तेथे 
होते. मी अशा संकटांत एकदोनदां सांपडला होतों. पण पुनः जायच 
नाहीं असें ठरविलें. या रुक्षपणाला ते म्हणतात विद्वत्ता ! तुम्ही या बिद 
पासून दूर रहा. गाणें रंगविणें हें तुमचें ध्येय असावें, तेंच तुम्ही अमलात 
आणावें एवढें बजावतों.- स्वतः सुरांत रंगावें आणि दुसऱ्याला रंगवावे--- 
हा तुम्हां गायकांचा “ स्वधर्म ' आहे. कळावे, हे आशीर्वाद. 

तुझा 


वसतकाका 


संगीतावर ललित लेखन करणाऱ्या पहिल्या पर्वातील (श्री ना.स, 
फडके १९२४--२५: के. गोविंदराव टेंबे १९२७; केदावराव 
भोळे १९३ ० ) केशवराव भोळे हे तिसरे - वसुंधरा, मोज, चित्रा, 
आद्या, हंस, आलमगीर, सकाळ, साधना या नियतकालिकात त्यांचे 
लख प्रसिद्ध झाले आहेत. ते प्रभात चे नामांकित संगीत-[८7 
तुकाराम, कुंकु, ज्ञानेश्वर या चित्रपटांतील त्यांचे संगीत " «४ 
वाखाणले गेलें आहे. ऑल इंडिया रेडियोवर ललित संगीताचे 
विशेष स्थान त्यांनीं निमाण केले, ;निःपक्षपाती परखड टीकाकार 
म्हणून ते प्रासेद्ध आहेत, तसंच रसिक व समजदार श्रोते अ! 
समीक्षक म्हणूनहि ¦ 

` बसंतकाकाचीं पत्रे ' या पुस्तकांत त्यांनीं पत्रलेखकाची भू! 
घेऊन संगीताचश विद्याथ्योस स्व प्रकारचें मार्गदर्शन कळें आहे. 
आबाज तयार करणे, मेहनत करतांना येणाऱ्या अडचणी कशा 
सोडवाव्या, रियाज डोळसपणे कसा करावा, संगीतांतील श्रवणांमध्ये 
सॉँदयस्थळे कदी निरखून दिपावींत इ-यादि प्रश्नांवर आपे विचर 
मांडले आहेत संस्कारक्षम वयांत काय घ्यावे, हेंहि स्पष्ट दाब्दांत्‌ 
सांगितलें आहे. विद्यार्थ्यीना हें पुस्तक मार्गदर्शक मित्राप्रमाणें उपयक्तः 
ठरेल. पत्ररूपाने हें लेखन झाल्यामुळें लेखनांत जिव्हाळा, प्रेमळपणा 
नर्म बिनोद दिसून येतो; तसेंच बिद्याथ्योविषयींची लेखकाची कळकळ 
आणि त्यांनीं चांगळें गायक व्हावें याविषयींची तळमळ दिसून येते. 

गी गी 


व्हीनस प्रकाशन : पुणें २ 


